मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


युद्या्वती ५] 
९॥शत| 


न्स 
प्र ९९ ३५ भ्र 

- ५४-- क 

दर्ष २८ । अंक १० । जल १९८५ / 


७ हवा 2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राज्षणाठशाळा मंडळ, वाई संचालित मासिक 


नवभाठत 


वर्ष ३८ । अंक १० । जुले १९८५ 
किमत ४ रुपये । वाषिक वर्गणी ३० रुपये 
य्य मं रा 11 वगणी 

आजीव सदस्य -- 

व्यक्‍ती : रु. ३००/- संस्था : रु. ५००/- 
या अंकातील लेखांत व्यक्‍त झालेल्या मतांशी 
संपाद्क सहमत असतीलच, असे नाही. 


संपादक 
मे. पुं. > 


साहाय्यक संपादक 


अ. र. कुलकर्णी, एस. डी. इनामदार, 
अ. ना. ठाकूर. 


संपादकोय पत्रव्यवहार ! 
मे. पु. रेगे, 
संपादक, ' नवभारत ' मासिक, 


द्वारा : प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, 
वाई-४१२ ८०३ (जि. सातारा) 


व्यवस्यापकोय पत्रव्यवहार : 


श्री. ग. दीक्षित, . 

व्यवस्थापक, “ नवभारत ' मासिक, 
द्वारा : दी प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३. 
(जि. सातारा) 


या नियतकालिकाच्या प्रकाशना्थ महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य संस्कृती मंडळाकडून अनुदान मिळाले. 


अनुक्रमणिका 


नवभागतव 


१७-८४ जुलै १९८५ 
अनुक्रम 
खंपादकीय- 
एक थोर इतिहाससंशोधक १ । एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा 
-मु. र. देशपांडे आर्थिक विचार ३२ 
भोपाळ दुर्घटनेच्या अनुषंगाने -बा. रं. सुंठणकर 
काही विचार ५ | अक्षरवेध व 
“व. वरि. चिपळोणकर एक झाड आणि दोन पक्षी; 
श्टंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वेद लोकघाटी आणि मातावळ; 
(धघन्वंतरीळा पुतण्याचे पत्र) १७ | रामकृष्ण आणि विवेकानंद 
-मधुकर जोशी वाद-संवाद 
प्रायोगिक रंगभूमी आणि लोककला २७ | सार-संकळन 
-अझोक दा. रानडे ण्ट 
णणणणणणााााा््टॅलशशिशॉएॅशशिशशॉथ्स्थिथाणिणिण्थिण्शण्िणाणणाणणणणणण२0णण)णणप0णीप्ट 
लेखक-परिचय 


७ खु. र. देशपांडे :.मराठी विदवकोशात इतिहास, राज्यशास्त्र, पुरातत्त्वविद्या इ. विषयांचे सं 
बाई-र शकल <०३. ७ व. जि. चिपळोणकर : निवृत्त आध्यापक' भौतिकी कोळ संपादक, 
सायन्स,' मुंबई. निवास: फ्लॅट नं. १०६, अभिनव अपाटंमेंटस्‌ू, ९९६, नवी ग सतावू रन 


कार्यं करीत आहेत. पत्ता - डॉ. मधुकर जोली, - कू 
अमेरिका. क्र अशोक दा. रानडे : विख्यात बिया यी जकसन, वमॉन स्टेट, 
का भाडयू मुंबई. निवास: ७ ज्ञानदेवी, साहित्य सहवास, वांदे ( पूर्व), मजडविनयाका सेंटर फॉर द 
शः कागल स नभाला साहित्य संस्कृती मंडळाचे भूतपूर्व मानसेवी संपादक; ८ "९-७. 
मधली आळी, आह १२८० व रे आह भट : विधिज्ञ आर क 
प्राध्यापक, १, भारद्वाज, डॉ. पिसुलेकर मार्गे, पणजी (गोवा) र समीक्षक ब मराठीचे सेवानिवृत्त 
* इंडियन नॅशनल बिन्लिऑग्राफी, सेंट्रल रेफरन्स लायब्ररी,' वेल्बेदेर, बा. मराठे : निवृत्त संपादक, 
कीर्यकंत, प्रॉज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२ ८०३. । » केलकत्ता, धमेकोशाचे विशेष 


७००७ 


संपादकीय 


घार्मिक सनातनवाद 
धार्मिक सनातनवादाची (फन्डॅमेन्टॅलिझम) लाट इस्लामी देशांत आज उसळली आहे आणि 
तिचे पडसाद भारतातही उमटत आहेत, अश्ी भीती अनेकदा व्यक्‍त करण्यात येते. ह्या भीतीशी निग- 
डित असलेली दुसरी भीती अश्लीं की, ह्या लाटेची प्रतिक्रिया म्हणून किंवा स्वतंत्रपणे हिंदू समाजामध्येही 
सनातनवाद उसळून येत.आहे आणि ह्याचे भारतीय समाजाच्या प्रगतीवर विपरीत परिणाम घडून येत 
आहेत आणि येणार आहेत. भारतातील मुसलमान समाज धामिक सनातनवादाच्या किंवा पुनरुज्जीवन- 
वादाच्या आहारी गेला तर, ते केव्हाही अनिष्टच ठरेल. पण मुसलमान समाज भारतात अल्पसंख्य आहे. 
बहुसंख्य असलेला हिंदू समाजच धामिक सनातनवादाला बळी पडला तर, सबंध राष्ट्राच्या प्रगतीलाच 
खीळ पडल्यासारखे होईल. 
हिंदू सनातनवादाचा आविष्कार म्हणून काही घटनांचा उल्लेख करण्यात येतो. उदा. “ जागृत 
देवस्यानांपुढील भक्तांच्या वाढत्या रांगा; थाटामाटात, डामडीलात होणारे गणेशोत्सव, ' दुर्गापूजा, 
नवरात्र इ. धाभिक उत्संव; ह्यांची संख्या, व्याप्ती, कालावधी आणि दिमाख यांच्यांत ' गेल्या काही 
वर्षांत लक्षणीय वाढ. झाली आहे. दलितांवर वाढत्या प्रमाणात होणारे अत्याचार; “ हिंदू एकता “ इ: 
आंदोलने आणि ' आम्ही हिंदू आहोत ह्याचा आम्हांला अभिमान आहे" ह्या स्वरूपाच्या ऐकू येणाऱ्या 
घोषणा. तेव्हा धाभिक सनातनवादाचे सामान्य स्वरूप काय असेल आणि हिंदू सनातनवादाचे विशिष्ट 
स्वरूप काय असेल, ह्या प्रश्‍नांचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. 
इस्लामी सनातनवादाचे स्वरूप समजून घेणे एका अर्थाने सोपे आहे. कारण हिंदू धामिक परं- 
परेमध्ये जी गुंतागुंत आहे, ती इस्लामी परंपरेत नाही. इस्लामी परंपरेत पंथभेद असले तरी, तुलनेने ती 
कितीतरी अधिक एकसंध आहे. आजं एखांदा मुसलमान असे म्हणू शकेल की, “ मी मुसलमान आहें 
आणि हे माझ्या विषयीचे-मूलभूत आणि संपूर्ण सत्य आहे. (किंवा तो अयातुल्ला खोमिनी ह्यांचा अनु- 
यायी अंसला. तर तो असे म्हणेल की; मीं शिया मुसलमान आहे आणि हे माझ्या विषयीचे मूलभूत आणि 
संपूर्ण सत्य आहे.) महंमद हे ईश्वराचे शेवटचे प्रेषित आहेत आणि ईश्वराने त्यांना प्रकट केलेलें पवित्रे 
कुराण शब्दशः सत्य आहे. ही विधाने मी सत्य म्हणून श्रद्धेने स्वीकारतो. पवित्र कुराणापासून आणि 
प्रेषितांविषयीच्या परंपरेने आलेल्या स्मृतींपासून-हृदिसपासून-, माणसाला इहलोकीचे आणि परलळोकीचे 
संपुण श्रेय प्राप्त करून देणार्‍या जीवनमार्गाचे ज्ञान होते असे मी मानतो. ह्या मार्गाने जगणे हे 'मुसल- 
भान म्हणून माझे कतंव्य आहे; आणि ह्या मार्गाने जगूनच मला माझे अंतिम श्रेय साधता येईल. अशी 
माझ्षी श्रद्धा आहे. पवित्र:कुराणातील वचनांचा अथ लावण्याची जी पद्धती प्रमाण म्हणून पवित्र कुराणात 
किवा.हृदिसमध्ये. नेमून दिलेली असेल तिला अनुसरूनच मी त्यांचा अश्रे लावतो. माणसांना स्वतंत्र बुद्धीचे 
निर्णय घेण्यासाठी ज़ेवढी जागा ह्या धमंग्रंथांनी मोकंळी ठेवली असेल तेवढ्या मर्यादेतच मी असे नि्णेय 
घेईत. ज्या. बाबतींत कुराण आणि हदिस यांचे नियमन मान्य करावे लागते असे ह्या घमंग्रंथांत म्हटळे 
असेल त्या बाबतींत मी त्यांचे नियमन श्रद्धेने स्वीकारीन. मी असे वागलो नाही तर, मी मुसलभात. 
ताही असे. होईल. प्रण मी मुसलमान आहे.” 
,, .. एकेकाळी, उदा. सोळाव्या शतकात, मुसलमान सरळपणे श्रद्धाबांन होते. ते. मुसल्याने म्हणूंन 
स्व्राभ्ताविकपणे जगत. भाणि.श्रद्धाळू मुसलमान म्हणून जगत असताना, नव्याने उद्भवलेल्या सामाजिक 


दोन नवभारत जुले, १९८५ 


आणि वैयक्तिक प्रश्‍नांना तोंड देताना, अपरिचित परिस्थितीशी मुकाबला करीत असताना, त्यांच्या 
पारंपरिक श्रद्धेच्या आशयात स्वाभाविकपणे बदलही होत असे असा तर्क करता येईल. उलट आज 
अनेक मुसलमानांना हट्टाने, आग्रहाने आपण मूलत: मुसलमान आहोत असे स्वतःला आणि &इकतरांना 
सांगावे लागत असणार. श्रद्धाळू मुसलमान असणे ही त्यांची स्वाभाविक प्रकती नसते. ती त्यांनी 
जाणीवपूर्वक स्वत:साठी निवडलेली भूमिका असते आणि ती ते वठवीत असतात. ( अर्थात्‌ सरळपणे, 
स्वाभाविकपणे श्रद्धाळू असलेलेही अनेक 'मुसळुमान.भाहेत. ते अशिक्षितांत आढळतील.) 

सुशिक्षित मुसलमानांची एकेकाळची स्वाभाविक इस्लामी श्रद्धा आणि 'ब्द्धाळू 'मुसलमान/ही 
त्यांतील क्राहीजणांनी आज स्वीकारलेली आग्रही भूमिका ह्यात भेद आहे. गेल्या चार झातकांत ःयुझोप्र- 
स॒ध्ये जे मूलभूत वैचारिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिवर्तन झाले आणि ज्याचे .लोण जगझःर 
प्रसरठे, त्याज्र्‍याशी हा भेद संबंध्रित आहे. * आधुनिक “ संस्कृतीचा उदय आणि स्थ्रिरीकरण असे ह्या 
परित्ततंनाज्ञे थोडक्यात वर्णन करता येईल. 

वैक्चानिक ज्ञानाचा विस्तार आणि त्यातुन वि्वाच्या घडण़ीचे उभे राहिलेले चित्र ह्ाऱ्ह्या 
संस्कृतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. पण वैज्ञानिक विचारपद्धतीला आधारभूत असलेला चिकित्सक 
'दृष्टिकोण हाही तितकाच महत्त्वाचा घटक आहे. श्रद्धेची जागा चिकित्सेने . आणि विवेकाने (रीझन) 
घेतेक्री. परंपरेने चालत आलेल्या समजुती-ईइवराविषयीच्या, आत्म्याविषय़ीच्य़ा, सृष्ठीविष्य्नीच्या- ; 
कीति-अनीती, पाप-पुण्य, धर्म--अधरम, ह्याविषयींच्या संकल्पना, सामाजिक संस्थांत्री घ्रड़पा अर्धप्र 
त्यांज्ञी साध्ये, जीवनाच्या श्रेयाची कल्पना .आणि जीवनाचे आदे, न्यायाचे तत्त्व ह्या सर्वांचे परीक्षपा 
करण्याचा आपला अधिक्रार व्यक्‍तींनी कमावला. श्रद्धेने जे स्वीकारळे असे आणि परंपरेने जे चाळत 
आळेळे असेळ ते विवेक्काच्या निकषांवर टिकत असेल, तरच त्याचे प्रामाण्य आपण सान्य क्ल ही वृत्ती 
स्थिर झाडी. (अर्थात्‌ हे व्रिवेकनिष्ठ निकष कोणते. आणि त्यांची वित्रेकनिष्ठता कक्षी सिद्ध काराग्रनती 
ह्या प्रश्‍नांची उत्तरेही विवेकानेच द्यायची आहेत.) 

न्यक्ष्तीचे व्रिचारस्वातंतर्य आणि तिचा आत्मप्रत्यय हा ह्या च्रिकित्सेचा पाय़ा आहे. ह्या विचार- 
सक्वव्रस्याचा क्ञाणि आत्मप्रत्ययाचा आविष्कार केवळ चिकित्सेत झाला नाही. संस्कृतीच्या सत्रे क्षेत्रांत 
झशूतपूव जद्या नवनिर्मितीच्या स्वरूपातही तो झाला.. केवळ विज्ञानात आणि तंत्रज्ञानात नव्हे, तर 
झप्रहित्मातर आणि ललितकलांत, वास्तुकलेत आणि शिल्पकल्लेत, आणि सुखोपभरोगाचे ब 
ह्रयांच्यांतही निमितीला बहूर आला. सर्व मानवी प्रेरणा, प्रवृत्ती आणि शकती मुक्‍त, अप्रतिहत आदि. 
ए्कारासाठी, मोकळ्या झाल्या. | ह डं 

भोतिक जगाचा शोध घेताना माणसे मानवी जगाचा, सामाजिक वास्तवाचा वलड. 
संस्कृतीचा शोध. घेळ लागली. माणसांना मानवी संस्कृतीचा इतिहास पहिल्यांदाच मानि "मावची 
म्हणून युरोपीय माणूस स्वतःच्या विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरेकडेही दूरस्थपणे न 
ब्राजूने दुरस्थपणे, दुसर्‍या बाजूने त्या विशिष्ट परंपरेचा घटक व निम्निती पहायला लोगल्म. एक्का 
झाणि क ती च्य देवाची कल्पना, किंवा देवाच्या क्षरिराचे 
कयाचा विधी, ह्या श्मिस्ती धमंश्रद्धेला विशिष्ट असणाऱ्या गोष्टी क 
फरत भिन्न स्वरूपात अंतर्भूत आहेत हा शोध लागला. स्वतःच्या प गस, नना अनेक धाषिक परं, 


संपादकीय त्तॉंन 


'संगळ्यांनाच आपल्या “ मानवी अधिकारां'ची जाणीव झाली. कामगार, श्रमिक, स्त्रिया 'ग्येक्सिस्वातत्या- 
वर सामाजिक व्यवस्थापनाच्या व संस्कृतीच्या सर्वे क्षेत्रांत समान सहभागावर - 'हॅक्‍्क सोंगू सांगल्या. 
समानतेच्या पायावर समाजाची नव्याने घडी बसविली पाहिजे. ही त्यांची मागणी नाकारणे अशक्य 
व्होऊ लागले, 


भौतिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्यांच्या बळावर युरोपने सोळाव्या ते एकोणिसाव्या शतकापर्यंत 
युरोपेतर जग व्यापले किंवा पादाक्रांत केले. इतर प्रदेशांतील समाजांवर त्यांची साक्षात्‌ रोजकोयं सती 
असो, नसो, त्यांची अधिसत्ता होती, ह्यात शंका नाही. हिंदू, चिनी, इस्लामी, इ. प्रांचींन, 'अभिमानी 
संस्कृतींचा हा मोठाच पराभव होता. विजेत्या, विजयाने उन्मत्त झालेल्या पाश्‍चात्त्य सेस्कृंतीला 'यौरग्य 
प्रतिसाद कोणता हा त्यांच्यापुढील प्रश्‍न होता. माणसाच्या सवे शक्तींना भोकळी चौट 'देंणीच्या 'एंकी 
-अभूतपुर्व संस्कृतीची 'निर्मिती ही युरोपीय समाजांची उज्ज्वल बाजू होती. तिच्यापासून लाभलेल्या 
बळाचा उन्मांद, स्वतंःच्या श्रेष्ठत्वाचा दर्प ही तिची काळी बाजू होती. 

हिंदू समाजातील विचांरवंतांच्या एका विभागाने पारुचात्त्ये संस्कृतीचे आंतरिक मूल्य 'मोळरखले. 
ही केवळ एक बलिष्ठ संस्कृती नव्हे तर उच्चतर पातळीवरील श्रेष्ठ मानवी संस्कृती आहे, मानवी 
संस्कृतीचे हे श्रेष्ठतर रूप आहे, हे त्यांनी जाणले. मानवी प्रकृतीवर आधारलेल्या सावंत्रिक मूल्यांच्या, 
बौद्धिक, नैतिक, सोंदर्यात्मक, आध्यात्मिक मूल्यांच्या निकषावर'च तिचे श्रेष्ठत्व प्रतीत होते आणि 
म्हणून तिचा आदराने स्वीकार केला पाहिजे, ' स्वत्व ' न सोडता, “ भारतीय आयेत्व ' हरवून न बसता 
तिच्यातील प्रेरणा भाणि तत्त्वे आत्मसात केली पाहिजेत, ह्या दृष्टीने त्यांनी तिच्याकडे पाहिले. ह्या 
* भारतीय आयंत्वा'चा किंवा हिंदू समाजाच्या अस्मितेचा आशय काय होता हा अर्थात्‌ एक कूट प्रश्‍न 
होता आणि त्याची अनेक भिन्न उत्तरे देता येणे शक्‍य होते. दुखावलेली अस्मिता कुरवाळीत बसण्यात 
पुरुषार्थ नाही हे जाणण्याचा शहाणपणा त्यांच्यात होता. 


हा समंजस प्रतिसाद हिंदू विचारवंत देऊ शकले, कारण हिंदू बौद्धिक संस्कृतीमध्ये प्रगल्म 
ख्रीक्रिक झाणि वैतिकु मूल्यांचा प्रिपोष झाला होता. 

आज कुणीही “ मी मुसलमान आहे आणि म्हणून मी श्रद्धेने कुराण आणि हदिस यांच्यावर 
आधारलेल्या मुसलमान. परंपरेला अनुसरून जगणार * असे जेव्हा म्हणतो तेव्हा तो जाणीवपूर्वक आधु" 
निक माणसाच्या ह्या सांस्कृतिक वारशाकडे पाठ फिरवीत असंतो. ओजही असे अनेक मुसलमान 
"आहेत, की ज्यांच्यापर्यंत आधुनिक संस्कृती पोचळेलीच नाही. ते पारंपरिक मुस्लिमश्रद्धेला अनुसख्ने. 
जगत असणार. पण आपण इस्लामी श्रद्धेला अनुसरून जगणार अशी प्रतिज्ञा घेण्याचे कारण त्यांनीं 
नसते. जे अशी प्रतिज्ञा घेतात त्यांचा आधुनिक संस्कृतीक्ी परिचय असतो आणि ह्या संस्कृतीचा तै 
'अव्हेर करीत असतात. 


ह्या अव्हेराचा अर्थ काय असेल ? समजा इस्लाम काही कारणाने चित्रकला किंवा मूतिकलॉ 
निषिद्ध मानीत असला तर आधूनिक श्रद्धाळू मुसलमांन ह्या गोष्टी वंज्ये मानील. मानवी निमितीच्यौ 
'एका अद्‌भुत दालनाचे देरवाजे तो बंद करील. एकां उत्कट, निरागस आरनदीपासून॑ तो स्वत:ली. 
निष्कारण बँचिते करील. श्रद्धाळू मुसलमान व्यक्‍ती स्वी' असली आणि इंस्लॉमॅमंध्ये स्त्री पुरुषापेक्षर 
कनिष्ठ आहे असा सिद्धांत असला तर ती स्वतःची स्वायत्तता, मोकळेपणे. जगेण्याचे स्वातंत्र्य नाकारीळ॑. 
इस्लामी परंपरेत स्त्रियांवर जी बंधने असतील ती आपण होऊन स्वीकारील. उदा. पडद्याची चाले' 
बाळावीं असा इस्लामचा आदेश असेल तर. भत केलीन ती पालन करील. श्रद्धाळू व्यक्‍ती स्त्री किंवा पुरुष. 
असो धामिक संकल्पनांची, ' प्रतीकांची, विधींची उत्कांती कशी झाली आहे. ह्याविषयीचे सर्व आधुनिक 
ह तिळा, अमत करावे लागेल, त्याच्याकडे डोळेझाक करूनच इस्लामी) . श्रद्धेचा; स्वीकोर करावी. 


चार नवभारत जुले, १९८५ 


लागेल. आज ज्यांना इस्लामी श्रद्धेकडे परत वळायचे असेल त्यांना स्वतःच्या बौद्धिक, नेतिक, कलात्मक 
प्रेरणांना खंडित करूनच त्या श्रद्धेचा स्वीकार करता येईल. 

ही इस्लामी श्रद्धेपुढीलच अडचण आहे असे नव्हे. ती कोणत्याही पारंपरिक श्रद्धेपुढीलं अडचण 
आहे. मध्ययुगातील युरोपीय कॅथलिक ज्या अर्थाने श्रद्धाळू होता त्या अर्थाने आजचा कॅथलिक श्रद्धाळू 
असू शकत नाही. वैज्ञानिक ज्ञान, वैज्ञानिक विचारपद्धती, विचारस्वातंत्र्य, मानवी संस्कृतीच्या इतिहा- 
साचे ज्ञान, ह्यांच्या पादवंभूमीवर आजच्या कॅथलिक पंथीयाला आपल्या श्रद्धेचा अथ लावावा लागतो. 

इस्लामी सनातनवादाची व्याख्या मग अशी करता येईल. आधुनिक ज्ञान आणि मूल्ये ह्यांना 
नाकारून पारंपरिक इस्लामी श्रद्धेचा अवलंब करणे (किंवा करण्याचा प्रयत्न करणे) हा इस्लामी 
सनातनवाद होय. हिंदू सनातनवादाची अश्यीच समांतर व्याख्या करता येईल, 

आज सनातनवादाचा स्वीकार करण्याने माणसे स्वतःलाच खंडित करीत असतात, स्वत:वर 
निष्कारण बंधने घाडून घेऊन स्वत:चे जीवन खृरटे बनवीत असतात हे आपण पाहिले. कोणत्या 
मोहापायी, भीतीपायी माणसे असे वागतात हे समजून घेणे आज अनिवायं झाले आहे, 


० आ 0 जी २ ०<-९.-< २५-६२ ९-<च₹ ९.>><६२ 
प्राज्ञ प्रकादान 1 


| शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला प्रंथ 
[ ____ प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध ले. 


संशोक्नक > साधना 


खांचा संप्रह ग | 
जिलाका- डॉ. बसंत स. जोशी ॥ 
सूऱ्य रुपय बारा फक्त : ( पृष्ठ १९४ ) | 
निखालसपणे भर टाकली आहे. ही गोष्ट त 
ष्ट मराठी वाल्ययेतिहयासज्ञांच्या . 

लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. ! रा 


१ | - तर्कतीर्थ डक्ष्मणशास्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
छि 


[| “मराठी वाड्ययाच्या इतिहासामध्ये या * संशोधन साधने ने लक्षात भरण्यासारखी 


प्राज्ञषाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) 
'२>-०७०-०७३-०७७३२६७<&० ५-२ ॥८>*> (> 


एक थोर इतिहाससंशोधक 


सु. र. देशपांडे 


के. ग. ह. खरे 


प्रतिभावान विद्वान अभ्यासकांच्या परंपरेत 
प्रदीधे निरलस व्यासंगाने शोभणारे आणि इतिहास 
संशोधनाला जीवनसवंस्व वाहणारे प्रा. ग. ह. 
ऊफे तात्यासाहेब खऱ्यांचे जीवन हे पूर्णतः एकाकी 
ब्रह्मचाऱ्याचे होते. त्यांनी प्रपंच उभा केला तो 
असंख्य ऐतिहासिक कागदपत्रांचा, साधनांचा आणि 
नाण्यांचा. त्यांनी इतिहास संशोधन क्षेत्रात वयाच्या 
२९ व्या वर्षी पदार्पण केळे आणि त्या वेळेपासून 
त्यांचा एकच ध्यास होता. तो म्हणजे काहीतरी 
नवीन शोधणे, संशोधन करणे. याच संशोधकाच्या 
खर्चीत भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे कार्याध्यक्ष 
म्हणून काम करीत असताना त्यांना ५ जून १९८५ 
रोजी मृत्यूने गाठले. 

प्रा. खरे हे मूळचे वाईचे. एका मध्यमवर्गीय 
कुंटुंबात जन्माला आलेले. त्यांचा जन्म पनवेल येथे 

न. भा. १ 


आजोळी १० जानेवारी १९०१ रोजी झाला. त्यांचे 
सुरुवातीचे शिक्षण पनवेल, वाई, बेळगाव येथे झाले. 
काही महिने त्यांनी वाईच्या प्राज्ञषपाठशाळेंत विनोबा 
भावे यांच्या मार्गद्शंताखाली भगवद्गीता व 
उपनिषदे यांचा अभ्यास केला. त्यामुळे विनोबांच्या 
विचारांचे संस्कारही त्यांच्यावर झाले. वाईच्या 
द्रविड हायस्कूलमधून मंट्रिक झाल्यानंतर त्यांनी 
सांगलीच्या विलींग्डन कॉलेजमध्ये नाव घातले; 

परंतु महात्मा गांधींच्या असहकार चळवळीकडे ते 
आकृष्ट झाल्यामुळे त्यांनी शिक्षणाला कायमचा 
रामराम ठोकला आणि देशसेवेचे प्राथमिक शिक्षण 
घेण्यासाठी त्यावेळी अंधेरीत निघालेल्या साधक 
आश्रमात ते आचार्य काका कालेलकर व पुंडलिकजी 
कातगडे यांसारख्या देशभक्तांच्या हाताखाली 
काही दिवस राहिले. बा. ज. शिंदे यांच्या- 
बरोबर मद्यपाननिरोधन, कोट बहिष्कार राष्ट्रीय 
शिक्षण यांसारख्या चळवळींचा जावळी तालुक्‍यात 
त्यांनी प्रचार केला. कोयना धरण योजनेविरुद्ध 
लोकजागृती केली आणि पुढे त्यांनी सेनापती 
बापट यांच्या नेतृत्वाखाली मुळशी धरण होऊ नये 
म्हणून केलेल्या सत्याग्रहात सक्रिय भाग घेतला. १२ 
ऑगस्ट १९२२ साली खर्‍यांना एक वर्षाची कारा- 
वासाची शिक्षा झाली. सुरुवातीच्या स्वातंत्र्य सैनि- 
कांत त्यांची गणना झाली. तुरुंगातून बाहेर पडल्या- 
नंतर राजकारण हा आपला पिंड नाही हे वेळीच 
ओळखून ज्ञानकोशकार केतकरांचा “ लवकर नाव 
मिळवायचे असेल तर स्पर्धारहित क्षेत्रात काम करा, 
हा उपदेश शिरोधार्य मानून विविध भाषांच्या 
अभ्यासाकडे त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. सातारमध्ये 
(१९२४ ते २८) काही वर्षे त्यांनी राष्ट्रीय शाळेत 
शिक्षक म्हणून काम केले. त्याचवेळी ते सातारा 
जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे काही दिवस चिटणीस होते. 
१९२८ च्या अखेरीस त्यांनी आपले वास्तव्य पुण्याला 


अनुक्रमणिका 


२ नवभारत 


हलविले. प्रारंभी त्यांना फार हालअपेष्टात दिवस 
कंठावे लागले. भारत इतिहास संशोधक मंडळात 
त्यांनी १९२९ मध्ये नोकरी धरली. सुरुवातीची 
काही वर्षे ते मंडळात अल्पशा मोबदल्यात काम 
करीत होते. तथापि ते आपल्या संशोधनापासून 
कधीच परावृत्त झाले नाहीत. पुढे त्यांना मंडळातच 
अभिरक्षकाचे ( क्‍्युरेटर ) पद देण्यात आले. त्या- 
नंतर त्यांना मंडळाचे कारभारी अथवा चिटणीसपद 
प्राप्त झाले. के. दत्तोपंत आपटे, कै. शंकरराव जोशी, 
कै. आबासाहेब मुजुमदार असे कष्टाळू व कार्यरत 
कारभारी मंडळाला लाभले. त्यांत के. तात्यासाहेब 
खरे यांचा वाटा मोठा व दीघंकालीन होता. १९७३ 
साली ' चिटणीस पदावरून निवृत्त होईपर्यंत ते 
भारत इतिहास संशोधक मंडळातच राहत असत. 
त्यानंतर .ते .कार्याध्यक्ष म्हणून निवडून आले 
(१९७४) आणि अखेरपर्यंत ते याच पदावर 
होते. अलीकडच्या काळात. ते मंडळाशी इतके एक- 
रूप झाले होते की, भारत इतिहास संशोधक मंडळ 
म्हणजे ग. ह. खरे असे जणू. समीकरणच झाले होते. 
मंडळात आज: सुमारे ७,००० नाणी, २५,००० 


हस्तलिखित पोथ्या, १०० चित्रे, ८५ रंगीत चित्र- . 


काम केलेली लाकडी पोथ्यांची आवरणे, १,१३८ 
लघुचित्रे आणि लाखापेक्षा जास्त भरतील एवढी 
अस्सळू ऐतिहासिक कागदपत्रे आहेत. यांतील 
निम्म्याहून अधिक संग्रह खुद्द कतत्यासाहेबांनी स्वतः 
जमा केलेला भाहे. म 
औपचारिक शिक्षण नसल्यामुळे त्यांनी स्वत:ला 
एक शिस्त लावून घेतली होती आणि ऐतिहासिक 
कागदपत्रांचे, शिलालेखांचे, ताम्रपटांचे वाचन करता 
यावेः म्हणून कन्नड, उदू, फार्सी, हिंदी, संस्कृत वगरे 
भाषांचा सखोल भुभ्यांस्‌ केला. त्याचबरोबर हिंदी व 
इंग्रजीवर त्यांनी प्रभुत्व मिळविले आणि ब्राह्मी, 
खरोष्ट्री, मोडी, अरबी या लिप्या चांगल्या आत्मसात 
केल्या. यामुळे ते अत्यंत लीलया प्राचीन व मध्ययुगीन 
शिलालेखांचे तसेच ताम्रपटांचे वाचन करीत. प्रारंभी 
त्यांनी भारतविद्येत (इंडॉलॉजी) रस घेतला होता, 
तरीसुद्धा त्यांच्या व्यासंगाचा आणि आवडीचा विषय 
मध्ययुगीन इंतिहासं आणि मराठ्यांचा काले हां 
होता. त्यामुळे तात्यांनी लिहिलेल्या 
हुह्ानमोठ्या पुस्तकांत आणि ४०० 


जुले, १९८५ 


शोध-निबंधांत प्रामुख्याने मध्ययुगीन इतिहास आणि 
मराठ्यांचा इतिहास यांविषयीचे संशोधात्मक लेखन 
विपुल प्रमाणात भंढळते. तात्यांनी लिहिलेल्या पुस्त- 
कांत-महाराष्ट्राची चार दैवते(१९५८), मूतिविज्ञान 
(१९३९), संशोधकाचा मित्र (१९५१), दक्षिणेच्या 
मध्ययुगीन इतिहासाची साधने, खंड - १, २, ३ 
(१९३०, ३४,४९), पंढरपूरचा विठोबा (१९५८) ही 
चारपाच पुस्तके मान्यवर व अभ्यासपूर्ण तर आहेतच. 
याशिवाय त्यांनी अनेक घराण्यांचे ऐतिहासिक अस्सल 
कागद संपादून प्रसिद्ध. केले, त्यांपैकी ऐतिहासिक 
फार्सी साहित्य (चार खंड) व शिवचरित्रवृत्तसंग्रंह 
(दोन) प्रसिद्ध केले. त्यांच्या साक्षेपी चिकित्सक 
संशोधनाची साक्ष हे ग्रंथ देतात. मूतिविज्ञान आणि 
संशोधकाचा मित्र ही मराठीतील त्यांची विशेष गाज- 
लेली पुस्तके असून मराठीत मूतिविज्ञानावर एवढा 
सुक्ष्म, अभ्यासपुर्ण ग्रंथ अद्यापि कोणीही लिहिलेला 
नाही. संशोधकाचा मित्र या ग्रंथात तात्यांनी सामान्य 
संशोधकाला संशोधनासाठी उपयुक्‍त पडणाऱ्या सर्व 
उपलब्ध कालगणना आणि बारिकसारिक तपशील 
दिले आहेत. भारताच्या मध्ययुगीन कालाचा इतिहास 
लिहिणाऱ्या भारतातील कोणत्याही भाषेतील इति- 
हासकाराळा तात्यांच्या मध्ययुगीन इतिहासाची 
साधने या संदभंग्रंथाचा आधार घेतल्याशिवाय पुढे 
जाताच येणार नाही, एवढी त्यामध्ये ऐतिहासिक 
सामग्री अंतर्भूत आहे. तात्यांच्या पंढरपुरचा विठ्ठल 
आणि पंढरपुर या ग्रंथातसुद्धा अज्ञीच दुमिळ माहिती 
पाहावयास सापडते. प्रा. खरे हे भापल्या 
कधीच दुराग्रही व हट्टी नसत; मात्र मतपरिवतंना- 
साठी दुसऱ्या कोणत्याही संशोधकाने जर अस्सल 
उरावा त्यांच्यासमोर मांडला तरच ते आपले मत 
बदलीत. त्यांच्या स्वभावात संशोधकाला झावश्यक 
असणारा स्पष्टवक्तेपणा आणि निर्भिड वृत्ती तर्‌ 
होतीच, परंतु त्यालाही एक नम्रतेची झालर होती. 
म्हणूनच चि. वि. वैद्य किवा वा. वि. मिराशी वा 
अत्य मोठ्या संशोधकांच्या लेखनातीरू चुका दर्श- 
विताना ते कधी बिचकले नाहीत. . अजाण लह्ावर 
मुलापासून विद्वान मंडळींपर्यंत॑ त्यांना इतिहास- 
विषयक कोणतीही शंका विचारली असता ते वय, 
शिक्षण,/ विद्धत्ता यांचा विचार न करतां अत्यंत 
तन्मयतेने शंकेचे निरसन करण्याचा प्रयत्न करीत. 


अनुक्रमणिका 


एक थोर इतिहाससंशोधक. ३ 


तोंत्यांनी कोणत्याही पदाची कधी अभिलाषा बाळ- 
गली नाही आणि ते मिळाले नाही म्हणून त्याची 
तमाही केली नाही. 


तात्यांच्या चिकित्सक संशोधनाचे चीज महा- 
राष्ट्रातील अभ्यासूंकडून तसेच विचारवंतांकडन 
झाले; परंतु शासन वा विद्यापीठे यांनी त्यांची 
काही प्रमाणात उपेक्षाच केली. पुणे विद्यापीठात ते 
पदव्युत्तर परीक्षेचे तसेच पीएच. डी. चे अध्यापन 
मार्गदर्शन १९५२ पासून अखेरपयंत करीत होते. 
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक विद्यार्थ्यांनी पीएच. 
डी. ही पदवीही मिळविली. काही विद्यापीठांतून 
(मराठवाडा, कोल्हापुर) ते अभ्यागत प्राध्यापक 
म्हणूनही अलीकडे काम करू लागले होते; तथापि 
त्यांना डी. लिट. ही सन्मान्य पदवी मिळण्यास 
आयुष्याची अखेर गाठावी लागली ( ७ डिसेंबर 
१९८४). 


तात्यांना गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत अनेक अँकॅड- 
मिक मानसन्मान लाभले. त्यांची रेकॉड कमिशनवर 
सन्माननीय सभासद म्हणून नियुक्‍ती झाली होती. 
१९५१ च्या जयपुरच्या अखिल भारतीय इतिहास 
परिंषदेच्या मध्ययुगीन विभागाचे ते अध्यक्ष होते. 


यांव साली कलकत्ता येथील मुद्राशास्त्र अधिवेशनाचे 


अध्यंक्षपद त्यांना देण्यात आले. त्यानंतर वॉल्टेर 
(आंध्र प्रदेश) येथील अखिल भारतीय इतिहास 
परिषदेचे ते अध्यक्ष झालें (१९७९). इचलकरंजीचे 
उद्योगपती पंडितराव कुलकर्णी ह्यांनी स्थापिलेल्या 
फाय प्रतिष्ठानतफे इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रात 
उल्लेखनीय काये केल्याबद्दहद काही रोख रक्‍कम 
देऊंनं त्यांना फाय पुरस्कार देण्यात आला (१९८२). 


 भराठी विंदवकोशं आणि मा. तंकंतीथ लक्ष्मणॅ- 
शास्त्री जोशी यांच्याशी त्यांचे जिव्हाळ्याचे संबंधं 
होतेः विश्वकोशात ते अभ्यागत संपादक म्हणून 
१९७२ पासून नियमित येऊ लागले. विदवकोशा- 
तील इतिहासविषयक लेखांत॑ त्यांचा सिंहाचा 
वाठां आहे. मराठ्यांच्या इतिहासाविषयीचे बहुतेक 
लेख त्यांनी तपासळे' असून ऐतिहासिक कालगणना, 
मराठा राजमंढळे, अंनेक संस्थानांवरील नोंदी 
यांसारखे काही लेख लिहिले आहेत. इतिहासविषयक 
कोणेंतीही शंका निर्माण झाल्यास तात्यांकडून तिचे 


निरसन करून घ्या, असे मा. शास्त्रीजी नेहमी 
म्हणत असत 

कै. तात्यांचा षष्ट्यव्दी समारंभ तत्कालीन 
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री कै. मा. यशवंतराव 
चव्हाण यांच्या हस्ते साजरा झाला. त्यावेळी 
वैयक्तिक रु. ५००-०० ची देणगी तात्यांना देऊन 
त्यांनी जणु असे बजावले की या पैश्याचा विनियोग 
केवळ तुमच्या कपड्यांवर झाला पाहिजे. तात्यांचा 
वेष अतिशय साधा असें. लेंगा, शटं आणि कोट व 
कॅन्व्हासचा बूट. त्यांना चांगल्या कपड्याची हौस 
नव्हती असे नाही. परंतु दुर्देवाने त्यांना कपड्याकडे 
लक्ष देण्यास कधी फुरसतच मिळाली नाही आणि 
पुरेसे पैसेही प्राप्त झाले नाहीत. शेवटची १०-१२ 
वर्षे सोडली तर तात्यांची एकूण आथिक स्थिती 
तशी जेमतेमच होती. तश्शात त्यांच्या भावाच्या 
पाचसहा मंडळींचा सांभाळ त्यांनाच करावा लागला. 
अखेरच्या दिवसांत त्यांना स्वातंत्र्य सैनिकाचे 
मानधन आणि पुस्तकांचे थोडेबहुत पैसे मिळाले; 
तथापि त्यांच्या व्यासंगाच्या आड ही आथिक स्थिती 
कधींच आली नाही. १९४८ मध्ये मॉटिमर व्हिलर 
हे केंद्रसरकारच्या पुरातत्त्वविद्येच्या संचालक पदा- 


: वरून निवृत्त झाले, त्यावेळी त्यांनी टाइम्स ऑफ 


इंडियामध्ये आपला पुस्तकाचा जुना संग्रह विकण्याची 


: जाहीरात दिली. ती वाचून तात्या दिल्लीला गेलें 


आणि पैसे जमवून तो संग्रह त्यांनी साडेतीन हर्जा- 
राला खरेदी केला. हीच. भूमिकां त्यांची दुमिळ ऐ्ति- 
हासिक साधनांच्या बाबतीत असे. एखाद्या ठिकाणी 
काही ऐतिहासिक सामग्री आहे, असे समजले की ते 
त्या व्यक्‍तीचा वा संस्थेचा पिच्छा पुरवीत भाणि ती 
सामग्री मिळवीत. त्यासाठी त्यांनी ऊन, वारा, पाऊंसं' 
वा वयांचा कधी विचार केला नांही. 

तात्यांनी आत्मचरित्र असे लिंहिले नाही, परंतु 
गेल्या वर्षी एका मासिकातून आपल्या संशोधना- 
संबंधी एक दोन स्फुट लेख लिहिले. त्यांच्या अमृत- 
महोत्सवानिमित्त त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील 
मांन्यवर विद्वानमंडळींच्या सहकार्याने * स्टडीज 
इन इंडॉलॉजी अँन्ड मिडिव्हूळ हिस्टरी ' या शीर्षे- 
काने एक गौरवग्रंथ प्रसिद्ध केला ( १९७७). हा 
ग्रंथसुद्धा तात्यांच्या एकूण इतिहासविषयक व्यासंगाचे 
एक चालते बोलते प्रेतींकच' आहे: 


ड- नवभारत 


महाराष्ट्रात कै. वि. का: राजवाडे, रावबहादुदुर 
द. ब. पारसनिस, रावबहाद्‌दुर गो. स. सरदेसाई, 
कै. वासुदेवश्यास्त्री खरे, कै. दत्तो वामन पोतदार, 
कै. त्र्यं. शं. शेजवलकर वर्गरे नामवंत - निष्ठावान 
इतिहास संशोधकांनी थोर आणि उज्ज्वल जी परंपरा 
निर्माण केली, त्या परंपरेतील तात्या हा अखेरचा 
दुवा असून महाराष्ट्राचा हा एक चालता बोलता 
इतिहासविषयक ज्ञानकोश त्यांच्या मृत्यूने खंडित 
झाला आहे. 


जुले, १९८५ 


गेली आठ-दहा वर्षे तात्या शिवचरित्र लिहिण्या- 
साठी साधनसामग्रीची जुळवाजुळव करीत होते 
आणि शिवचरित्र लिहून प्रसिद्ध करण्याची जिद्दृही 
त्यांच्या अंगी होती. त्यांनी शिवचरित्राचा जवळ- 
जवळ १६६६ पर्यंतचा भाग लिहून पूणे केला होता 
आणि उवेरित शिवचरित्राविषयीचीं त्यांची कच्ची 
टिपणे तयार आहेत. या साधनसामग्रीचा उपयोग 
करून तात्यांनी रूपरेषांकित केलेले शिवचरित्र भारत 
इतिहास संशोधक मंडळाने लवकरात लवकर छापावे, 


हीच त्यांना वाहिलेली खरी श्रद्धांजली होईल. 


जर्जर जर्जर मेरजेत्जेत्जेरजर कर तरर त्रर्त्रर-तरत्तेर्जेरजेत्जेरजेरजे336:3८3363533<33८3 


ज्र >&- 
र . । सतूफलाय सहकारिता । > 
र . वाईकरांच्या जिव्हाळ्याची कॅ 
श्र व >. »७ 
क. दि वाओी अर्बन को-ऑप. बँक लि च 
र बाई ( सातारा ) फोन नं. ७ र 
> क मुदत ठेवींबर आकर्षक व्याज क बचतीच्या विषिध योजना ी हप्त्यांची च 

श॑ सुलभ हप्त्यांची जेर 
र : ___ हायरपरचेस योजना क्र सेफ डिपॉझिट लॉकसंची सोय ५. तत्पर सेवा न 
अ शाखा : पांचगणी; फोन नं. २२० | र्‍ 
अ... | . - जै 
र | प. गट मन्यंचा ४. 008, 11, छ. दू. न. परवर्धेद “य | 
न चेअरमन ज्र 
3 


३333333 नॅर्जे(जे<जे 4:3६ 3६3६3 3६3 तेरजेरजेर्जेर्जे(जे 3 


नेर्त्रॅट 


भोपाळ दुर्घटनेच्या अनुषंगाने काही विचार 


व. त्रि, चिपळोणकर 


आज जगात प्रदूषण वाढत आहे 

भोपाळमध्ये युनियन कार्बाइड या बहुराष्ट्रीय 
कंपनीच्या कीटकनाशक द्रव्ये बनविणाऱ्या रासा- 
यनिक कारखान्यात नुकतीच. एक मोठी दुर्घटना 
घडली. 'तीमध्ये जवळ जवळ दोन हजार माणसांना 
मृत्यू भला, अनेक 'लोक अपंग झाले, तर काही 
लोक आपली उपजीविका करण्यास यामुळे कायमचे 
असमे झाले. या घटनेला प्रसिद्धी देण्याकरिता, तिचे. 


स्वरूप सामान्य मनुष्याच्या नजरेला आणून त्याच्या 


सदसदृ्‌व्रिवेक बुद्धीला जागे करण्याच्या उद्दिष्टाने 
“नवभारत'चा एक विशेष अंक' प्रसिद्ध करण्यात 


आला. या अनुषंगाने देशातील समाजव्यवस्था, उत्पा-, 
दनव्यवस्था, मनुष्याची कतंव्ये, त्याच्या जीवनप्रेरणा,. 
अश्या अनेक मूलभूत प्रश्‍लांविषयी .अंकातील निर-. 
निराळय़ा लेखांत प्रतिपादने करण्यात आली आहेतं.. 
उपस्थित केलेल्या सवे मुद्यांविषयी. लिहावयाचे. 


म्हठले, तर त्याकरिता एक ग्रंथक .क्रावा लागेल. 


टि 


त्यांमधील काही विशेष महत्त्वाच्या मुद्यांविषयी 


प्रस्तुत लेखात विवेचन करण्याचें योजिले आहे. _ _ 


: आजच्या पाढचात्त्य देशांत व अमेरिकेमध्ये परि 
सर॑ आरोग्याच्या समारक्षणांचे महत्त्व सर्वांना पटले 
आहे. या आरोग्याला मानवनिर्मित कारणांमुळे जर 
कोठे प्रदूषण होत असेल तर त्याचा शोध घेऊन 
जनतेत प्रचार करून, त्याचे परिमाजंन करण्याचे. 
कामं त्या देशांमध्ये अनेक सावंजनिक संस्था करत 

असतात. भारतामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे संघटित 


असतात. दसते 
प्रयत्त करणे आवश्यक दिसते, कारण या देशात. 
सारखे वाढत आहे, म्हणून _ 


प्रदूषणात भरं पडण्याची शकयता पण वाढत आहे व 


त्यामळे या प्रश्‍नाकडे लक्ष देणे आव्यक झाले आहे: | 


' मञारतामधील व परदेशात झालेल्या. प्रदूषणाच्या 
अनेक. भयानक घटनांचे तपल्लीलवार वणेन अंकात 


वाचावयास मिळते. यांमध्ये कर्नाटकामधील नद्यांच्या 
पाण्याचे, तेथील. कारखान्यांमुळे कसे मोठ्या प्रमा- 
णात प्रदूषण होत आहे, या वर्णनाचा उल्लेख करा- 
वासा वाटतो. दिलेल्या सवे उदाहरणांत लेखकाने 
प्रदूषणाचा संबंध कारखान्याशी व विशेषतः त्यात 
वापरल्या जात असणार्‍या विषारी . रासायनिक 
द्रव्याशी लावलेला आहे. औद्योगिकीकरणाने प्रदूष- 
णात भर पडते हे जंरी खरे असले, तरी प्रदूषण 
फक्त्त औद्योगिक कारखान्यातच होत_ असते, आपण 
औद्योगिकीकरण निर्धारपूवेक स्थगित केले, तर 
त्यामुळे यां जगात प्रदूषणाचे अस्तित्वच असणार 
नाही, मनुष्याचे जीवन पूर्वीप्रमाणे आबादीमाबाद 
होईल, हा निष्कषं मुळीच बरोबर नाही... अर्थात हे 
सत्य आहे की, .औद्योगिक प्रदूषणामुळे व्रिषारी. 
रसायने तिर्माण होण्याचा.संभव असतो, तर सजीव 
प्राण्यांमुळे जे प्रदुषण पुर्वी होत असे, त्यामध्ये जीवं- 
जंतू व रोगराई निर्माण होत असे.. या दोन्ही 
प्रकारच्या प्रदूषणाचे परिणाम सारखेच भयानक. 
असू शकतात. नमूद करण्याजोगती. गोष्ट म्हणजे 
या प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण करण्याची क्षसंता: 
मानवसंशोधित रासायनिक द्रव्यांमुळेच प्राप्त झाली, 
रासायनिक खते, नवी जंतूनाशक रसायने शोधून 
काढण्याचे, त्यांचे उत्पादन करण्याचे काम प्रगत 
पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांकडे व त्यांचे मूल्यमापन, त्यांची 
गुणदोष विषयक चिकित्सा करण्याचे काम आपल्या- 
कडे अशी कार्याची स्वाभाविक वाटणी झालेली 
दिसते. 
मनुष्यप्राणीखुद्धा प्रदूषण 
निर्माण करीत असतो 

मनुष्य व इतर प्राणी .मोठ्या नागाव महाड , प्रदूषण 
निर्माण करू शकतात, याचा अनुभव. वेण्याकरित 
लांब्र जावयास. नको. पंढरपूरच्या क्षेत्रस्यानी उद्योग- 
धंदे आजही नाहीत. पण चंद्रभागेच्या वाळवंटात 


अनुक्रमणिका 


द नवभारत 


जर आपण एक सहज फेरी घातली, तर तेथील 
घाण पाहून, या बाबतीतले मनुष्याचे कतृत्व बिलकूल 
कमी नाही, याबद्दल कोणाचीही खात्री पटेल. 
कोणत्याही प्रकारच्या कचऱ्यामुळे प्रदूषण होऊ 
शकते. आजही गावोगाव जाऊन बघितले, तर नदी- 
काठी घाणेरडी भांडी घासल्यामुळे, कपडे धुतल्या- 
मुळे,रोगी लोकांनी आंघोळी केल्यामुळे नदीचे पाणी 
सवंत्र प्रदूषित होत आहे असे आढळेल. प्रातविधी 
करण्याविषयी विधिनिबंध न पाळल्यामुळे बहुतेक 
सवे. गावांतील. विहिरींच्या पाण्याची रासायनिक 
परीक्षा केली तर गावांतील बहुतेक सवं विहिरींचे 
पाणीही दुषित झालेले आहे हे कळेल. 

वरील परिस्थितीमुळे देशामध्ये पटकी इ. साथी- 
च्या रोगांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होतो. गेल्या: 
काही, वर्षांपूर्वी पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात प्लेग, 
देवी; क्षय, मलेरिया यांसारख्या रोगांची लागण 
होऊत्त हजारो मनुष्यांची प्राणहानी होत असे. 

' पाश्‍चिमात्य तंत्रवियेने संशोधन कंरून नवी व 
अधिक. प्रभावी अशी जंतुनाशक व कीटकनाशक 
अशी जी ब्रव्ये शोधून तयार केली, त्यांचा वापर 
करून. या साथींना आळा घालण्यात आपणांस यद 
आले, ही' गोष्ट येथे नमूद करावीशी वाटते. 

अंनिबंधपणे. वाढणारी मानवी प्रजा हें सुंद्धा प्रदू- 
षणाचे कारण होऊ शकते. लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर 
गेलीं, तर पॅरिसरांतील हवा, पाणी इ. सांधनंसाम- 


ग्रींबॅर ताण पडतो. लोकांमुळे जी घाण निर्माण होत 


असंते, तिंचा योग्य निचरा करंण्यांमध्ये नैसगिकं 
शक्‍ती अपुऱ्या पंडतात. रोगसाथींचा प्रादुर्भाव परि- 
सराच्या नैसंगिक समतोलामध्ये होत असलेल्या 
बिंधाडाचे निर्देशन करीत असतो. 
परिसरावर निसग॑ नियंत्रंण कसे करतो 
परिसरातील प्राणिसंख्येवर नियंत्रण आणण्या- 
करिता निसगे कठोर उपाययोजना करण्यास देखील 
मागेपुढे पहात नाही. नाव, स्वीडन प्रदेद्यांत हेमींग 
नावाचे उंदरासारखे प्राणी आढळतात. अनिर्बंध 
प्रजोत्पांदेनांमुळे र्या प्राथ्यांची संकलित संख्या एंका 
ठरीविके मूल्यांच्ये| पंळीकडे गेली की, त्यांना त्यांच्या 
मनॅ-बुद्धीकंडूंन काय संदेश मिळतो हे केवळ देव जाणे! 
हजारी हेभींग रांगेने संमुद्रांत जाऊन भात्मसंभपण 


जुले, १९८५ 


करू लागतात. त्यांची संख्या कमी होऊन एका 
सीमित मूल्यापर्यंत येते, तेव्हा त्यांना दुसरा संदेश 
मिळतो ! हा संदेश मिळताच ते आपली आत्म- 
समपंणाची क्रिया थांबवून परत जमिनीकडे फिरतात. 
वाढत्या लोकसंख्येमुळे होणारे प्रदूषण 
मनुष्य हा विचारवंत प्राणी आहे. त्याच्यावर 
असे कठोर व अतिरेकी उपाय योजण्याची कदाचित 
पाळी येणारं नाही, अशी आपण आद्या करू या. 
पृथ्वीवरील मेर्यादित सामग्री-साठ्याची मनुष्यप्राणी 
अंमर्यादंपंणे उंधळंमाधळ करीत आहे. उपलब्ध 
साधंनं-सांमग्री वे लोकसंख्या यांमधील समतोल 


' केव्हांच ढेंळेलां आहे व तो एका क्रांतिक अवस्थेकडे 


जांत आहे. अवधी थोडा आहे. आपल्या लोकशाही 
तत्त्वारना, धर्मविषयक आदेद्यांना, प्रचलित नीति- 
मूल्यांना लोकसंख्येवर आळा धालण्याकरिता उपलब्ध 
असंठेले कोणते मार्गे सुसंगत आहेत, याविषयी. लव- 
कर निणेये घेळन ते त्वरेने अमलात' आणलें नाहीत, 
तर निसगे हस्तक्षेप केल्याशिवाय राहणार नाही. 
अपघात, युद्ध, दुष्काळ,.साथीचे रोग यांसारखे अनेक 
उपाय निसर्गेजवळ. आहेत. आणि हे सर्वे उपाय 


मजुष्याने निसर्गावर विजय मिळवलेला नाही. 
मनुष्याच्या जीवनात निसर्ग व त्याचे नियम 
वजा आहेत, हा तका त्याच्या अधिसत्तेपासुन' ब 
ये सुटका होणार नाही, हे 
खरेआहें का? यूरोपमध्ये प्रबोधनंकाळ होऊन 
क ग एवढया अंवधीतं मनुं्याने 


भोपाळ दु्धेटनच्या अनुषंगाने काही विचार ७ 


पाहता मनुष्याजवळ फार शक्‍ती नाही. ऐतिहासिक 
क्राळामध्ये कोणत्य़ाही हित्त पशूशी गाठ पडताच 
त्याला आत्मबचावाकरिता पळ काढावा लागत 
होता. आज यंत्र व विज्ञान यांच्या साहाय्यामुळे 
निसर्गातील कोणताही प्राणी त्याला आव्हान देऊ 
शकत नाही. पुर्वीच्या काळी त्याची मलेरिया, क्षय 
इ. रोगराईपासुन स्वसंरक्षण करण्याची क्षमता 
किती कमी होती ? आज तो विज्ञान व तंत्रविद्या 
यांचा उपयोग करून अनेक रोगांना यशस्वीपणे 
तोंड देऊ शकतो. विज्ञान व तंत्रविद्या यांचा उपयोग 
केल्यामुळे त्याच्या सरासरी जीवनमानाचा आलेख 
प्रबोधनकाळापासून सतत वर जाताना दिसत 
आहे. या सर्वांचा अर्थ मनुष्याने “ निसर्गा- 
वर विजय मिळविला असा होतो का ? ” 
खरी गोष्ट अशी आहे की, मनुष्याने निसर्गातील 
घटनांचे सखोल निरीक्षण करून त्या कोणत्या 
नियमांनुसार घडतात, हे प्रथम समजून घेतले. नंतर 
निसर्गातील शक्‍तीचे आपल्याला साहाय्य कसे मिळ- 
विता येईल, या कार्याकरिता या ज्ञानाचा उपयोग 
'केला. मनुष्याने निसर्गावर विजय मिळविलेला नाही. 
.स्याची शक्‍ती अमर्याद नाही. याची जर . त्याला 
, ची जाणीव नसेल, तर ती करून देणे आवश्यक 


मजुष्याच्य़ा क्षमतेवर मर्यादा आहेत 
-" मतुष्याने क्षापल्या क्षमतेत खूप मोठी वाढ केली 
आहे. नैसग्रिक शक्तींचा उगम शोधून काढून त्यात 
-अनेक. यंत्रांना आपल्यासाठी कामाला लावळे आहे. 
रोगंजंतूंसारख्या नैसर्गिक आपत्तींपासून तो आपळे 
प्रश्षावीपणे संरक्षण करू शकतो. त्याच्या शरीराचा 
शुखादा भाग जर नादुरुस्त कझ्षाला, निकामी झाला, 
वतर. शस्त्रक्रिया करून. मनुष्य पर्यायी व्यवस्था 
प्रस्थापित करू शकतो, पण त्याच्या शक्तीला किवा 
आकलनाला सुद्धा मर्यादा आहेत. जीवन व मरण 
यांचे. रहस्य त्यास अजून समजलेले नाही. आपल्या 
अनोबळाने जीवनात मनुष्य खूप्र काही साध्य कू 
कतो; प्रण त्याच्या आयुष्यातील सवे मोठय़ा 
घटनांच्या संदर्भात नियती सवंश्रेष्ठ असते, हे प्रसिद्ध 
नाटककार हेन्रिक इब्सेन य़ांचे मत अजूनसुद्धा तित्त- 
क्रेत्न. साथ आहे, असे म्हणावयाची पाळी येते 
वियती हि.केन वाह्यते.' 


भौतिकीदष्ट्या देखील वरील विधानाला एक 
विशिष्ट अथं देता येतो. कोणत्याही भौतिकीय़ घटने- 
मागे असणाऱ्या कारकांची संख्या कमी असेल, 
तर मनुष्य आपल्या गणितीय विद्लेषणाचा उपयोग 
करून त्याविषयी अचूक भाकित करू शकतो. म्हणजेच 
त्याला अद्या घटनांवर पुणे नियंत्रण मिळाले आहे, 


: असे म्हणता .येते, कोणताही एखादा विशिष्ट परि- 


णाम मिळविण्याकरिता नक्की काय केले पाहिजे, याचे 
अचूक ज्ञान त्यास असते. याउलट काही प्रकारच्या 
घटनांमागे एकाचवेळी . अनेक कारके कार्ये करीत 
असतात. अश्या घटनांविषयीचे मनुष्याचे भाकित 
अचूक नसते. त्यामध्ये फक्त सापेक्ष संभाव्यतेचे दशन 
होते. उदाहरणाथं, आकाशात उडवलेल्या अवकाश- 
यानाचे. मार्गदर्शन मनुष्य अचुकपणे करू शकतो. 
अमूक एका ठिकाणी जाण्याकरिता यान पृथ्वीवरून 
कोणत्या दिदोत कोणत्या वेगाने प्रक्षेपित केले पाहिजे, 
याविषयीचे अचूक ज्ञान तो गणितीय विशलेषणाद्वारे 
मिळवू शकतो. उदा., एखाद्या गावातील मनुष्याचे 
सरासरी आयुष्य किती असेल या विषयी तो अंदाज 
पण करू शकतो. पण एखाद्या मनुष्याचा मृत्यू केव्हा 
होईल, याविषयीचे भाकित .करणे ही त्याच्या 
शक्तीच्या बाहेरची अश्ली गोष्ट असते. 

आजचा डॉक्टर रोग्याच्या रोगाविषय्री निधन 
करू शकतो; पण या औषधयोजनेमुळे रोग्याच्या 
शरीरात नक्‍की कायं कोठे होते; याचे ज्ञान त्याला 
नेहमी असतेच असे नाही. भषधयोजनेचा प्ररिणाभ 


.नॅक्की काय होईल, याविषयी तो अचूक भाकित 


बहुधा करू शकत नाही. “न वैद्या: प्रभुर्युषः' असे 
एक वचन संस्कृतमध्ये. पण आहे. 

पाठिचिमात्य संस्कृतीमध्ये विज्ञान व तंत्रचरिद्या 
यांवर जेवढा भर किसतो, तेवढा भर पूर्वीच्या कोण- 


त्याही संस्कृतीमध्ये नव्हता. विज्ञानाचे प्रबोधन 
'होऊन यूरोपियन राष्ट्रांत तंत्रविदचेचा विकास झाल्य, 


यंत्रांची निमिती झाली, नवीन शस्त्रास्त्रे प्रयार 
झाली, शस्त्रास्त्रांमुळे यूरोपियन राष्ट्रांना ज्यातील 
अनेक्‌ देशांत अधिसत्ता मिळाली, या सवं गोष्टींमुळे 
प्रभावित होऊन भारतातील विचारवंतांचे लक्ष 
विज्ञान व तंत्रविद्येकडे वळले. पाठिचमात्यांची तंत्र- 
विद्या आम्ही स्वीकारू; पण त्यांचे समाजविषयक 
तत्त्वज्ञान स्वीकारणार नाही, अशी भूमिका घेणे 


टॅ नंवभारत 


आपणास कितपत शक्‍य आहे ? विज्ञान व तंत्रविद्या 
यांचा स्वीकार केल्यामुळे मनुष्याच्या संकलित जीवन- 
विषयक दृष्टिकोनावर काही प्रमाणात प्रभाव पडल्या- 
शिवाय रहात नाही; पण हा प्रश्‍न दुय्यम महत्त्वाचा 
असल्यामुळे त्याचा विचार लेखाच्या पुढील भागात 
करू या. | 
लेखातील निष्कर्ष : असली तंत्रविद्या नको! 

लेखामध्ये सवं परिस्थितीचा साकल्याने विचार 
करून असा निष्क्षं काढण्यात आला आहे की, 
प्रदूषण व अपघात निर्माण करण्याचा स्वभावघमं 
असणारी अशी पाश्चिमात्य तंत्रविद्या आम्हास 
नको, असे म्हणावयाची पाळी आली आहे. हा 
निष्कषं तकसंगत नाही, तो अतिरेकी स्वरूपाचा 
आहे व चालू परिस्थितीमध्ये व्यवहायं असा पण 
नाही. हा निष्कर्ष तकंविसंगत,- अतिरेकी “व अव्यव- 
हाये असा का वाटतो, याचे विवेचन पुढे केले आहे. 
तंत्रविद्चेचा वापर जर भटळ असेल, तर तीपासून 
होणाऱ्या धोक्याची संभाव्यता कशी कमी करता 
येईल, याविषयीचा विचार येथे प्रथम केला आहे. 

पाहिचिमात्य तंत्रज्ञ म्हणतील की, प्रत्येक तंत्र- 
विद्येत तीपासूनं होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा, शक्‍य 
उपद्रवाचा विचार. करण्यांत आलेलाः असतोच. 
कारण ही विज्ञान व तंत्रविद्या या क्षेत्रातील सर्वे- 
मान्य पद्धत आहे. अश्या . धोक्यापासून योग्य संरक्षण 
देणाऱ्या उपाययोजनेचा उंत्मादनंप्रणालीमध्ये समा- 
वेश पण केलेला असतो.. या उपाययोजना योग्य 
तर्‍हेने कार्यान्वित केल्या किंवा हाताळल्या, तर 
त्यानंतर प्रदूषण किंवा अपघात होण्याचा संभव 
अगदी क॑मी राहतो. अजिबात अपघात होणार 
नाहीत, प्रदूषण होणार नाही अशी शंभर टक्‍के ह्मी 
कोणत्याही भौतिकीय. प्रणालीबद्दह देणे अशक्य 
असते. या दोन दुष्परिणामांची वारंवारता कमीत 
कमी पातळीवर कशी आणंता येईल, एंवढाच येथे 
प्रश्‍न असतो. | 


आपल्याकंडे अपघात जास्त का होतांत ? . 
आपल्याकडे प्रदूषण, अपघात हे जास्त अधिक्याने 
का होंतात ? त्याकरिता 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने केलेली 


कारणमीमांसा योग्य व वास्तववादी व सामान्य 
'बुंदरींला पटणारी अशी वाटते. औद्योः औद्योगिकीकरण 


जुले, १९८५ 


आपल्या देशात नुकतेच अधिक प्रमाणात करण्यात 
येत आहे. आपल्या कामगारांना संयंत्रांचा अनुभव 
नाही. त्यांची कायंक्षमता कमी आहे. ते काही प्रमा- 
णात बेजबाबदारसुद्धा आहेत. आणि या सर्वांत मह- 
तत्वाचे, म्हणजे काही तथाकथित कामगार पुढारी 
आपल्या राजकीय व वैयक्तिक (? ) स्वार्थाकरिता 
त्यांचा बुद्धिभेद करून त्यांना. चुकीचे मागदशन 
करीत आहेत. र 

यावर लेखात असे म्हटले आहे की, परदेशातील 
कामगार कार्यक्षम व जास्त. जबाबदार आहेत ना, 
मग परदेशात पण प्रदूषणाचे व अपघाताचे प्रकार 
का होतात ? हा तकेवाद फसधा आहे. एखादा 
सिद्धांत साथं मानला, तर त्याची उलट 'फिरवून 
मिळाळेली आवृत्ती ही बरोबर असलीच पाहिजे, 
असा याचा अर्थ होत नाही. म्हणजे कामगार जंर 
कार्यक्षम . असतील, त्याचा परिणाम म्हणून प्रदूषण 
किवा अपघात होणारच नाहीत, हे म्हणणे: बंरोबंर 


. असत नाही, 


आपले कामगार अकार्यक्षम व प्रसंगी बेजबाबदार 
असतात हे विधान स्वीकारणे आवडणार नाही; 
“पण कोणत्याही गावातील सावंजनिक क्षेत्रातल्या 
उद्योगधंद्यांची पाहणी केली असता त्याची प्रचीती 
मिळू शकते. पाणीपुरवठा करणाऱ्या कालव्यात लोक 
आंघोळ करतात, धुणी धुतात व तेच पाणी नगर- 
पॉलिका सर्वांना पिण्यास पुरवीत असते, असा अन- 
भव येत नाही काय ? शहर वाहतूक योजनेमधील 
'बैसेस कोणी वेळेवर धुवून साफ ठेवीत नाही. त्या- 
मधील इंजिनाची बरोबर निगा न. ठेवल्यामळे ते 
चालताना मोठा भावाज करते. बसच्या बॅटरीची 
देक्वभाल बरोबर, ठेक्ली जात नाही. गाडी वेळेवर 
चटकन सुरू होत नाही. गावातील वीजपुरवठा व 
टेलिफोन योजना. नीटपणे कार्यास्त्रित होत आहेत, 
असे किती लोकांचे प्रांजल.मत माहे? पुण्यासारख्या 
मोठ्या शहरांतून फूटपाथवरून जोरात चालवीत 


नेगाऱ्या स्कूटर गाड्या. व सायकली, रस्त्यावर 


जागजागी साठलेले कचर्‍याचे ढीग हे काय कार्य- 

क्षमतेची प्रचीती पुरवित असतात ? 

कामगार वर्गात राज्ञकीय हस्तक्षेप. 
सामान्यपणे पांहिळे, तर राजकीय पुढारी, कामे 

गारनेते हे आपल्या स्वार्थी हेतृकरिता कामगारांना 


भोपाळ दुर्घटनेच्या अनुषंगाने काही विचार ९ 


चिथवून' त्यामध्ये बेशिस्त पसरावयास मदत करतात, 
असे दृश्य सववेत्र दिसते. एकेकाळी कामगांरनेते 
कामगाराच्या कल्याणासाठी झटत असत. आज ते 
कामगार-चळवळीचा आपल्या राजकीय उद्दिष्टां- 
करिता फक्त उपयोग कसा करून घ्यावयाचा, हे 
पहात असतात. ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये अनेक 
दोष होते; पण येथून प्रयाण करतेवेळी त्यांनी 


कार्यक्षम, शिस्तबद्ध, व्यवस्थित चालणाऱ्या रेल्वे, 


राज्य व लष्कर या तीन यंत्रणा स्वतंत्र भारताला 
दिल्या. स्वस्त: लोकप्रियता मिळविण्यासाठी तथा- 
कथित राजकीय कामगांर-पुढाऱ्यांनी वेळोवेळी संप 
व बंद घडवून भाणवून या पहिल्या दोन यंत्रणा 
खिळखिळ्या करून त्यांना अकार्यक्षम करण्याचेच 
देशकार्य केले. एका सर्वोदयी पुढाऱ्याने लष्कराच्या 
यंत्रणेत ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न करून बघितला; 
पण. तो देश्याच्या सुदेवाने निष्फळ ठरला. 

इ. स. १९७७ मध्ये जेव्हा देशात आणीबाणी 
होती, तेव्हा अशाच एका कामगार पुढाऱ्याने रेल्वे- 
मध्ये सुमारे तीनशेच्यावर अपघात घडवून आणून 
अंनेक निरपराध लोकांना दुर्घटनाग्रस्त केले होते. 
त्याचे एवढ्यावर समाधान झाले नाही. भारताच्या 
अंथेव्यंवस्थेकरिता .अत्यंतं महत्त्वाच्या, आयात कर- 
ण्यात आलेल्या मौल्यवान अश्या “ हेवी वॉटर 
संयंत्र चां डायनामाइंटने नांध करण्यात याच पुढा- 


ऱ्याचा हात होता असे म्हणतात. या घातपातामुळे : 


देशातील कामगांर वर्गाचे काय कल्याण झाले हे 
सांगणे अवघड दिंसंते;'पण त्यामुळे स्वतंत्र भारताच्यां 
औद्योगिकीकरणाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यात 
अडथळा तिर्माण झाला व या देशाच्या हितशत्रूंना 
समाधान वाटले, हे मात्र नक्की. यावरून असे दिसते 
की, यां तथाकथित पुढाऱ्यांना आपल्या तत्त्व अभि- 
निवेश्याचा इतका कॅफ. चढत होता की, या प्रयत्नात 
आपण दैश्याचे केवढे नुकसान करीत आहोत, याचे 
भान पण राहत नव्हते. 

- काही विचारवंतांच्या मते दुसऱया महायुद्धापूर्वी 
समाजवादी युतीचे जे सरकार फ़ान्समध्ये अधि- 
कारावर होते, त्याने टाकलेल्या काही धोरण- 
विषयक पावलांमुळे (त्याची तशी इच्छा नसताना 
सुद्धां.) फ़ान्संचां पाडोव करण्याच्या हिटलरच्या 
कॉर्यालॉ मदतचं झारी असावी. 

व. भा. २ 


पहशिचिम बंगालमध्ये काय झाले? 

परिचिम बंगालमध्ये या तथाकथित कामगार 
पुढाऱ्यांनी घातपाताची व शिस्तभंगाची कृत्ये करून 
परकीय भांडवलदाराच्या मार्गात अडचणी उभ्या कर- 
ण्याचा प्रयत्न केला. त्याचा परिणाम एवढाच झाला 
की, तेथून परकीय व भारतीय भांडवल बाहेर जाऊ 
लागले. तेथील उत्पादन कमी होत गेले व प्रजेतील 
बेरोजगारी वाढत गेली. या सर्व घडामोडींमुळे यां 
प्रांताचे केवढ्या मोठ्या प्रमाणात कायमचे आथिक 
नुकसान झाले व होत आहे, याविषयी लंडनच्या 
“* इकॉनॉमिस्ट ' या पत्रात एंक मोठा लेख आला 
आहे. तो सर्वांनी वाचण्यासारखा आहे. भूतकाळात जे 
बंग्राल येथे झाले त्यासारखीच प्रक्रिया महाराष्ट्रात, 
विश्षेषतः मुंबई शहरात सुरू झालेली - किसते: ती: 
बद्दल आपण जर जागरूंकता दाखविली नाही, तर 
त्याचे अनिष्ट परिणाम झाल्यावाचून राहणार नाहीत. 

ध्येयवादी लोकांचा एक आवडता असा सिद्धांत 
असतो की, देह्यातील संपत्ती मजूर किवा कामगार 
वर्गे निर्माण करीत असतो. कोणताही उद्योगधंदा 
चालण्याकरिता जाणकारी किंवा तंत्रविद्या, भांडवल 
व कामगार अश्या तीन आवद्यक गोष्टी आहेतः 
भांडवल व यंत्रबळ यांच्या पाठिंब्याशिवाय काम- 
गाराला संपत्ती निर्माण करण्याची क्षमता येंत नाही. 
सवें विकसनशील देह्यांजवळ कामगार व कामगार 
नेत्यांचा काही तुटवडा नाही. मग ते स्वतःकरिता 
लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू का निर्माण करू शकत 
नाहीत, हा सवाल का विचारला जात नाही? 


ब्रह्मदेश व चीन या देशांतील परिस्थिती. 
ब्रह्मदेश व माऊत्सेतृंग यांचा चीन .या दोन 
देशांनी पाठचिमात्य तंत्रविद्येकडे बुद्धिपुरःसर पाठ 
फिरवून स्थानिक तंत्रविदयेच्या साहाय्याने देशाची 
अथंव्यवस्था व संरक्षणव्यवस्था चालविण्याचा काही 
काळपर्यंत प्रयत्न केला. पण त्याचे. परिणाम अनिष्ट 
होत आहेत, हे तेथील राजकीय पुढाऱ्यांच्या . 
लक्षात आले व त्यांनी आपल्या धोरणात फेरबदल' 
केला. यांपैकी एका. देशात कम्युनिस्ट सत्ता तर 
दुसर्‍या देशात लष्करी संत्ता .होती. त्यामुळे इतर 
देशांपासून आपल्या देह्याला अलिप्त ठेवून तेथे 
असले ध्येयव्रादी प्रयोग . करणे शक्ये झाले. खरी 


र 


गोष्ट अशी आहे. की, विज्ञान व तंत्रविद्या यांमधील 
प्रगतीमुळे देशा-देशांतील व्यापारविषयक व वैचारिक 
दळणवळण वाढते आहे व ते वाढतच जाणार. 
कोणताही एक देश आजच्या काळात संपुर्णपणे 
स्वर्यपूणे नसतो. तो एक बेट पण नसतो. | 
लोककल्याण का संपत्तीनिमिती ? - 

दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या काळात ज्या देशांनी 
आधुनिक विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे, हातचे 
राखून न ठेवता, स्वागत केले व आपल्या देशातील 
कामगारनेत्यांवर अंकुश ठेवले, अश्या देशांची 


आथिक परिस्थिती सवं दृष्टींनी आज उत्तम आहे, 


असे आढळते. जमंनी, जपान, कोरिया, तैवान, 
हाँगकाँग व सिंगापुर या देशांतील लोकांच्या राहणी- 
मानात मीठ्या प्रमाणात सुधारणा झाली. जे देश 
कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेत गुंग होऊन बसले, 
ते ही प्रगती करू झुकले नाहीत. याबहृल कोणाला 
पुरावा हवासा. वाटेळ, तर त्याच्याकरिता खालील 
आकडे देतो. यावरून हे स्पष्ट होते की, देझ्यातील 
दरडोई उत्पन्न वाढविण्याकरिता प्रथम देशात संपत्ती 
निर्माण करावी लागते. या कार्याकरिता कष्ट व 
.शिस्त लागते, निव्वळ घोषणा करून, संप करून 
चालत नाही. " 


(संदर्भ : “ न्यूजवीक ', १४-१-१९८५) 


सापेक्ष प्रतिडोई उत्पन्न . 
१९५० १९८१ 
अमेरिका. १०० १०० 
जपान १७ ७१ 
जमंनी ० ८३ 
ड्‌ग्लुंड ५६. ६्डे 
' सावरून साम्धजिक कल्याणावर ज्यामध्ये सर्वात 


जास्त. भर होता अश्या इंग्लंड या. देशांत सांपत्तिक. . 


निमितीचे' प्रमाण सर्वांत. कमी होते, अंसे जे आढळते, 
त्यामागील' कारणपरंभरेचा शोध घेणे उद्बोधक 


तंत्रविदेच्या वापरांवरील बंदी तककविसंगत न सुकत अथव्यवस्थेमध्ये 


: प्रभावी असतात? -- 


कोणत्याही तंत्रविद्येच्या वापरात थोडेफार धोके 


हे असणारच. परक्‍ित्रमी. तंत्रविचेमुळे, प्रदुषय. होते. 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


अपघात होतात, म्हणून ही तंत्रविद्याच आम्हास 
नको, 'हे म्हणणे कितपत सयुक्तिक आहे? विजेच्या 
धक्क्यामुळे माणसे मरतात, म्हणून आम्ही वीज- 
वापरावर बंदी घालणार आहोत काय ? 

एका न्यूयॉक शहरात दरवर्षी सुमारे २॥ हजार 
लोकांना कुत्री चावतात व त्यांना इंजेक्शने घ्यावी 
लागतात. याकरिता आपण कुत्र्यांवर बंदी घालणारा 
कायदा पसार करणार आहोत काय ? 

इंग्लंडमध्ये दरवर्षी बैलांनी हल्ला केल्यामुळे 
सुमारे २५०-४०० लोक मरण पावतात. हे थांब- 
विण्याकरिता आपण कायदा करून बैलांच्या वापरा- 
वरच बंदी भाणणार आहोत काय? 

असा . एकांगी विचार करून आपण कायदे करू 
लागलो, तर ते व्यवहाये होणार नाही. केलेले कायदे 
कसे अंमलात आणले जातील, याविषयीसुद्धा विचार 
करावयाला हवार कारण कायदे करणे सोपे असते; 
पण ते अंमलात आणणे अत्यंत कठीण असते. भारत 
सरकारने लोककल्याणाकरिता दारूबंदीपासुन हुंडा- 
प्रतिबंधक, एकपत्नी कायदा असे अनेक कायदे 
उत्साहाच्या भरात पसार केले आहेत. हे कायदे 
आज कसे अंमलात आणले जातात? -- 

दुर्दैवाने सरकारी यंत्रणा बहुतांशी अकार्यक्षम व 
भ्रष्टाचारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक नव्या कायद्यामुळे 
काळाबाजार व भ्रष्टाचार यांसाठी नवीन क्षेत्रे 
निर्माण झाली, असा सवंसामान्यें मनुष्याचा अनुभव 
आहे. स्वार्थी भांडवलदार व अकार्यक्षम, भ्रष्टाचारी 
असा सरकारी नोकर यांपैकी सामान्य 
जास्त मोठा हात्रू कोण आहे, असे जर कोणास 
व्चारले,. तर त्याकरिता त्यास थोडा.. विचार 
करावा लागेल. कायद्यामुळे न्याय मिळतो, हे फक्त 
अधंसत्य आहे. पूर्वीच्या काळी पण अशीच परिस्थिती 
असावी, कारण बोमाझ्षें या फ़ेंच लेखकाने म्हटले 
आहे की, जेथे कायदे संपतात तेथे खरा न्याय सुरू 
होतो. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपणासमोर 


कडक कायदे करण्याशिवाय प्रदुषणाविरुद्ध दुसरा 
मार्ग उपलब्ध नाही, हे मात्र खरे आहे. की 


कायदे कितपत 
.या संदर्भात दुसरा. एक विचार पुढे येतो. तो: असा 


.] 
क 
क 


लोकझ्याही समाजव्यवस्थेमध्ये , मूलता; 


अनुक्रमणिका 


भोपाळ दुघेटनेच्या अनुंषंगाने काही विचार 


मुक्‍त असते. तीमध्ये वस्तुच्या किमती, यंत्राचा 
वापर या गोष्टी आथिक व बाजारी प्रेरणेमुळे 
निश्चित केल्या जात असतात. या ना त्या स्वख्पातं 
यंत्रे पुरातन काळापासून वापरात आलेली आहेत. 
सानवी जीवनाचा एक अविभाज्य भाग म्हणूनच ती 
उपस्थित राहत आलेली आहेत. कोणा विचारवंताची 
प्रथम परवानगी घेऊन मनुष्याने यंत्रे वापरास सुरु- 
वात केली, असे झाले नाही. मग त्याचा त्याग करणे 
ही गोष्ट एका देशाला कायदेकानू करून करता 
ग्रेणार नाही आणि असा कायदा कोणी केला, तर 
त्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. 


समजा एखाद्या ध्येयवाद्याने उद्या ठरवले की, 
कापडाच्या. सवं गिरण्या बंद कराव्यात (किंवा ते 
जे उत्पादन करतील ते सवे निर्यात करण्यात यांवे, 
असे बंधन त्यांच्यावर घालावे ): या देश्यातील 
लोकांनी टकळी किंवा चरखा याच्या साहाय्याने 
जेवढे कापडाचे उत्पादन होईल, तेवढ्याचाच वापर 
करावा. हा कायदा व्यवहाये होईल का ? 


अथवा समजा, दुसर्‍या एखाद्या कलाकार विचार- 
वंताने ठरविले की, अभिजात संगीत हेच खरे संगीत 
आहे. फिल्मी संग्रीत परकीय व भारतीय परंपरेशी 
विसंगत आहे. . म्हणून भारतातील सर्व रेडियो व 
टी. व्ही. स्थानकांवरून फक्त अभिजात... संगीतच. 
सर्वांस . ऐकंविण्यात यावे. असा. नि्वंध व्यवहाये 
होईल का ? असा. एक प्रयोग भारत सरकारने 
.कछत. बघितला; पण त्याचा परिणाम एवढाच 
झाला की, सवं भारतीय स्थानकांना टाळून श्रीलंका 
स्थानकाचे कायंक्रम ऐकण्याकडे लोकांची प्रवृत्ती. 
झाली. 

आणि आता समजा, एखाद्या ऑफिसरने असे' 
ठरविले की, मी गुळाचा चहा पितो, सिगारेट 
ओढीत नाही; म्हणून माझ्या ऑफिसातील सवं कमे-. 
चाऱ्यांनी फक्त गुळाचा चहा प्यावा व सिगारेट, 
ओढू नये.असा नियम केला, तर तो अंमलांत येईल 
का?.. 

कम्युतिस्ट देशात अथंव्यवस्था स्वतंत्र नसते; 
तीवर रांजकीय नियंत्रण असते. त्यामुळे अशा प्रकारचे 
तुघलकी कायदे करणे व अंमलात आणणे तेथे शक्‍य 
असंतें. पण कम्युनिस्ट देशात पारंपरिक स्वरूपाची 


११ 


लोकझाही नसते.'लोकांना मतस्वातंत्र्य नसतें, तेथे 
मानवी मूल्ये नसतात. याविषयी काय करावयाचे ? 
सत्य परिस्थिती अशी आहे की, सव आदशे 
मूल्ये व तत्त्वे जीमध्ये आहेत, अशी आपणास हवी 
असणारी समाजव्यवस्था या जगात कोठेही अस्ति- 
त्वात नाही व कधीकाळी पण नव्हती. प्रत्येक समाज- 
व्यवस्थेत काही चांगले गुण 'असतात, तर काही 
दोष असतात. त्यामुळे आपणास कोणते दोष सर्वांत 
कभी हानीकारक वाटतात, हे ठरवून त्याप्रमाणे 
योग्य अंशा. समाजव्यवस्थेची निवड आपण करू 
शकतो. कम्युनिस्ट पद्धतीमध्ये सवे प्रश्‍नांकरिता 
उत्तरे आहेत, हे पण म्हणणे खरे नाही. या पद्धती- 
मध्ये शेती उत्पादन कसे वाढवावयाचे, त्याकरिता 
यांतील मूलभूत तत्त्वात बदल करून व्यक्‍तीकरिता 
कोणती प्रलोभने ठेवावयाची, हे प्रश्‍न समोर आहेतच. 
एवढे मात्र खरे की, आथिक व्यवस्थेवंर प्रभावी 
नियंत्रण कम्युनिस्ट समाजव्यंवस्थेमध्येच ठेवणे शक्यं 
असते. 
सामाजिक नियंत्रणांमुळे प्रश्नाबंतांवर होणारा. 
अनिष्ट. परिणाम 
. सामाजिक नियंत्रणे वाढवून त्याकरिता विविध 
जटिल. कायदे करून' आपणं उत्पादनव्यवस्थेवर 
प्रभाव पाडून तिला योग्य दिल्या देऊ शकलो नाही, 
तरी त्या क्षेत्रातील ज्या लोकांना स्वतंत्र प्रज्ञा आहे, 
कतंबगारी आहे अक्या लोकांना खूप त्रास देऊ शकतो. 
कायदे, नियमावल्या करून त्यांच्या. कार्यात व्यत्यय 
आणू शकतो, त्यांच्या कार्यशक्तींचा व वेळेचां 
अपव्यय करू शंकतो. विज्ञान व॑ तंत्रविदतेत किवा 
इतर कोणत्याही निर्माणक क्षेत्रात जी प्रगती झज्षाली 
आहे, तिचे श्रेय लोक-समाजाला' नसून, . देशातील 
विधिमंडळांना नसून, तीमध्ये ज्या प्रज्ञावंत व्यक्‍ती 
निर्माण झाल्या, त्यांच्याकडे जाते. आज आपण 
आपल्या घरात विजेचा .दिव्रा, पंखा इ. जी अनेक 
साधने वांपरतो त्यांपैकी बहुतेक प्रयुक्‍्तींचे शोध 
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे एडिसन या व्यक्‍तीने लावले, 
हे शोध अमेरिकन जनतेने लावलेले नाहीत. 
बहुसंख्य सामान्य मनुष्यांच्या हितसंबंधांचे संर- 
क्षण करण्याच्या प्रयत्मात आपण एडिसनसारख्या 
व्यक्तींच्या प्रेरणांना व॑ कार्याला भरपूर वाव देऊळ 


अनुक्रमणिका 


श्रे 
शकतो, त्यांना. निरुत्साही करीत नाही, याविषयी 
खात्री करून घेतली पाहिजे..-समजा एखाद्या एडिस- 
नने आज एक लहान कारखाना सुरू केला आणि 
त्याला आढळले की, त्याचा अर्धा वेळ व अर्धी कार्य- 
शक्‍ती सरकारी नियमावल्या भरण्यात जाते आहे, 
वीजपुरवठा चालू राहील की नाही हे बघण्यात जात 
आहे, तर त्याला या सर्वांचा वीट येऊन तो हा 
प्रयत्नच सोडून. देण्याची शक्‍यता उत्पन्न होईल. हे 
सवे सव्यापसव्य करण्यापेक्षा एखाद्या कंपनीमध्ये 
हिशेबतपासनिसाची नोकरी करणे, हे श्रेयस्कर 
याबद्दल त्याची खात्री पटेल. ही जर भावना सवं 
प्रज्ञावंतांमध्ये पसरली व त्यांनी देशाशी असहकार 
करावयाचे ठरवले, तर काय होईल ? 

_ अँन रॅड या लेखिकेने आपल्या “ व्हेन अँटलस 
श्रग्ड ” या कादंबंरीमध्ये या प्रश्‍नाकडे लक्ष वेघले 
आहे. त्यामध्ये एका प्रसंगी देशातील. सवे प्रज्ञावंत 
ब॒ कारखानदार. सरकारच्या व सरकारी अधि- 
कार्‍्यांच्या जाचाला कंटाळून जाऊन एकमताने एके 
दिवशी गुप्त होतात. त्यांनी संशोधून काढलेल्या 
प्रक्रियांबदळेची जांणकारी ते आपल्या बरोबर 
घेऊन जातात. प्रत्यक्ष व्यवहाराचा अनुभव नसलेले 
उच्च प्रशिक्षित सरकारी संचांलक वे कामगार या 
दोघांनाही याः कारखान्याचा कारभार सांभाळता 
येत . नाही, असे या पुस्तकात: दाखवंले आहे. या 
समस्येमध्ये तथ्य नाही,-असे कोण. म्हणेल ? 
विद्यमान तंत्रविद्येत दोष आहेत 

- पाहिचिमात्य वैज्ञानिकांनी विकसित केलेली तंत्र- 
विद्या, सदोष आहे, याची जाणीव अनेक विचारवंत 
पाहिचिमात्यांस-झाली आहे. यामधील मुख्य दोष 
खालीलप्रमाणे : १). ही तंत्रविद्या व यात वापर- 
लेली इंजिने ही भविष्यकाळात लवकर संपुष्टात 
येणाऱ्या खत्निज इंधनावर अवलंबून असतातं.'२ ) 
या तंत्रविद्धेची कार्यक्षमता कमी प्रतीची असल्यामुळे 
तिच्या वापरात साधन-सामशग्रीची, इंधनद्रव्याची. 
उघळमाधळ होत असते. ३) या.तंत्रविदेत औद्योगिक 
शेष-गाळ निर्माण होत असतो, ज्याचा निचरा किंवा 
नाझ करणे निसर्गाला अवघड जाते. या शेष-गाळा- 

, ब इतर कारणांमुळे नैसगिक परिसरात 

हद असते. हे दोष जीमध्ये नाहीत. वी 
तंत्रविद्या शोधून काढण्याकडे विज्ञानाचे लक्ष वेधले 


नवंभारंत 


जुळे, १९८५. 


आहे. ( बायोगॅसचा वापर करून विद्युतू-उर्जेची 
निमिती, सौर उरजेद्वारे विद्युत्निमिती या दोन 
पद्धती नवीन प्रणालीची सर्वज्ञात अक्ली उदाहरणे 
आहेत. ) 
आज उपाशी राहून प्रदूषण टाळणार काय ? 
अश्या पर्यायी तंत्रविद्या विकसित करण्यात 
तंत्रज्ञांना यश आले, तर मनुष्याच्या समोरील एका 
मोठ्या समस्येचे निराकरण होणार आहे. त्यांच्या 
आथिक प्रगुणामुळे या प्रणाली सध्याच्या प्रणालीच्या 
जागा घेतील. त्याकरिता लोकजागृतीचा 'प्रश्‍नही 
उपस्थित होणार नाही. पण परिस्थिती अक्ली आहे 
की, अमेरिकेमध्ये या बाबतीत पुष्कळ विकासः कर- 
ण्यात आळा असला, तरी त्याचा वापर मोठ्या 
प्रमाणात अजून करण्यात येत नाही. त्यामुळे आणखी 
काही वर्षेपर्यंत तरी आपणास परंपरागत तंत्रज्ञाना- 
भाच कयी करून घ्यावा लागणार आहे, असे 


आज आहे या परिस्थितीमध्ये मनुष्याच्या अन्न; 
वस्त्र व निवारा या मूलभूत. गरजा भागविण्या- 
करिता, क्षय, मलेरिया इ. रोगसाथींपासून बचाव 
करण्याकरिता, . त्याचे आरोग्य टिकविण्याकरिंता 
विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे साहाय्य घेतल्याशिवाय 
गत्यंतर नाही. ( लेखामध्ये आपलीं बाजू 
मांडण्याच्या अभिनिवेशामध्ये असे सुचित कर- 
ण्यात आले आहे की, यंत्र, रासायनिक सते, 
कीटकनाशके, 'संकरिंत बी-बियाणे यांचा उपयोग 
केल्यामुळे भारताच्या शेती-उत्पादनात वाढ झाली 
हा समज बरोबर नाही. या गोष्टीचा भापण वापर 
केला नसता, तरी आपले उत्पादन असेच वाढत गेले 
असते. शिवाय याच्या बापरामुळे आपली - पिके 
£ नाजूक व कमजोर ” होत गेली आहेत ती तशी 
झाली नसती ). “ भोपाळ दुधंटनेने स्पष्टपणे 
दाखवून दिले आहे की, प्रदूषणाचा उपद्रव सर्वा- 
धिकं प्रमाणात गरीब व दलित समाजघटकांसच 
होत. असतो, म्हणून या नव्या उपायामुळे होणारे 
प्रदुषण थांबविण्याकरिता आपण या. तंत्रविदेचे 
उपयोजन ताबडतोब बंद केले पाहिजे, हे लेखकाने 
केलेले आवाहन स्वीकारणार आहोत काय? कोणी 
म्हणेल की, अन्न, निवारा इ. ही मनुष्याची रोजची 
गरज आहे. प्रदूषणामुळे .होणारे परिणाम काही 


अनुक्रमणिका 


भोपाळ दुर्धटनेंच्या अनुषंगाने काही विचार 


काळानंतर :होऊ लागतात. त्यामुळे दोन दुष्परि- 
णामांचा विचार निराळया प्रकारे करण्यात यावा, 


सवाल असा आहे की, प्रदूषण होईल म्हणून - 
मनुष्य उपाशी राहणे, फूटपाथवर निवास करणे 
पसंत करील का? दोन्ही मार्गांच्या शेवटी मरणच 
असेल, तर उपाशी मरण्यापेक्षा भरल्या पोटाने मेलेले 
काय. वाईट, अंसांच कोणी सामान्य बुद्धी शाबूत 
असणारा मनुष्य निर्णय घेईल, असे कोणासही 
वाटेल ! याबद्दलची जाणीव लेखकाला पण दिसते. 
कारणं तेथे असे म्हटले आहे की, सुशिक्षित लोकांनी 
दीघेकालपर्यंत केलेल्या अपप्रचारामुळे तो प्रदूषणाच्या 
बाजूनेच निर्णय' देईल. प्रदूषण निर्माण करणारा 
कोणतांही कारखाना बंद करण्यास तेथील. कामगार 
संमती देणार नाही. कांरण हा कारखांना त्याच्या 
उपजीविकेचे सांधन असते. रि 


प्रदूषण-प्रतिबंघक कायदे करताना. पाळाव- 
याची. पथ्ये . 

प्रदूषणाची संभाव्यता कमी करण्याकरिता आपण 
जेव्हा कायदे-निबंध करू बघतो, त्यावेळी हा विचार 
पण :लक्षात: ठेवणे .आवद्यक असते की, जाणकारी 
व भांडवल या दोन्ही गोष्टींकरिता आपणास परकीय 
भांडवलदारांकडे जावयाचे आहे. आपलां प्रस्ताव 
त्यांता आथिकदृष्ट्या जर फायदेशीर वाटला, तर ते 
त्याचा. स्वीकार करतील... नाहीतर .इतर अनेक 
अविकसित देश या कार्याकरिता त्यांना उपलब्ध 
आहेत. देशातील लोकांना .रोजगारी, देण्याकरिता 
झ्ापणासं जेवढी परंकीय भांडवलाची गरज आहे, 
तेवढी तेथील भांडवलदारांस आपली गरज नाही, हे 
यामागील सत्य आहे व या सत्याकडे दुलेक्ष केल्या- 
मळे अनेक उद्योगधंदे या देशात निघावयाच्य़ाऐवजी 
इतर देशांत निघाले. सवे कारखाने सावंजनिक 
क्षेत्रामध्ये लोककल्याणासाठी चालविण्याइतके. भाप- 
णापाशी. भांडवल नाही व आथिक सामथ्ये पण 
नाही. आतापर्यंत उभारलेल्या सावेजनिक क्षेत्रातील 
कारखान्यांनी जनतेच्या भांडवलाची जी दशा करून 
टाकली आहे (त्यामध्ये झालेल्य़ा तोहवाची ल 
या एकंदर भांडवलापेक्षा ग... दाला माता कॉ 
आहे) क व्यावरून या बाबतीत न ब 
राची पण जोड देणे आवश्यक आहे, हे स्पष्ट .होत. 


१३ 


'नाहीतर हा प्रयास फक्‍त केविलवाणेपणाचे प्रदर्शन 
'करतो. अण्वस्त्रे आहेत महाशक्‍तीजवळ आणि ज्यांच्या- 
जवळ ती नाहीत त्यांनी कितीही प्रचार केला, तरी 
त्यांच्या वापरावर इतरेजनांचे काही नियंत्रण राहील 
ही कल्पना,कल्पनासृष्टीतच राहते. त्याप्रमाणे प्रदुषण 
नको म्हणून आपणं उद्योगधंदे बंद करावयाचे व 
अन्नधान्याकरिता त्याच पश्चिमात्य राष्ट्रांकडे भीक 
मागावयास जायचे, यासारखी दुर्दैवी घटना कोणतीही 
असेल, असे मला वाटत नाही. मनुष्याला ध्येयवाद 
असावाच लागतो. त्याशिवाय जीवंनाला अथे 'येत 
नोही, पण. त्याचा अतिरेक झाल्यास. त्यापासूनसुद्धा 


प्रदूषण होऊ शकते. या संदर्भात दोन गोष्टींची 


आठवण होते. ध्येयवादाचा कैफ हा दारूच्या कॅफा- 
पेक्षासुद्धा भयंकर असतो, असे सांमरसेट मॉम 
यांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे. * आपल्या लाडक्या 
तत्त्वांकरिता. आपल्या साऱ्या देशाचा जो बळी 
द्योवयास मागेपुढे पाहात नाहीः; त्याच्यापेक्षा जालीम 
अत्याचारी कोणीही असू शकत नाही, असे आल्बेर 
क्राम्यू यांनी म्हटले आहे. . 


पर्यायी तंत्रविद्या आपणास उपलंब्च होईल 
का? 

, :आज विचार केला तर असे आढळते की, अधिक 
कार्यक्षमतेत्ने काम करणार्‍या पर्यायी तंत्र-प्रणालीं- 
वरील संशोधन बहुतांशी प्रगत. राष्ट्रांतील बहुराष्ट्रीय 
कंपन्यांच्या प्रयोग्शाळांतच चालू. आहे. त्यांना 
पर्यायी तंत्रविद्या सापडली, पण त्याची. जाणकारी 
त्यांनी. आपणास द्यावयाचे. नाकारले, तर आपण. 
काय करणार आहोत ? ही शक्‍यता अगदीच-कपोल- 
कल्पित आहे असे .म्हणता याक्याचे . नाही, प्रगत 
राष्ट्रांनी अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाचा विकास केला.; . पण 
हे ज्ञान ते अविकसित देद्यांना द्यावयास कोठे तयार 
आहेत ? भारताने जेव्हा पोलाद कारखाने उभा- 
रावयाचे ठरविले, तेव्हा पादिचिमात्य राष्ट्रांनी ह्या- 
करिता मदत करावयास प्रथम नकार. दिला होता. 
रशियाच्या मदतीने भिलाई येथील कारखाना चालू 
होतो, असे दिसल्यानंतर इंग्लंड व. जमनी यांनी. 
आपले सहकार्य देऊ केले. अमेरिका र्‍या प्रकल्पात 
भाग घेण्यास आजसुद्धा तयार नाही. याचा अथं 
काय होतो, हे विचारवंतांनी समजून घ्यावे. खनिज 


अनुक्रमणिका 


तेल उत्पादन वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताचा 
अनुभव यापेक्षा वेगळा नाही. आता कोणी म्हणेल 
की, आपण संशोधन व विकास कार्याकरिता 
इतर देशांवर अवलंबून का राहावे? या कार्या- 
करिता लागणारी साहाय्यकारी उपकरणविद्या 
व प्रशिक्षित तंत्रज्ञ हे निर्माण करण्याकरिता 


काळ लागतो. म्हणजे या गोष्टींपासून फायदा 
मिळण्याकरिता बराच काळ जावा लागतो आणि 


त्याकरिता आपल्याजवळ सवड नाही. विज्ञान व 
तंत्रत्रियया यांचा विकास हे आपले प्राथमिक व सर्वांत 
महत्त्वाचे उद्ष्टि, असा आपण निर्णय घेतला. आहे 
का ? देशामध्ये अशा प्रयत्नांना मानवतावादी व 
घ्येयव्रादी लोकांकडून सतत उघड किंवा प्रच्छन्न 
विरोधच होत असतो. ( राज्यक्रांतीनंतर रशियाने 
झसा ठाम. निर्णय घेतला व त्याचे परिणाम आज 
त्या देशात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत ) . यासागे 
काही मनोवैज्ञानिक कारणे असावीत, असा काही- 
ब्रेळा संशय येतो. | 


भारतीय मानसाची विक्षानाबद्दलची प्रवृत्ती 
कशी आहे. 

भारतींय मानसाबद्दल येथे थोडा उल्लेख करणे 
आवद्यक दिसते. या मुद्द्याचा तसे पाहिले अंसता 
प्रस्तुत विषयाशी दूरचाच संबंध आहे. लेखांमध्ये 
याविषयी बरीच चर्चा करण्यात आलो आहे. हा 
प्रश्‍न महत्त्वाचा असा वाटल्यामुळे त्याविषयीचे 
विकेचन पुढे केले आहे. 

समाजातील प्रत्येक व्यक्‍तीला दोन उद्दिष्टे अस- 
तात. यांपैकी 'एक वैयक्तिक स्वरूपाचे! . असते, तर 
दुसरे सामाजिक स्वरूपाचे. आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा 
संपुर्ण विकास करण्याकरिता पुरेसे विचार व आचार- 
स्वातंत्र्य मिळविणे हे व्यक्‍तीचे पहिले' उद्दिष्ट असते. 
प्रत्येक व्यक्ती कोणत्यातरी समाजाची घटकही 
असते. या समाजाची व्यवस्था नीट' भ्हॉवी, त्याचे 
संधटन नीट व्हावे यांकरिता प्रत्येक व्यक्‍तीला काही 
समाजिक जबाबदाऱ्या स्वीकाराव्या लागतात; काही 


निंबध मॉत्य करावे लागतात. विभिन्न स्वरूपांच्या . 


यः दोन जबाबदार्‍यांमध्ये समतोल' कोठे ब क्सां 
घडवून आणावयाचा, यांवर प्रत्येक समाजव्यवस्थेची 
वैशिष्ठंचे ठरत असतात; तिची गतिशीलता व क्रिया- 
झीलता याचे प्रमाण पण निपचित होत. भसतें, 


नवभांरतं 


जुले, १९८५ 
भारतीय समाजव्यवस्थेमध्ये व्यक्तीपेक्षा समा- 


जाला जास्त महत्त्व दिले गेल्यामुळे त्यामध्ये साहस, 
कतृंत्व, ऐहिक प्रगती यांसारख्या व्यक्तिगत प्रगुणांना 
प्रोत्साहन मिळाळे नाही. भारतीय मानसावर 
धामिक कल्पनांचा प्रभाव सापेक्षतेने जास्त प्रमा- 


-णाचा असल्यामुळे त्याच्या समोर व्यक्तिगत आध्या- 


त्मिक प्रगतीचे. एक विशिष्ट. ध्येय नेहमी असते, या 
कल्पनेप्रमाणे संसार असार आहे; मनुष्य हा खरो- 
खरी दुबळा आहे; आपल्यापेक्षा वेगळी व महान 
अशी ईश्‍वर नावाची शक्‍ती आहे आणि तिचा अनुग्रह 
झाल्याशिवाय व्यक्तीचा उद्धार होऊ शकत नाही, 
म्हणजे तिला अंतिम ह्यांती व समाधान मिळू शकत 
नाही. ऐहिक साधनांनी क्ञांती व समाधान मिळू 
दकत नाही. प्रत्यक्षात आध्यात्मिक मुक्‍ती मिळ- 
विण्याच्या मार्गातील ते अडथळे असतात, हे उदिष्ट 
साध्य करण्याच्या मार्गात अहंकार, बुद्धिप्रामाण्यता 
व विज्ञाननिष्ठता हे अतिरिक्‍त अडथळे असतांत. 
असा एक चुकीचा समज त्याच्या मनात घर करून 

ब्रंसंलेलां असतो; 
त्यामुळे भारतीय. मनुष्य ऐहिक सुखसाधनांविषयी 
निष्काळजी असतो, तो अल्पसंतुष्ट. असतो. त्याच्या 
जीवनोपयोगी गरजा कमी असल्यामुळे त्या पुरविण्या- 
करिता थोडे कारखाने: पुरे होतात. कमी कारखाने 
म्हणजे कमी प्रदूषण असे समीकरण भांडता येते. 
या प्रकारे समाजाच्या जीवनविषयक दृष्टिकोनाचा 
संबंध प्रदुषणाशी लावता येतो. 
अश्ली परिस्थिती पुर्वीच्या काळी बर्‍याच प्रमाणात 
होती, असे म्हणता आले तरी ती आज तशी नाही. 
जंगातील देद्यादेश्ांमधील' साधनांत 
सारखी सुधारणा होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही 
एका देशाला आपणास इतरांपासुन अलिप्त ठेवन: 
एकदम निराळ्या प 
व रटिकेके नाही. विज्ञान व तंत्रविद्या यांचे 
कयमुट घेऊन जगातील इतर राष्ट्रे आपल्या देशा- 
[७ लोकांचे राहणीमान वाढवीत असतील, तर 


असे म चात प्रदूषण होते म्हणून तो माग नको; 


नाही. भंगाची परिश्विती गाहिततॉ 


र ल रांची राष्ट्रे. आपल्या शस्थसंभारात वाढ 


भोपाळ दुर्घटनेच्या अनुषंगाने काही विचार 


वाढ. करण्यास नैतिक तत्त्वाकरिता नकार 'दिला, 
तर तो शुद्ध वेडेपणा गणला जाईल. तत्त्वनिष्ठा 
केव्हाही चांगली; पण त्याकरिता सत्यसृष्टीचा 
विसर पडून देऊन मनुष्य स्वप्नसृष्टीत जाऊ लागला, 
तर'ती प्रदूषणाइतकीच भयानक बाब होऊ शकते. 
नेपोलियनचे एक वचन आहे की, भव्य-वद्व्यि व 
हास्यास्पद यांच्यामध्ये फक्त एक लहान अशीच 
पायरी असते. भारताच्या एका भूतपूव राष्ट्रपतींनी 
देशाने सन्य ठेवण्याचीच गरज नाही, असे एक 
प्रतिपादन एका प्रकट संमेलनात केल्याची आठवण 
या संदर्भात होते. अश्या देशामध्ये शिवाजी महाराजां- 
सारखा विवेकी प्रज्ञावंत जन्मास यावा, याबहदल-परत 
परत आईइचयं वाटते. 

या विवेचनाचा निष्कर्ष असा आहे 

प्रस्तुत. केखात अनेक मुद्द्यांचा विविध दृष्टीकोनां- 
तुन विचार. करण्यात आला आहे. त्याकरिता थोडा 
फार विषयविस्तार करावा लागला आणि तो करणे 
पण अपरिहायं होते. प्रश्‍नाचे. महत्त्वच तसे. होते 

प्रदूषण होणार असेळ, तर आपण पादिचमात्य 
तंत्रविद्या वापरण्यास नकार दिला पाहिजे; या मूळ 
लेखातील प्रतिपादनाबद्दल शेवटी निष्कर्षे काय 
निघतो, असा प्रश्‍न कांही-लोकांना विचारावासा 
वाटेल. त्याकरिता उत्तर असे आहे. 

१.) जगात आढळणारे. प्रहूषण औद्योगिंकी- 
करणामुळेच होत असते, हे. खरे नाही. पुर्वी प्रदूषण 
नव्हते, असे म्हणणेसुद्धा बरोबर नाही 

मनृष्यामुळे प्रदूषण होत असते. वाढत्या लोक- 
संख्येमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा धोका सर्वांत अधिक 
आहे. 

२). मनुष्याकरिता अन्न, निवारा इ. गोष्टींची 

निर्मिती करण्याकरिता औद्योगिकीकरणाशिवाय 
आज अन्य. पर्याय नाही 
अद्या औद्योगिकीकरणामुळे जर प्रदूषण होत 
असेल, तर ते अपरिहार्य आहे, अटळ. आहे. 
त्याचे प्रमाण कसे कमी करता. येईल, एवढच 
प्रश्‍न मागे राहतो 

३ ) कायदे करून प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न 
करता येईल ; पण या संदर्भात आपला प्रतिसाद 
अतिरेकी स्वरूपाचा होत नाही, ही काळजी घेणे 
आवश्यक. त्याकरिता काही पथ्ये पाळणे आवश्यक 


शष 


ठरते. कारण आपण परकीय जाणकारी व भांडवल 
यांवर अवलंबून आहोत. 

: ४ ) लोकशाहीमध्ये अर्थव्यवस्था मुक्‍त असतें. 
कायदे करून निबंध घालणे सोपे असते; पण तें 
अंमलात कसे आणावयाचे हा महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो. 
समाजात धर्माचे अवमूल्यन होत आहे. नीतिमूल्ये 
शिथिल होत आहेत. चलनवाढ आहे. कम्युत्तिस्ट 
देशांप्रमाणे सामाजिक बांधिलकी नाही. या सके 
कारणांमुळे भ्रष्टाचार सवें स्तरांवर सारखा वाढत 
आहे. कायद्यामुळे सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराला 
फक्त नव्या दिशा मिळतात. काही दिवसांनी लोकांचा 
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासच संपुष्टात येईल. 

) जगातील दळणवळणाची साधने वाढल्यामुळे 
कोणताही एक देश इतर देशयांपासून संपूर्णपणे वेगळा 
असा होऊ शकत नाही 

त्यामुळे अथव्यवस्थेवर निर्बंध घाळून काष्ठी 
गोष्टींवर बंदी आणणे म्हणजे कालप्रवाहाच्या 
गतीच्या उलट दिशेने. जाण्यासारखे निष्फळ आहे. 

. ६) प्रदूषण कमी करण्याकरिता मनुष्याने: 
आपल्या गरजा कमी कराव्या. भायुबचावाच्या. 
(सर्व्हाव्हल) दृष्टीने सुद्धा हा मार्गे श्रेयस्कर होणार 
आहे. दुसरा मार्गे म्हणजे लोकसंख्येवर कडक आळा 
घालणे. हा. होय. . 
भारतीय व पाश्चिमात्य संस्कृती यांची तुलना 

मूळ लेखामध्ये मूळ विषयाशी विशेष संबंध 
नसणारे असे काही. विचार सापडतात; त्यांचिषयी 
उल्लेख केल्यावाचून राहवत नाही. . 

लेखामध्ये अनेक ठिकाणी असे सूचित. करण्यात 
आले आहे की, पाश्चिमात्य संस्कृतीमधील लोक 
फक्त ऐहिक सुखाचा विचार करतातं, ते स्वार्थी 
आहेत. त्यांना समाजकल्यांगाची चाड नसते. 
इतिंहासकालाच्या एका कालखंडात हे विधान साथं 
वाटावे, अशा घटना घडल्याही. असतील; पण. 
त्यानंतर लोककल्याणाच्या अनेक योजना व विचार 
या संस्कृतीनेच जगाला दिले, हे विसरता येत 
नाही. विज्ञान व तंत्रविद्या यांची गोष्ट बाजूला 
ठेवली, तरी साहित्य, काव्य, तत्त्वज्ञान, इतिहास, 
संगीत असे कोणतेही वैचारिक क्षेत्र नाही की, ज्यामध्ये 
यूरोपियन संस्कृतीचा सहभाग महत्त्वाचा नाही. 


अनुक्रमणिका 


शद 


तसा विचार केला असता, मानवजात सरासरीने 
सवंत्र सारखीच आहे. त्यामधील प्रेरणा, प्रवृत्ती, 
स्वभावविशेष यांमध्ये थोडेफार फरक असतील ड 
प्रण या फरकांपेक्षा साम्यस्थळेच अधिक सापडतील. 

डुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी व्यापाऱ्यांनी नफा 
मिळविण्याकरिता वंगालमध्ये कृतविम दुष्काळ घडवून 
आणला. यामध्ये दहा लाख माणसे भूकेने मेली, 
असा अंदाज करण्यात आला आहे. पारिचमात्य 
लोकांवर स्वार्थी हा शिक्का मारावयाच्या आधी, 
मला वाटते, वरील गोष्टींचे प्रथम स्मरण 
करावे. 

भारतीय संस्कृती उच्च आहे, कारण इतर 
संस्कृतींमध्ये फक्त ऐहिक सुखप्राप्तीवरच भर दिला 
जातो. हा “ न्यूनगंड ” जर आपण सोडला, तर 
आपणास आपल्या देशातील लोकांचे कल्याण कर- 
ण्याचे अनेक मार्ग दिसू लागतील, 


अनातोल फ्रान्स या फ्रेंच लेखकाचे खाली उद्धृत 
केलेले विचार मला या संदर्भात अर्थपुर्ण वाटतात. 
ते म्हणतात, “ स्वत:विषयी व एकंदर मनुष्यजाती- 
विषयी अतिरंजित उच्च कल्पना बाळगल्यामुळे 
माणसे दुसऱ्यास व आपणास दुःखी बनवीत असतात, 
असे मला वाटते. मनुष्यस्वभावाविषयी तो जास्त 
वास्तववादी व जास्त लीनतापुर्ण अशी कल्पना करू 
शकला, तर तो इतरांप्रती व आपणांप्रती जास्त 
सहृदयता दाखवू शकेल. ” 


भोपाळ घटनेचे राजकीय पडसाद 


भोपाळ घटनेच्या संदर्भात मूळ लेखामध्ये अस्वस्थ 
करणारे असे काही उल्लेख सापडतात. उदा. ; पान 

सातवर पुढील उल्लेख आढळतात. « लोक- 
शाही राजकारणाच्या रूढ रीतीनुसार सत्तेवर अस- 
लेल्या प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या हातुन सत्ता हिसकावून 
घेण्याच्या उद्देश्याने, घडणाऱ्या प्रत्येक दु्धटनेस सत्ता- 
रूढ पक्षास जबाबदार धरणे, त्या पक्षाविरुद्ध हेवा 
निर्माण करणे ही गोष्ट शिष्टमान्य आहे.” 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


(कोणत्याही ) .“ दुघंटनेचा आधार घेऊन प्रस्था- 
पित व्यवस्थेशी राजकीय संघर्ष काही व्यक्‍ती किंवा 
काही संघटना करत असतील, तर त्यात अनुचित 
असे काहीच नाही.” 

हे वाचल्यानंतर कोणाच्याही-मनात शंका येते 
को, मूळ लेखात दाखविलेला नैतिक आवेश या 
राजकीय हेतूनेच आणला होता का ? असा विकल्प 
निर्माण होणे दुर्देवी समजावे लागते. कारण सववच 
विवेचनाला मग प्रचाराचा वास येऊ लागतो. 

स्वत:जवळ पर्यायी कायंक्रम नसताना, देशासमोर 
असलेल्या प्रश्‍नांकरिता जवळ उत्तरे नसताना जर 
सत्ताधारी पक्षाच्या हातून सत्ता काढून घेण्याचा 
कोणी प्रयत्न केला, तर त्यामध्ये फक्त स्वार्थ व 
अहंकार यांचेच दर्शन घडणार ! 

एकीकडे पाठिचिमात्य संस्कृतीला त्याज्य ठरवून 
भारतीय संस्कृतीची महती गावयाची व दुसरीकडे 
सत्ता संपादनाकरिता भारतीय संस्कृतीशी विसंगत 
अशा संघर्ष व कलह यांवर आधारित असलेल्या' 
पद्धतीचा उपयोग करून बघावयाचा, यांमधील 
विसंगती खटकल्यावाचून राहात नाही. सत्ता हे 
लोकांचे कल्याण करण्याचे एक साधन असते, अश्या 
प्रयत्नांत ते साध्य बनल्याची प्रचीती मिळते. 

बटेंड रसेल यांनी आपल्या एका पुस्तकात 
म्हटले आहे की, “ मनुष्याचे मूल्यमापन करण्या- 
करिता तो काय तत्त्वज्ञान सांगतो याकडे बघू 
नका. तो आपल्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय 
करतो, याकडे पहा.! भारतामध्ये लोकशाही, 
व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य, मानवी मूल्ये इ. शब्द गुळगळीत 
नाण्याप्रमाणे सवंत्र पुढे सरकवले जातात. मुंबई 
शहरातील शेकडा तीस टक्‍के लोक झोपडपट्टीत, 


ैट्पाथवर राहतात. त्यांना आपले भविष्य बन- 
विण्याची संधी मिळत 


प्रदूषण हे फक्त नुसते शब्द बनतात. त्यांना आयुष्यात 
काही संदर्भ राहात नाही, असे मला वाटते. 


( धन्वन्तरीला पुतण्याचे पत्र ) 


ती. अण्णांना कृ. सा. न. वि. वि. 

डिसेंबर ८३ मध्ये. हिंदुस्थानात आलो होतो. त्या 
वेळेस तुम्ही मला तुमचे आयुर्वेदावरचे अनेक लेख 
वाचायला दिले. तुम्ही म्हणालात, “ वाच, अभि प्राय 
कळव आणि अमेरिकेत काही लेख प्रकाशित कर ”. 
मी बळजबरीमुळे ' हो ' म्हणालो. आता १५ महि- 
न्यांनंतर, ' वाचेन व अभिप्राय कळवेन' या मानसाची 
पूर्ती करत आहे.'तुमचा घर्षणावरचा लेख * इंटर- 
नॅशनल जर्नल ऑफ होलिस्टिक हेल्थ अँड मेडिसिन 
नावाच्या त्रैमासिकाकडे पाठवत आहे. त्या त्रेमासि- 
काची माहिती कळायला वेळ लागला. 

वैद्यक माझा विषय नाही. मला इंजिनिभरिग- 
खेरीज इतर वाचायला व लिहायला वेळ आणि 
ताकद उरत नाही. पाइचात्त्य शिक्षणाचे चेटूकही 
बाधले असल्याने तुमच्या लेखांची परीक्षा तुमचा 
विरस होणार नाही अश्या पद्धतीने करणे मला 
कठीणच आहे. गेली ५५ वर्षे माझे लालनपालन 
तुम्ही केळे आहे. पण २७ वर्षे तुमच्यापासून मी दूर 
राहिल्यामुळे मी तुम्हाला पूर्वी जितका आवडायचा, 
तितका आवडत नाही. तुमचे प्रेम वाढावे यासाठी 
भी स्वतःला वैद्यकाच्या किचकट चरकात घालून 
तुमच्या आयुर्वेदीय लेखांवरचा अभिप्राय निर्माण 
क्वेला. मला फार भीती पडली आहे को, हा रस 
नाही; काढा आहे. 

'अण्णा, तुम्ही भारतातले नामवंत वैद्य, असंख्य 
डॉक्टरांच्या जगतात वैद्य हळूहळू अल्पसंख्यांक होत 


मधुकर जोशी, 
२० एप्रिल ८५, यु. एस्‌. ए. 


आहेत. तुम्ही आयुर्वेदाच्या जतनासाठी जन्मभर 
खपला आहात. आयुर्वेद मरतो आहे, याची दारुण 
जाणीव तुम्हाला झाली आहे. तुम्ही त्यामुळे दु:खी 
आहात. शिवाय तुम्ही ९२ वर्षांचे वृद्ध म्हणून 
जर्जर. नातेवाईकांनाही आयुर्वेदाविषयी आदर 
नाही म्हणून चिडखोर होत चालला आहात. 
८“: माझी औषधे बरे नसले म्हणजे खातात; बरे 
होतात तेव्हा गप्प बसतात. बरे न झाल्यास स्वत:च्या 
गैर पथ्यपाण्याचा विचार न करता आयुर्वेदावर 
टीका करतात ”, असे तुम्हाला नेहमी वाटते. 
आयुर्वेदावर टीका झाली, की तुम्हाला तुमच्या 
व्यक्‍तिमत्त्वावरच टीका केल्यासारखे वाटते. मला 
तुमच्या वैद्यकीय कौशल्याविषयी कायम आदर आहे. 
माझ्या तिश्लीपर्यंतच्या भारतीय जीवनात डॉक्टरची 
भेट अपवादात्मक होतो. तुम्हीच माझे आरोग्य- 
संचालक होता. आयुर्वेदीय वैद्यकच मला वैद्यक 
होते. तुम्हीच मला वैद्यकाचे ज्ञान देणारे ' ब्रह्मा ' 
होता. मी केवळ तुमचा ' दक्ष ' होतो. माझे संस्कृत 
विसरले व आयुवेदातहो मी आता दगडू झालो आहे. 
आता हे पत्र लिहिताना गर्भगळित झालो आहे. 
अमेरिकेत आल्यापासून मी आयुर्वेदविहित दिन- 
चर्या टाकली. तुम्ही मला गेल्या भेटीत म्हणाला, 
*: माझे रक्‍तदाबावरचे औषध घे. ” मी नाही 
म्हणालो, कारण वैद्य व रोगी यांचे रोग बरा 
होईस्तोवर साहूचये असलेच . पाहिजे, अशी माझी 
समजूत. तुमचा अपमान झाला. तुम्हाला लक्षात 


& प्रख्यात आयुर्वेदाचाये श्री. वेणीमाधवशास्त्री जोशी, मुंबई यांना, त्यांचे पुतणे ( तकेतीथं 


लक्ष्मणश्षास्त्री जोशी 


ह्यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव ) डॉ. मधुकर जोशी ( व्हरमाँट , अमेरिका.) ह्यांनी 


पाठविलेले हे खाजगी पत्र, तथापि ह्या पत्रात आयुर्वेदाबाबत काही मूलभूत प्रश्‍न उपस्थित्त केलेले 
असल्यामुळे आम्ही ते * नवभारता'त प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक. 


न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


१८ 


यायला पाहिजे, को मी देशकालबद्ध आहे- मी 
तुम्हाला टाकले हे खरे नाही. “ आयुवेदीय कार्याची 
म्हणजे माझ्या आयुष्याच्या सबंध कामगिरीची तुला 
परवा नसेल तर तुझी हुड्त्‌ ! ”.या तुमच्या 
चिडीचा मला अर्थ कळतो. पण अण्णा, तुम्हीही 
अनेक॒ ठिकाणी वः अनेक वेळा म्हणाला आहात, 
ब्द् आयुर्वेद नष्ट होणार आहे आणि त्याला कोणी 
वाचवील असे आता दिसत नाही.” प्रलयकाळच्या 
लोंढ्याविरुद्ध पोहणारे तुम्ही वीर आहात. मी आहे 
पोटभरू. इंजिनिअर. सर्व्हांटिसच्या * दान किहोते 
याः कादंबरीतला नायक एक जुन्या जगातला सरदार 
आहे. त्याची मूल्ये उच्च होती. त्याने. खूप 
वाचनही केले होते. स्त्रियांचा मान, सत्य, शौर्य 
इत्यादी गोष्टींसाठी प्राणापंण करायला तो तयार 
असे. आयुष्याच्या शेवटी त्याच्या लक्षात येते 
की, जग झ्षूट आहे. सांचो नावाचा त्याचा एक 
शेतकरी सेवक होता. त्याला पुस्तके झूट होती; 
पण लबाड जग त्याला कळे. ,अण्णा, मला काही 
वेळा वाटते, 'तुम्हीं * दॉन किहोते ! - आहात व मी 
तुमचा “ सांचो ' आहे. आयुर्वेदासाठी मला टाकू 
नका. मला सगळ्या थिअरीज व तत्त्वज्ञाने मजेने 
समजाऊन घ्यायचे खेळ वाटतात. हे खेळ बदलत 
असतात. खेळातले प्रतिस्पर्धी थकले वा मेले म्हणजे 
अनेक-वेळा घनचक्कर वादविवाद मरतात, आगरकर 
व टिळक यांच्यातले वाद आता किती क्षुद्र वाटतात! 
आइनस्टाइन मेल्यानंतर * क्वांटम फिजिक्स शी 
भ्ञांडणारा कोणीही नाही. . कि 
. -  क्‍्वांटम्‌ फिजिक्स 'मध्ये पूरक तंत्त्व मान्य आहे. 
अभिजात फिजिक्समध्ये इलेक्ट्रॉन हा कण तरी, 
- साह्वीतर लाट तरी. क्वांटम्‌ फिजिक्समध्ये इलेक्ट्रॉन 
हा कण व लाट एकदम असतात, हे विधान ग्यान- 
बाला वा तकंतीर्थाला उघडउघड विरोधात्मक 
म्हणून मोल्यंपुण आहे; पण क्वांटम्‌ तकेश्ञास्त्रात 
अगदी समंजस आहे. क्वांटम्‌ फिजिक्स प्रायोगिक 
सत्याला प्रथम श्रेणीचे . महृत्त्व देते. भायुर्वेद हेही 
प्रायोगिक शास्त्र आहे वा असायला हवे. माझ्या 
मते आयुर्वेद व अँल्रोपेंथी हे कण की. लाट इतके 
विरोधी मात्र निश्चित नांहीत. , 

४ डॉक्टर हवा की वैद्य हवा, ही निवड विष ह्वे 
की औषध हवे, इतकी सहजसोपी मानणे अनुचित 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


आहे. तुम्हाला कॉलरा झाल्यास तुमची कायम सेवा 
करणाऱ्या माई तुम्हाला सलाइन असणाऱ्या वैद्याकडे 
म्हणजे डॉक्टरकडेच नेणार व तुम्ही कांकू करत ते हो 
म्हणणार. अल्संर असल्यास वैद्याकडे जायला त्या 
तुम्हाला होच म्हणणार. माई सांचोसारख्या स्वार्थ- 
पूर्ण डोळस आहेत. मी आयुर्वेदाची थिअरी तुमच्या 
लेखांच्या अनुसाराने न्याहाळायला लागलो. ती सोपी 
आहे. पुस्तके लहान आहेत व थोडी आहेत. अँलोपॅथीत 
जाडे-जाडे ग्रंथ व ते शेकडो आहेत. ते सारखे बदलत 
आहेत. नवीन ग्रंथ सारखे निर्माण होत आहेत. 
अँलोपॅथीतली थिअरी एक नाही; प्रत्येक रोगाची 
थिअरी वेगळी व थिअरी बदलते. आयुर्वेदीय थिअरी 
सोपी व स्थिर, अँलोपॅथिक थिअरी बहुविध, किच- 
कट व अस्थिर. माझ्या लक्षात आले की, अॅलोपॅथी- 
तल्या थिअऱ्यांना समंजसपणा नाही ! मंग केला मी 
थिंअरी कल्ली असावी या थिअरीचा अभ्यास 9 
स्हणजेच थिअरींच्या थिअरीचा अभ्यास. मग माझे 
मत बदलले. मी थिञअरींच्या थिभरीचे विवेचन या 
पत्राच्या शेवटी करणार आहे. 

अलीकडे ८५ वर्षे सोडली तर, म्हणजे मुंबई 
आदी अवाढव्य शहरांची वाढ सुरू होण्यापुर्वी, 
डॉक्टर सामान्यांना फारसा माहिती नव्हता. वेद- 
कालापासून हजारो वर्षे आयुर्वेदीय वैद्यकच गरिबां- 
पासून श्रीमंतांपयंत सर्वांच्या तब्बेतीची काळजी करे. 
भारतात अनेक. भौतिकशास्त्रे जन्मली नाहीत; 
जन्मली तरी वाढली नाहीत. पण वैद्यकशास्त्र व 
देवळांचे स्थापत्यक्यास्त्र ही आपली अमोल स्थिर 
लेणी आहेत. शास्त्रे- त्यातल्यात्यात भौतिकक्ास्त्रे- 
बाढायला विशिष्ट. वातावरण लागते. त्या. वातावर- 
णाचे वर्णन मी येथे करत नाही. पण गुलामसंस्था 
वा चातुवेण्यं माणसांची, हाताने काम करणारे कम- 
दर्जाचे व बुद्धीने काम करणारे उच्च दर्जाचे, अक्षी 
वर्गवारी करते. त्यामुळे न्हावी सर्जन होतो व पोथी- 
वाला ब्राह्मण वैद्य होतो. अहिसावादामुळे भायुर्व- 
दीय सर्जरी मागासलो, हे तुमचे म्हणणे कळणे कठीण 
आहे. जुन्या ग्रीसमध्ये व भारतामध्ये भौतिकशास्त्रे 


'वाढली नाहीत, या घटनेच्या अर्थासाठी सामान्य 


कारण मला उच्चनीच कर्मविभाग हे वाटते. ग्रीस- 
सध्य २५०० वर्षांपुर्वी गुलामसंस्थेशी तद्रूप तेथले 
तत्त्वज्ञानी होते. ते तंत्रविद्या व भौतिकविद्या . अव- 


अनुक्रमणिका 


श्ृृंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वेद 


मानत. गणित ते फार उच्च मानत. १--१--२ है 
गणितात बरोबर असले, तरी फिजिक्समध्ये नसते. 
उदाहरणाथ, १ ग्रॅलन पाणी -- १ गॅलन दारू म्हणजे 
२ गॅलन मिश्रण नसते. थोडे कमी असते. फिजिक्स 
ग्रीकांच्या गणितासारखे नाही. ग्रीकांचे गणित म्हणजे 
यूक्लिडिची भूमिती. पाच मौलिक गृहीतांतुन सबंध 
भूमिती जन्माला आली. सिद्धता कशी करावी, याचे 
आदर्श त्यांनी मांडले. पण आधुनिक फिजिक्स 
बॅबिलिअनांच्या गणितासारखे आहे. त्यांच्या गणितां- 
तील सत्ये विस्कळित गोघडीसारखी एकत्र जोडलेली 
असत. प्लेटो, ऑरिस्टॉटल यांना भोवताली फिजि- 
सिस्ट .असतानाही त्याचे महत्त्व कळले नाही. 
ऑरिस्टॉटलचे फिजिक्स हास्यास्पद आहे. प्रायोगिक 


ज्ञानाविषयी प्लेटो आदी शुद्ध वाचस्पतींना होकायंत्रे, ' 


पाणयंत्रे, घड्याळे भोवताली असतानाही चांगले 
प्रश्‍न कसे विचारायचे समजले नाही. आकिमिडीज 
हा गृहीते क्षी करावीत, प्रयोग कसे करावेत व 
थिअरी कशी मांडावी यात पटाईत होता. आधुनिक 
शास्त्रीय पद्धतीचा तो संस्थापक होता. पण त्याच्या 
थिअरीज बॅबिलिअनांच्या गणितासारख्या गोघड्या 
होत्या; ग्रीकांच्या गणितासारखे गालिचे नव्हते. 
अण्णा, मी तुम्हाला सांगतो, अगदी शपथपूर्वक 
सांगतो;..आधुनिक शास्त्रे म्हणजे आदश संपूर्ण सिंद्ध- 
शास्त्रे, असे नसते. त्या शास्त्रांमध्ये सारखी डागडूजी 
चालू असते. ४. 
:: “चांगली. घड्याळे, .पाणयंत्रे, दुबिणी, सुक्ष्मदशंनी 
इत्यादी तंत्र-वस्तूंच्या जन्माला वा विकासाला 
१८०७.वर्षे उ्लीर झाला. कारण गणित व तत्त्वज्ञान 


_ म्हणजे विद्या व इतर विद्या म्हणजे जणू दगड्या 


विद्या हा तत्त्वज्ञान्यांचा आकस होता. प्रबोधनाचे 
युग प्लेटो आदी विद्वानांनंतर २,००० वर्षे पुढे 
उशिरा जन्माला येते, यात मला आडद्चरय नाही. 
भारतातही ब्रह्मविद्या म्हणजे विद्या व इतर अविद्या 
हे प्रोक जगताशी समांतर घडते. अलेक्झांडर द ग्रेट 
याच्या भेटीने मोठा फरक भारतीय . विद्यांमध्ये 
घडला नाही यांचाही अथ भग समजतो. यंत्रयुग 
भारतात ब्रिटिश्ांनंतर आले; ब्रह्मविद्धेची.पकड 
सैल झाली; आणि झटपट फिजिक्समधला रमण 
जन्मला. फिजिक्स, रसायनशास्त्र आदी अवलोकनां- 
तून जन्माला येणारी शास्त्रे, यंत्र व तंत्र यांच्या 


१९ 


प्रगतीतुनच वाढतात. नुसत्या कल्पनावैभवातून वां 
त्याच्यातील क्रांतिकारक आकस्मिक तुफानातुन 
फिजिक्स व. रसायनक्षास्त्र यांचा जन्म झालेला 
नाही. दुबिणीशिवाय ग्रॅलिलिओ अस्तित्वात येऊ 
शकत नाही. मायक्रोस्कोपशिवाय- पाश्चर नाही. 
स्टेथोस्कोपशिवाय वैद्य नाही, डॉक्टर नाही. यंत्र, 
तंत्र वाढलेल्या भौतिकशास्त्रांची, किंबहुना सवं 
विद्यांची, एकत्र सामुदायिक वाढ कोठल्याही विशिष्ट 
शास्त्राच्या वाढीला आवश्यक . असते. विद्यांचे 
परस्परावलंबित्व अविवाद्य आहे. क 
म्हणूनच अण्णा, तुमच्या अलोपॅथीविरुद्धच्या 
काही तक्रारी चुकीच्या आहेत. त्यातल्या मुख्य दोन 
तक्रारी : | 
१) “ सजंरी हे स्वतंत्र झ्ञास्त्र असून अँलोपॅथीचे 
अंग म्हणून विकसित झालेले नाही. ४. झे. 
२) “ रुधिराभिसरणाच्या शोघधापासुन क्ष किर- 
णांच्या शोधापर्यंत ...... हे सगळे शोध अलोपॅथीने 
लावलेले नाहीत. अँलोपॅथीच्या शास्त्राशी' त्या 
शोधांचा साक्षात असा काहीही संबंध नाही. हे 
भौतिकशास्त्रात स्वतंत्रपणे लागलेले. शोध आहेत. 
अँलोपॅथी वापरणार्‍या डॉक्टरांनी हे सगळे शोध 
आपल्या. व्यवहाराशी '.जोडून घेतले' आहेत आणि 
त्यामुळे. सांमान्यं माणसांचा गैरसमज होऊ शकतो, 
कीं हे सगळे अॅलोपॅथीचेच ज्ञानं आहे. पण हे अँलो- 
पॅथीचे ज्ञान नसून भौतिकशास्त्रांचे ज्ञान महे ”. 
आता आपण सर्जरी व अँलोपॅथीच्या संबंधार्चा 
विचार करू या. १८ व्या शतकाच्या मध्यापर्यंत 
सांस्कृतिक कारणांखेरीज इतर ४ महत्त्वाच्या कार- 
णांस्तव सर्जरी युरोपमध्ये वाढली नाही. ती चार. 
कारणे अंशी : क ; 
१) भूल सापडली नव्हती, २) इन्फेक्शन म्हणजे 
काय कळले नव्हते व त्याच्यावर ताबा कसा ठेवा- 
यचा, याचे मोठे अज्ञान होते. ३) शरीररचना- 
शास्त्रातील काही अज्ञाने मोठी होती. म्हणजे भांग 
कापले म्हणजे सबंध शरीरावर काय दुष्परिणाम 
होतात, याविषयी मोठे अज्ञान होते व ४) रक्‍्त- 
ज्नावाचे नियंत्रण कसे करायचे, माहिती नव्हंते. ही 
चारही कारणे अँलोपॅथीचे साक्षात विषय वा अंगे 
आहेत. या अँलोपॅथींच्या अंगांची प्रगती झाली, 
म्हणूनच सर्जरी पुढे ग्रेली: क्ष-किरणे व॒ कापायची, 


अनुक्रमणिका 


२० 


शिवण्याची इ. इ. हत्यारे यांनी सर्जरीतले यश अनेक 
प्रटींनी वाढते. तरीपण सर्जरी अॅलोपॅथीचे अंग नाही, 
हे विधान योग्य नाही. चरक व सुश्रुतात मूळ आयुर्वेद 
अष्टांगी म्हणजे सर्जरीसहच मानला आहे. सर्जरी 
म्हणजे वैद्यकाची ती शाखा, की जी जखमा, वेडे- 
वाकडे अवय्रव, अवयवांच्या नादुरुस्त्या व त्यांतून 
येणारी दुःखे व रोग, कापणे, जोडणे, शिवणे इत्यादी 
क्रियांनी बरे करते. अॅलोपॅथी काय, नाहीतर आयु- 
वेंद काय, सर्जरीपासून विभक्त करणे समंजस नाही. 


'तुमची दुसरी तक्रार आधुनिक शास्त्रख्पाविरुद्ध 

आहे. आधुनिक वैद्यक हे फिजिक्स, रसायनशास्त्र, 
जीवशास्त्र, सूक्ष्म-जीवश्यास्त्र, प्रतिकारशास्त्र, अनु- 
वंशशास्त्र, मानसरसायनशास्त्र इ. अनेक शास्त्रां- 
मधल्या प्रगतीवर, परिभाषांवर, कल्पनांवर अविरोध 
व॑ अखंड अवलंबून आहे. अखंडपणा हा प्राण आहे. 
: अहो, हे रसायनशास्त्र, फिजिक्सशिवाय कळत 
नाही; जीवशास्त्र हे फिजिक्स, रेसायनशास्त्र, सूक्ष्म- 
रंसायनक्यास्त्र यांच्याशिवाय कळत नाही. म्हणूनच 
* अँलोपेथीच्या शास्त्रांशी त्या शोधांचा साक्षात्‌ असा 
काहीही संबंध नाही... ... हे अँलोपॅथीचे ज्ञान नसून 
भौतिककास्त्रांचे ज्ञान आहे. ..” ही तक्रार भांबावून 
टाकंणारी आहे. शिवाय ही तक्रार, तक्रार म्हणून 
तगू शंकत नाही. द्निवाय तुम्हाला आधुनिक वैद्यक 
म्हणजे ऑलोपॅथीने भौतिक शास्त्रांशी केलेली व्याव- 
हारिंक तडजोड वाटते; उलट मला ती तात्त्विक 
अखंड रचना वाटतें. थिअरी कशी असावी याचे जे 
आंधनिक, पाच कसोट्यांचे वर्णन आहे, त्यांतली 
एक कसोटी, “ इतर शांस्त्रांशी सुसंगती ” ही आहे 
ह्यां कसोटीचे आधुनिक वैद्यक कसोशीने ' पालन 
करते, पाच कसोट्यांच्या थिञअरीचे वणेन या 
पंत्राच्या होवटी येणारच आहे. 

अँलोपॅथीवरचे तुमचे दुसरे मोठे दोन आक्षेप 
कायम आहेत. ते मला पुष्कळच मान्य आहेत. 

(१) आयुर्वेदापेक्षा अनंतपट राजाश्रय असुनही 
.__ अँलोपॅथीला अनेक रोग असाध्य आहेत. 
(२) अँलोपॅथीतली औषधे रोग बरा करताना 

बुसरे दुष्पेरिणाम करतात. पुष्कळच मान्ये 
पण सर्वस्वी मान्य नाहीत, असे मी म्हणतो याला 
खालीळ कारणे आहेत : 


पफ बडा 
चर ऑपपजश 
20: 0). 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


(अ) अँलोपॅथीत जसे असाध्य रोग आहेत, तसेच 
आयुर्वेदातही आहेत. रोगांच्या एका वर्गीकर- 
णात साध्य, याप्य,. दुःसाध्य व असाध्य असे शब्द 
आयुर्वेदात येतात. असाध्य रोगांची आयुर्वेदात 
यादी लहान नाही. अलोपॅथीमुळे बर्‍या होणाऱ्या 
रोगांचीही यादी लहान नाही. 
(ब) 'डी, एन्‌. ए' (1). एए. &.) च्या इंजि- 
निअरिगमधून शरीराशी जमेल असे मधुमेहासाठी 
नवीन इन्सुलिन तयार झाले आहे. हे इन्सुलिन 
नैसगिक इन्सुलिनपेक्षा वेगळे नाही; म्हणून इतर 
दुष्परिणाम नाहीत. हे उदाहरण केवळ सुक्ष्माकडच्या 
धावेमुळे, भविष्यात औषधांच्या दुष्परिणामी कचा- 
ट्यातून आधुनिक वैद्यक. कसे सुटणार आहे याचे 
दशक आहे. दरवर्षी कमी कमी दुष्परिणाम करणारी 
औषधे शेकडो जन्माला येत आहेत, हेही खरे आहे. 
पाश्‍चात्त्य वैद्यकसंशोधकांना तुमच्या आक्षेपाची पुरी 
जाणीव आहे म्हणून भौषधसंशोधनांचे खरचं अजस्र 
वाढत आहेत. 
तरीदेखील तुमच्या आक्षेपांचे महत्त्व कमी होत 
नाही. आमचा डॉक्टर-विद्यार्थी विजय म्हणतो, तो 
औषधे जास्तीत जास्त टाळतो कारण त्याच्या. मते 
जोराची सर्दी झाल्यानंतर औषध घेतल्यास आठव- 
ड्याने बरे वाटते ; न घेतल्यास सात दिवसांनी बरे 
वाटते. तुमचे आयुर्वेदाचे पुढील दोन दावे तर मोठ्ठे 
विचारणीय आहेत. 
१. आयुवदाला काही ' असाध्यं ' रोग साध्य 
आहेत 
२. आयुर्वेदातल्या औषधी इतर दुष्परिणाम 
टाळतात. 
हे दावे आधुनिक वैद्यकीय संशोधकांनी दुलेक्ष न 
करता तपासायला हवेत. भारत सरकारने या 
संशोधनाला मोठी मदत करायला हवी. पण डॉ. राम 
मला नुकताच म्हणाला, “ भारतात आधुनिक वैद्यं- 


: कीय संशोधनासही भारत सरकारची फारशी 


मदत नाही. भारतीय डॉक्टर पारचात्त्य संशोधना- 


वरच फार अवलंबून आहेत. ” मी हे ऐकन कंठित 
झालो. 

भाता मी तुमच्या इतर लेखनाकडे वळतो. मला 
तुमचे अनेक लेख आवडले. * घर्षेण चिकित्सा 
* अँक्युपंक्चर  ... “आयुर्वेदीय शोधांचा ' झोध 


श्युंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वद 


। आदश्षे रुग्णालय ', * क्रतुपरत्वे आहारातील बदल', 
“५ औषधीकाल ', : मलावरोध ' हे लेख मला आयु- 
वेदीय ज्ञानभांडारात प्रवेश करायला फार उपयोगी 
पडले. ,देवळृत च्छिद्रे व मर्म, अवेदन दंतोत्पाटन, 
'खतश्रुति, मददेन, डाग, सूक्ष्मीकरण, भस्मे, पुटप्रक्रिया, 
अमृतीकरण, आसवे, आरिष्टे, सुवर्णादि धातूंचे 
शारीरिक महत्त्व या अनेक महत्त्वाच्या आयुवेदीय 
शोधांचा व कामगिऱ्यांचा परिचय होऊन डोळे 
उघडले. अवेदन दंतोत्पाटन मी मात्र कधीही करून 
घेणार नाही. हिरडी बधीर करण्याचे इंजेक्शन देणें 
व मग दात प्लायरने उपटणे हेच मला पसंत आहे. 
सर्जरीत कधीही डॉक्टरांच्या चुकांसाठी शक्‍यता 
राहाता कामा नये. दात उपटायला मांसल अंगठ्या- 
पेक्षा लोखंडी प्लायरच मला मान्य आहे. 

तुमचे. आणखीही इतर लेख मी बघितले. * योग- 
साधक आयुर्वेदीय व प्राकृतिक निदान और चिकित्सा', 
* सुप्रजोत्पादन का व कसे ', 'सुंदर व सतेज संतती', 
* प्रीति', 'पंचमहा भूतात्मक मानवी शरीराला पार्थिव 
द्रव्यांचा युक्तिपुर्वक उपयोग (पूर्वार्ध व उत्तराधं)' 
व.“ जीवोत्तमा मानवी युवती ' हे सर्व लेख सांख्य 
तत्त्वज्ञान व जुन्या काळापासून प्रचलित असलेल्या 
भारंतींय' आरोग्यविज्ञानांची सुरेख गुंफण आहे. 
तुमची लेंखंनशीली प्रासादिक पण मोजक्या शब्दांची, 
आचार्यांच्या आंधारवचनांनी उचलून घरलेली व 
मार्मिक उदाहरणांनी गजबजलेली, सर्वांगसुंदर आहे. 
आधुनिक भौतिक शास्त्रांमध्ये आचाये पैसापासरी; 
त्यांचे अधिकार (3011019) मर्यादिते असतात; 
बड्या गुरूंच्या वंचनांतील चुका सोपडवण्यासाठी 
धाकटे गुरू, शिष्यसुद्धा टपलेले असतात; शास्त्रज्ञांचा 
मुख्य धंदा व जबाबदारी म्हणजे पुर्वीच्या शास्त्रज्ञांना 
उखडणे. तुम्हाला अण्णा, चरकांचाये किंवा सुश्रुता- 
चार्य काय म्हणतात याचे. फार महत्त्व आहे. दृष्ट, 
अनमान व आप्तवचन ही सांख्यांची त्रिसूत्री प्रमाण- 
पद्धती; तीच आयुर्वेदाची.हवी व आहे. आयुर्वेदातले 
जे दृष्ठः आहे ते योग्य दृष्ट आहे की नाही, हे 
त्याची प्रायोगिक पद्धती उत्तम तपासल्याखेरीज'मला 
कळणार नाही. पण आप्तवचन हे आयुर्वेद शास्त्राला 
तारक आहे. आधुनिक भौतिक शास्त्रपद्धती शंकेच्या 
मार्गाने जाते. लक्ष्मणशास्त्री भारतीय आप्तवचन' 
संदर्भवंचनासारखे मांततात. भला त्या अंर्थांतरा> 


२श 


विषयी शंका आहे. आबांचा अथे बरोबर असेल;.तंर 

योग्य दृष्टाचे विवेचन रज्जू-सर्पापलीकडे जायला 

हवे. असेही शक्‍य आहे को, यांत्रिक क्रांतीखेरीज 
योग्य दृष्ट कळू शकत नाही ! 

“ दह्याचे अनिष्ट परिणाम * हा तुमचा लेख फार 
आगळा आहे. यात तक्ते आहेत, आकडे आहेत. 
एकूण लेखाचे रूप शास्त्रीय आहे. अत्तेक वाचकांच्या 
मनात दह्याविषयी शंका तुम्ही निश्चित निर्माण 
केली आहे. पण तुम्हाला स्वतःला या संशोधनात 
सहाध्यायी, विशेषतः आधुनिक शास्त्र शिकलेला 
सहाध्यायी, असता तर बरे झाले असते. औषधाचे 
वा अन्नाचे परिणाम तपासण्याचे प्रायोगिकशास्त्र 
शंका-पद्धतीने जाते. ती पद्धती त्रिपदी असते : 

१) प्रयोग-व्यक्तिसंघ (10:10)0111112001६31 (०प]) 
व संदर्भ-व्यकक्‍्तिसंच ( (801701 ०") 
असे दोन संघ करून तुलनेनेच परिणाम बघणे. 

२) एकांध प्रयोग ( 8प8्ठा2ट छायत छतकला- 
ए॥)&]) करणे, म्हणजे प्रयोगसंघाला व 
'संदर्भासंघाला काही प्रायोगिक माहितीपासून 
अंध ठेवणे. 

३) उभयांघ प्रयोग ( 100प012 11 एऊ्तुथां- 
1001) करणे. म्हणजे प्रयोग करणाऱ्या 

___. व्यक्‍्तींनादेखील काही बाबतींत अंध ठेवणे. 

अनेक सामाजिक प्रयोगांत या शंका-पद्धतीला घटट 
चिकटून राहायचे असते. ही पद्धती फार किचकट व 
खर्चिक आहे. आहार व औषधे यांच्या सामाजिक 
परिणामांच्या अभ्यासासाठी श्रीमंत औषधी कंपन्या 
हे खरचं करतातच. तुम्हाला हे कसे जमणार ? तंरी- 
पण आकडेशास्त्राची गरज तुमच्या लक्षांत स्पष्ट 
आली आहे, याबद्दल फार आनंद झाला. 

* इुंग्णपरीक्षण प्रश्‍नावली ' मी वाचली; विजयला 
दाखविली. आम्हा दोघांनाही ती आवडली. इतकी 
सर्वांगीण रुग्णपरीक्षा पुर्वी होती व हल्लीही तुम्ही 
क'रता, याचे आश्‍चयं वाटले. हल्लीच्या ' होलिस्टिक 
मेडिसिन'च्या धर्तीचा दृष्टिकोन तुम्हा आयुर्वेदीयां- 
मध्ये आहे, याचा आनंद झाला. 

अण्णा, आता तुमच्या एकां महत्त्वाच्या मुद्द्यो- 
कडे वळतो. “ पाइचात्त्य भौतिकशास्त्राची पदवी 
घेतलेले विद्यार्थी जर आयुर्वेदाचे शिक्षण घेण्यास पुढे 
आले, तर ते आयुर्वेदाचे शिक्षण डॉक्टरांपेक्षाही' 


श्र 


चांगळे घेऊ शकतील आणि त्यांचे ते अध्ययन 
आयुर्वेदाच्या दृष्टीने पुष्टिदायक ठरेल.” मला वाटते, 
ही तुमची आज्या तुम्ही ज्याला आयुर्वेद म्हणता, 
'त्याच्या पुष्टीला वा तारणाला निराधार आहे. अनेक 
आयुर्वेदीय औषधे या भौतिक-शास्त्रज्ञांच्या निरी- 
क्षणांतुन टिकतील, काही असाध्य रोगांवरही सिद्ध 
औषधे निघतील, या गोष्टींची मला आशा व खात्री 
आहे. पण आयुर्वेदाची परिभाषा, कल्पना, उपचार- 
पद्धती व थिभरी म्हणजे तुम्ही म्हणता तो आयुर्वेद 
टिकणार नाही. भौतिकशास्त्रज्ञ तुमच्या आयुर्वेदाला 
रक्षतील, याबाबत मला शून्य आज्या आहे. 

माझ्या निराहेला दोन कारणे. ऐतिहासिक पुरावा 
हे एक. प्रायोगिक शास्त्रांची प्रगती हे दुसरे. चला 
इतिहासात मागे. इटलीमध्ये १००० स्त्रिस्तशकाच्या 
सुमारास सलेर्नो विद्यापीठात. यूरोपमध्ये या काळी 
कोठलेही दुसरे विद्यापीठ वा विदवविद्यापीठ प्रसिद्ध 
नाही. ग्रीक हिपोक्राटिस, अरब रझीस, पशिअन 
आव्हिसेना, रोमन ग्रॅलन इत्यादी वैद्यांनी वाढवलेले 
वैद्यक येथे शिकवतात. या काळी फल्ज्योतिषावर 
रोग्याचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असे. 
शवच्छेदन मना असे. पुन्हा तपासायचे व अवलोकन 
महत्त्वाचे मानायचे, यापेक्षा पंडितांचा शब्द काय, 
याला महत्त्व होते. पुष्कळ ' वेळा चेटुकाचा शब्द 


त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाचा होता. सलेर्नोमध्ये 


शिकायचे म्हणजे लॅटिन, ज्योतिष व॒ वैद्यक 
शिकायचे. पदवीदानानंतर विद्यार्थी डॉक्टर होत 
असे. हा डॉक्टर 'चतुर्दोष वैद्यक दिके, रक्‍त, पिवळे 
पित्त, काळे पित्त व कफ हे धातु अथवा दोष 


( पेण्पाश' ) धडधाकट व्यक्तींत सम असंतात व 


विषमतेने रोग बळावतो असे ते वैद्यक म्हणते. 
१२०० सालाला आता भापण पोचतो. आता. चतु- 
दोष पद्धतीवर आधारलेल्या आरोग्यनियम ( ऐप- 
12 ४6210 ) नावाच्या महाग्रंथाचा डॉक्टर 
अभ्यास करतात. १६०० सालाला आरोग्यनियमाची 
१४० मुद्रणे झालेली आहेत. या ग्रंथात दिनचर्या, 
क्वतुचर्या, शारीर, रोग, उपचार ( पंचकरमंवत्‌ ) 
इत्यादी विषय आहेत. १६०० सालाला चतुर्दोषी 
वैद्यक यूरोपभर विजयी आहे. पॅरिस, केंब्रिज, माँट- 
पेलिओ येथे हेच वैद्यक शिकवतात. साँटपेलिएला 
विषशास्त्रात स्त्री ही विषारी प्राणी मानली आहे. 


नवभारत 


जुळ, १९८५ 


पॅरिसला तर १४०० सालापर्यंत सर्जरी बेकायदेशीर 
आहे. पुढे ती केव्हा कायदेशीर झाली, मला माहीत 
नाही. भ 

चवदाव्या शतकात प्रायोगिक प्रगतीचे नवे 
वातावरण येत आहे. १५व्या शतकात इटलीत प्रबो- 
घनाची पहाट आहे. मिलानमध्ये व्हींची मानवी 
शरीराच्या अवयवांची तपल्लीलवार चित्रे काढतो 
आहे. १६व्या शतकात पादुआला प्रोफेसर व्हेसेलि- 


:भस मानवी शरीररचनेवर प्रत्यक्ष तपासणीतून 


तयार केलेले पुस्तक अनावरण करतो. रोममध्ये 
युस्टाशिभाला कितरतरी नवीन अंतर्गत अवयव 
सापडत मात. बाडी. तीच कानांतले आतले भाग 
पाहून आईइचयंचकित भाहे. पारासेल्ससला 
सर्जरी व वैद्यक यांच्यातली दरी दिसते आहे. तो 
चव्हाट्यावर विफलतेमुळे बेधडक जुने वैद्यक ग्रंथ 
जाळतो, हे दृश्य अलौकिक आहे. हावेला पादुआ- 
मध्ये रक्‍ताभिसरण सापडते. पॅरिसच्या डॉक्टरांनी 
हार्वेला वाळीत टाकण्याचे ठरवले आहे. लुबनहुक 
नावाच्या व्यापाऱ्याने सतराव्या शतकात २००च्या 
वर मायक्रोस्कोप तयार केले. त्याला जंतू व -रक्‍त- 
पेशी दिसल्या. प्लेगच्या रोग्यांत. कीशंरळा बारके 
किडे दिसत आहेत. इंग्लंडमध्ये हुक . (तो फिजि- 
सिस्ट व रसायनशास्त्रज्ञ. होता ) याला श्‍वसन व. 
त्याच्या सहाध्यायाला हृवा व' रक्त यांचा संबंध 
कळला, भाणि याच सुभारास जे 


त्यांना इटलीत विशवविद्यापीठात मिळेनासा 
झाला, या यंत्र व तंत्राच्या क नीम 


तत्त्वज्ञ, डॉक्टर खवळके आहेत.. आता अठरावे 
जरी 


शतक जवळ आले आहे. जरी प्रबोधनयुग 
सहज दोनशे वर्षे गेली, तरी नाडूळेणा संपा 
पण भौतिक शोधांचा वेग भाता. वाढला आहे. लई 


जंतूंचा संबंध 
छावू लागला आहे. 
ठाऊक, १ ६०० साली ह 

नने. पुढे २५० वर्षांत . भौतिक 
हे व कुलोह ल वू कामांतुन र्‍्हासाळा गेले, 
र व, शास्त्रज्ञ डॉक्टर नव्हते. ते 
यंत्र व तंत्र यांच्या साहाय्याने ण 


ू केवळ भवलोकनावर 
भरवसा ठेवणारे नवीन परंपरेचे वैज्ञानिक होते. 


पाश्‍चरने. जंतूंमुळे फर्मेटेन कसे होते व मेंढ्यांना 


श्यृंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वद $: 


* अॅन्थ्रॅकस ' हा रोग कसा होतो हे दाखवले व आता. मी माझ्या समजुतीसाठी चतुर्दोष वैद्यकाचा छोटा 
तदनंतर १३० वर्षांत जगभर डॉक्टर, युरोपीय तक्‍ता केला; केवळ ख्प दुरून समजावे यासाठी, 
चतुर्दोबी वैद्यक टाकून, जंतूंसारखे पसरले आहेत. तो तक्‍ता असा : - 

अण्णा, विचार करा, काय झाले ?-- 


_ युरोपीय चतुघोतु-वैद्यक 
दि काकााााााका््ल्का ष - ३. 

( क गुण | महाभूत | क्र्तू मानवस्वभाव 
र्क्त गरम अग्न उन्हाळा आशावादी इत्यादी 
पिवळे पित्त वाळके वायु वसंत चिडखोर इत्यादी 
काळे पित्त भोले पृथ्वी शरद :___ निराझ्व इत्यादी 
क्‌फ थंड जल शिशिर * आळशी इत्यादी 


, मी असाच एक प्राथमिक त्रिदोषी आयुर्वेदाचा पुष्कळसे उपयोगी पडले. हा तक्‍ता केवळ ठोकळ 
तक्ता तयार केला. तो पुढे देत आहे. हा तक्ता रूप कळण्यासाठीच आहे. 
तयार करण्यास तुमचे आयुर्वेद जीवशास्त्र हे पुस्तक 


भारतीय जरिदोष / त्रिघातु वैद्यक 
काका . | गुण ! महाभूत | ध्य मानव स्वभाव/लक्षणे | अन्न 

उज ?) 

ल... चलाख, निधर्मी, 

वात हलके, ख्क्ष, १ री तिखट 

ग र गाणे आवडणारा, तुरट 
लि. वला बारीक, उंच इ. 
शूर, अभिमानी, ' 

पित्त , सर तीक्ष्ण व आवार मेते आळी. क्व 

तिम्तहता, । शहा क लवकर पांढरे केस इ, 

त विश्‍वासू, सत्यप्रिये, 

कि जड जिया धिमा, अंल्पभक्षक, गोड 
- (तम) थंड घट्ट इ. बलक की 


२४ 


हे दोन्ही तक्‍ते मी न्याहाळले आणि साक्षात्कार 
झाला, को अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांपूर्वीचे 
युरोपीय वैद्यक हे आयुर्वेदाचा एक अवतार आहे. 
भारतीय आयुर्वेद हा युरोपीय अवतारापेक्षा खात्रीने 
जूना आहे. वातीकर, वातीकुत हे 'अथवंवेदी'य शब्द 
आहेत. असेही कळते को, बौद्धवेद्यकही आयुर्वेदीय 
होते. माझ्या या सवे ऐतिहासिक आढाव्यातून हे 
स्पष्ट होते, को प्राचीन आयुर्वेदाचा यूरोपीय अवतार 
प्रबोधनयुगाच्या आरंभापासून अंधुक होऊ लागला 
व लुई पाइचर ह्या रसायनशास्त्रज्ञ-सुक्ष्मजीवशास्त्र- 
ज्ञांच्या अवतारानंतर गडप ज्ञाला. आता विसाव्या 
शतकात भोतिकशास्त्रज्ञांच्या हाती आयुर्वेद देणे, 
म्हणजे कसायाच्या हाती गाय देणे होईल. 

शास्त्र, विशेषत: भौतिकशास्त्र, एका अर्थी कार्यका- 


रणविवेचन असते. कारण या शब्दाचा ग्रीक तत्त्व-' 


ज्ञान्यांकडून जो अथे आला होता, तो न्यूटन, गॅलि- 
लिओ आदी नवशास्त्रज्ञांनी फेकून दिला. वस्तू का 
हलते ?- या फिजिक्सच्या प्रश्‍नाला तत्त्वज्ञ ऑरिस्टॉ- 
टलूचे' उत्तर : “हवा' ! शास्त्रज्ञ न्यूटनचे उत्तर; 
“ मला निश्चित माहिती नाही, का. कदाचित गुरु- 
त्वाकर्षेणाचा जोर हे कारण असेल. पण ते मला 
माहिती नसले, तरी वस्तू कशी व किती हलते, हे 
मी तीन नियमांनी सांगतो.' देकाते ह्या फ्रेंच गणिती 
शास्त्रज्ञाने हे उत्तर ऐकले व तो चाट झाला. 'का हे 
उत्तर नाहीसे झालेले हे शास्त्र कसे?' असे त्याला 
वाटले. पण तरीदेखील हळूहळू त्याच्या लक्षात 
आले, की नवीन शास्त्रे माणसाची मोठ्ठी प्रगती 
तंत्रविद्या व वैद्यकात करतील. 

भारतीय तत्त्वज्ञानातही ग्रीक तत्त्वज्ञान्यांपेक्षा का 
शब्दाला अधिक अर्थ नव्हता. भारतीय सांख्य 
तत्त्वज्ञान आयुर्वेदीय शास्त्राचा पाया! “नाही ते 
आहे करता येत नाही म्हणून, सगळेच संभवते असे 
नसल्यामुळे, ज्यांच्यात ताकद आहे त्यातूनच शक्‍य 
असते व उपादानत्वामुळे कार्य-कारणव्यापाराच्या 
पुर्वीच म्हणजे प्रकटीकरणाच्या पूर्वीच अस्तित्वात 
असते.' ही नववी सांख्यकारिका मला आबांनी 
शिकवली आणि सांख्यांच्या कारण शब्दाचा अर्थ 
म्हणजे उपादान व निमित्त. जीव-रसायनशास्त्रातला 
प्रइन घ्या. दुधाचे दही का होते ? सांख्यांचे उत्तर : 
“कारण दूध हे उपादान व गृहिणी, भांडे इ. निमित्ते'. 


नवभारत 


जुल, १९८५ 


सांख्यांच्याही कारणात कसे व किती नाही. आयुर्वे- 
दीयांच्या पंचकर्मात, औषधीकरणात कसे व किती 
असले, तरी त्रिदोष पद्धतीच्या रोग थिअरीमध्ये 
करे व किती नाही. पाश्‍चरने कसे व किती ही 
फमॅटेशनच्या थिअरीत व जंतूंनी घडणाऱ्या रोगांच्या 
थिअरीत सांगितली. म्हणून दही का होते, हे कळते. 
अँथ्रॅक्‍सच्या जंतूंच्या एका विशिष्ट प्रसार-प्रक्रियेने 
मेंढ्या रोगी होऊत मरतात व त्या जंतूंची मलूल 
लस टोचल्यास मेंढ्या मरत नाहीत, हे पाइचरने 
सिद्ध केले व रोगाचे पारंपरिक गृहीत ब्लले. त्या 
काळच्या यूरोपीय आयुर्वेदावतारातल्या वैद्यांनी 
अगदी अलीकडे, सव्वाशे वर्षांपुर्वी, पाश्‍चरला सांगि- 
तले, * रोग कसा होतो हा तुझा विषय होऊ शकत 
नाही. तो धर्मज्ञांचा विषय आहे ! ' । 
पाइचरच्या अगोदर २,००० वर्षे ग्रीक जगतात 
आकिमिडीजने कसे व किती विचारणाऱ्या- आज 
ज्याला शास्त्रीय पद्धत म्हणतात- त्या पद्धतीचा पाया 
घातला. ताकिकांनी व तत्त्वज्ञान्यांनी करडा अम्म'ल 
चालवलेल्या ग्रीक जगतात आकिमिडीजचे महत्त्व 
कळले नाही व पुढे १८०० वर्षे भोतिक शास्त्रे 
झोपली. अलेक्झांडरला त्याचे बंदबुद्धीचे गुरू माहिती 
होते. म्हणून ग्रीसच्या वाहेर अँलेक्झांड्रिआमध्ये व 
इतर ठिकाणी आत्मगौरव म्हणून विद्यापीठे 
स्थापण्याचा त्याने प्रयत्न केला. प्रबोधनयुगाच्या 
प्रभाती पुन्हा शास्त्रीय पद्धतीचे पुनरुज्जीवन भौतिक 
शास्त्रज्ञांनी सुरू केले. शास्त्रसिद्धीसाठी पंडिती 
पक्ष-प्रतिपक्ष पद्धती अपुरी दिसायला लागली; 
भौतिकशास्त्रीय गृहीत-प्रयोग पद्धती वर आलो. 
वैद्यकशास्त्रात जर विशिष्ट जंतू एखाद्या रोगाचे 


कारण असेल, तर कॉखच्या चतुष्पदी पद्धतीनेच ते 
सिद्ध करावे लागायला लागले, 


!) व्रिशिष्ट रोगाच्या र्व आणा 
असायला हवा. 


२) तो जंतू शुद्ध कल्चरमध्ये निर्माण करता 
यायंला हवा. 


व्पांत तो जंतू 


३) त्या कल्चरने सूचिभरण केल्यावर निरोगी 
व्यक्तीत तो रोग निर्माण करता यायला ह्वा व 


४) तो जंतू रोग्यातून पुन्हा बाहेर काढता, 
यायला हवा. न 


अनुक्रमणिका 


श्युंगापत्तीत सापडलेला आयुर्वेद 


पर्ण संगळे रोग जंतुज नसतांत. तरीपण काय 
बिघडले ? -शास्त्रीय पद्धती मग शंकापद्धतीच्या 
नवीन अवतारात प्रकट करावी लागते, एवढेच. 

शास्रीय पद्धतीचा पाया म्हणजे मामिक अवलो- 
करने. दूरदर्शन्या वा सूक्ष्मदशन्या लागतातच. गृहीत 
व प्रयोग पद्धतीत गृहीतांच्या समर्पक निवडीसाठी 
या यंत्राखेरीज व अनेक तंत्रांखेरीज शास्त्रीय पद्धती 
पोकळ होते. त्रिदोष गृहीताबद्दल सुश्रुताचार्यांचे व 
चरकांचार्याचे असमाधान मला त्यांच्या निरनिराळ्या 
रोग-वर्गीकरणांतून जाणवते. (१) वात-पित्त-कफज, 
(२९) निज-आगन्तु-मानस, (२३) आगन्तु-शारीर- 
मानस-स्वाभाविक ( सहज) (४) आदिबलप्रवृत्त, 
जन्मबलप्रवृत्त, दोषबलप्रवृत्त, संघातबलप्रवृत्त, काल- 
बलप्रवृत्त, दैववलप्रवृत्त, स्वभावबलप्रवृत्त, (५) 
त्रिदोषज व कर्मज इत्यादी. आचार्यांचा हा बहुविध 
वर्गीकरणाचा यत्न मला सरळ त्रिदोषाखेरीज अधिक 
समपेक गृहीतांचा शोध वाटतो. काहीही वर्गीकरण 
करा, तरी सर्व रोगांचा पाया त्रिदोषच हे केवळ 
आप्तवचन वाटते. सुश्रुताचार्यांपाशी जोरदार माय- 
क्रोस्कोप असता, तर त्यांनी म्हटले असते की भादि- 
बल-दैवबल-जन्मबलप्रवृत्त रोग काही जंतुज अस- 
तात व काही 1). ऐए. . दोषज -असतात. गृहीत 
कसे निवडायचे, या विषयात १६०० सालाच्या सुमा- 
'रास क्लेव्हिअसने समपंकता तत्त्वाचा समावेश केला. 
ते तत्त्व. कां महत्त्वाचे, हे खालील दोन थिअरींच्या 
चुरशीतून कळते. 
थिअरी १ : 


अ) सगळ्या रेडिभो तार्‍्यांपाशी 
जोरदार चुंबकीय क्षेत्र असते. 
जोरदार चृंबकीय क्षेत्रातले सगळे 
तारे क्ष-किरणे देतात म्हणून 
सगळे रेडिओ तारे क्ष-किरणे 
देतात. 


गृहीते टु 
ब) 


थिअरी २ : 

सगळ्या रेडिओ तार्‍्यांना अति- 
घन गाभे असतात. 

अतिशय घन गाभे असलेले तारे 
क्ष-किरणे देतात. म्हणून सगळे 
रेडिओ तारे क्ष-किरणे देतात. 


गृहीते डु 


ब्‌ 


केवळ तार्किक दृष्ट्या दोन्ही थिअऱ्या बरोबर 
आहेत. पण समपेक गृहीताखेरीज सत्यज्ञानं नाही. 
समरपेक गृहीतांसाठी उत्तम अवलोकन, त्यासाठी उत्तम 
यंत्रे व तंत्रे लागतात. आयुर्वेद उत्तम यंत्र-तंत्रांना 
मुकला. म्हणून त्रिदोष गृहीत समर्पक आहे कौ नाही, 
हे ठरवता येत नाही. प्रबोधनयुगात यूरोपीय आयु- 
बेदावताराचे मात्र चतुर्दोष गृहीत यंत्रतंत्रांनी 
असमपैक ठरले गेले. | 

आधुनिक वैद्यक हे इतर भोतिकशास्त्रांची जी 
एक सामान्य शास्त्रपद्धती आहे, ती अनुसरते. अनेक 
सामाजिक शास्त्रेही हीच पद्धती, असुलभ असतानाही, 
खचिक असूनही वापरतात. थिअरी हे शास्त्रीय 
पद्धतीच्या रस्त्यावरचे स्वगंद्वार आहे. फिजिक्स, 
रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र व इतर काही शास्त्रे त्या 
स्वगेद्वाराच्या जवळ आहेत, असा काही वेळेस भास 
होतो. शंकावर्तुळात अनेक वेळा थिअऱ्या घेर्‍्या 
घालताना दिसतात. शास्त्रीय पद्धती मूलतः शंका- 
पद्धती आहे. निसर्गाचे योग्य अवलोकन, योग्य 
प्रयोग, योग्य गृहीत, योग्य नियम, मग अकस्मात्‌ 
विरोधी अवलोकन, पुन्हा प्रयोग, पुन्हा. नवीन 
गृहीत, नवीन नियम, या नवीन नियमांची जुन्या 
नियमांशी जुळण, पुन्हा विरोधी अवलोकनांचा शोध, 
पुन्हा श्रीगणेशाय नम: अशी शास्त्रीय पद्धती असते. 
या इतक्या विझ्षेष काळजीनंतरही आधूनिक शास्त्रा- 
तली थिअरी सारखी डळमळीत असते व॑ तिची 
सारखी डागडुजी चालते. स्थिर, संपूरणे थिअरी हे 
मृगजळ आहे 

प्रायोगिक शास्त्रांची थिअरी कशी असली पाहिजे 
याच्या पाच कसोट्या आहेत : 

) ती सोपी हवी. काही लोक म्हणतात सुंदर हवी 
काहीही असो, थोड्या पण समर्पक गृहीतांची 
ती हवी. 

२) स्वतःच्या विश्वातल्या सर्वे अवलोकनां्ी ती 
सुसंगत हवी. 

३) भाकिते वतेवण्यात ती तरबेज हृवी. 

४) परक्या विश्वातल्या म्हणजे इतर शास्त्रांतील 
अवलोकनांशी ती सुसंगत व अविरोधी हवी. 

५) थिअरी तत्त्वतः संपुर्ण सिद्ध करता येत नाही, 
म्हणून तिच्या सिद्धीच्या मर्यादा म्हणजेच 


8) 


तिच्यात चूक काय, हे कळले पाहिजे. दुसर्‍या 
शब्दांत म्हणायचे, तर थिअरी तत्त्वत: स्थलन- 
आयुर्वेद पहिल्या तीन कसोट्या उतरण्याची 
झ्षक्यूता. मी नाकारत नाही. चवथी कसोटी भौतिक- 
विज्ञानांच्या प्रगत्तीपुर्वी सांख्यपदार्थविज्ञानाच्या 
भुसंगतीमुळे पाळल़ी ग्रेळी होती. पाचवी कसोटी 
शास्त्रीय पद्धतीचा म्हणजे शंकापद्धतीचा प्राण आहे. 
एचडी कसोटी सांगते, थिअरी सांख्य प्रकृतीप्रमाणे 
चुंबन नूतंकी. आहे. जशी नर्तकी नाटकगृहात नृत्य 
संभवून नाहीशी होते, तक्ली थिअरी पुरुषापुढे प्रदर्शन 
कवा त गुड्प्स होते न 
योगिक. शास्त्रांची थिअरी स्खलनश्ील का 
आुसक्ते, याचे. गोळाब्रेरीज स्पष्टीकरण असे : 
विठू म्हणजे ब्रिषय. 
अ वृ अ ही. प्रस्तुत वि्वातली अवलोकने ग्रृहीत 
घरा. 


कु-( (व क-३, क-४, क-५... ... इत्यादी 
प्रस्तुत विश्वातली अ्रवलोकने वा भाकिते समजा. 
मूमू आपण. प्रस्तुत विडवाची खालील ताकिक आका- 
शाची थिअरी मोडू शकतो. 

ऱ ज्र भू आणि ब, तर कु १, त्र क--२, तर क--३ |) 
तृ कु-४... इत्यादी. इत्यादी कधीही संपत नाही 
म्हणून थिम तूः तृत्त्वृत: संपूर्ण सिद्ध करणे अश्नक्‍य 1 
श््णु-जञरी दरड न ब्िरुद्ध गेळे वा एकच 
झ्ाक्बेतू- उद्यहूरगाथे, क-१७६५ वे भाकीत चुकले 
तरी सगळी थिअरी कोलमडते. प्रकाशाची गती 
थरच्या वेगाच्या द्रिशेव्र अवलंबून आहे, हे 
अभिजात फिजिक्सचे भाकीत, भरायकेल्सन-मोले 
यांच्या १८८७ मधल्या प्रयोगांतुन चुकीचे ठरले 
आणि न्यूटोनिअन फिजिक्सचा अंत ज्ञाला. आता 
भोइन्स्यइनच्या थिअरीतल्या चुकीवर शास्त्रज्ञांचा 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


डोळा आहे. प्रस्तुत थिभरी सारणे म्हणजेच शास्त्रीय 
काम करणे. 

अण्णा, मी आयुर्वेदाचा तुमच्याइतका जीवा- 
भावाने पाठीराखा नाही म्हणून माझ्यावर रागवून 
बसू नका. तुम्ही वैद्यकीक्षेत्रात प्रखर क्रीडापटू म्हणून 
गाजले आहात. क्रीडापटूचा दिलदार स्वभाव सोडू 
नका. 

अण्णा, माझ्या लिखाणाने निराह्य होऊ नक्रा. 
आयुवेद श्ृंगापत्तीत आहे हे खरे असले, तरी तुमच्या- 
सारखाच मला आयुर्वेद जगला पाहिजे, असे वाटते. 
फक्त तुमचे पाश्‍चात्त्य वैद्यकाविषयी जे काहो थोडे 
गैरसमज आहेत ते मला य़ा पत्राच्या संधीमुळे दूर 
करायचे आहेत. भारतीय विज्ञानशास्त्रांच्या इति- 
हासातले आयुर्वेद हे सर्वात सुंदर रत्न आहे. 
भारतात जे चार-पाचशे प्रामाणिकपणे आयुर्वेदाची 
सेवा करणारे वैद्य आहेत, त्यांच्याविषयी मळा मोठा 
आदर आहे. सामान्य जनतेला, सामाय. वैद्यांना व॒ 
बहुतेक डॉक्टरांना आयुवेंदाची परवा नसुद्यात. तुम्ही 
स्वत: व इतर मोठे काही वैद्य अनेक असाध्य 
आजञाऱ्यांना बरे करत भ्रहात. प्रायोगिक श्ाऱ्त्तांत 
नेहमी आइचयंकारक अवल्म्रेकने घडत भरसतात. 
म्हृणून शास्त्रज्ञ, पंडित व माझ्यासारख्या पोटभरू 
वाब्रदुकांचे तुम्ही न ऐकणेच श्रेयस्कर ! डॉक्टर 
लोक भारतात काय; हतरन्न काय; कारखान्यात 
जशी गाडी दुरुस्तीला येते व बाहेर जात्रे. तसे 
रोग्यांना वागवतात. त्यांच्या मौर्ख्याबद्दल तुम्ही 
त्यांना चावा घेता, हे मला फार आवडते. सवे जंग 
फसवे आहे. पण बरे झालेले असाध्य रोगी व तळ- 
मळीने त्यांना बरे. करणारे अण्णा एवढेच का्‌य ते 
मंगल सत्य आहे. १ 


_ आज्ञाधारक तुमचा 
मधुकर 


*प्रायोगिक रंगभूमी आणि लोककला 


अक्योक दा. रांनेंडे 


विषयाच्या विवेचेंनोसं सुरुवांत करण्याचा घाटं 
घातलां को, लगेच व्यास्येची अडंचणं भासू लागते 
व्याख्या नाही तरी लक्षणे नोदवावीत, असा मध्यंम- 
मार्गही सुचतो. पणं तसे पाहता प्रायोगिक म्हणजे 
कार्ये ? रंंगभेमी म्हणज कायं ? इत्यादी प्रश्‍नांची 
उत्तरे अजूनही गृहीत धरंण्यासीरंखी परिस्थिती 
नाही' का ? असेही विचारावेसे वाटते. या सर्वांची 
व्याख्या कसोशीने झालीही नसेल; पण समाजातल्या 
दृढ जाणीवा, त्या शब्दबद्ध (व निदानपक्षी लिखित) 
झाल्या नसल्या, तरीही अस्तित्वात नसतात. असे कसे 
म्हणावे.? मेजावरल्या दिव्याच्या ढाकणाची सावली 
नक्की कुठे संपते हे सांगता येत नसले, तरी ती संपते 
व.असते हें सर्वांना कळत नसते काय ? मुहा असा 
की, मूलभूत म्हणता येणाऱ्या संकल्पनांना व निगडित 
व्यवहारांना, काटेकोरपणे संज्ञारूप देणे इष्ट खरे; 
पण प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या दृष्टीने ते किती अपरिहायं 
आहे'? व्यवहार चालू: असतो. आणि त्याचे निरीक्षण 
करत करत' प्रयोग चालू असतात. या प्रयोगात 
जाणीवांन्ना' जे रूपं लाभत असते ते महत्त्वाचे; कारण्‌ 
प्रयोग . विद्ठत्परंपरेशी फटकून राहत नसला, तरी 
तिच्या' चार पावले पुढे असतो. म्हणूनच प्रयोगाची 
चर्चा. तातडीने व्हावी, प्रयोगांच्या चर्चेची चर्चा हा 
दुरचा'प्रवास नंतर. प्रयोग व प्रयुक्ताची चर्चा यावर 
भर॑ हवा. 
प्रोथोंगिक रंगभूमीच्या संदर्भात तर, प्रयोगातल्या 
जोणोरवॉ'नार्णि त्यांना. तीत्विके, वैचारिक पारशव- 
भभोके निश्‍चित अंधिंष्टॉर्न लाभणे यातं कालोांतंर 
संहणे अर्पोरेहॉर्य आहे. कारण प्रायोगिक 
रंगभूमी" हीं'मागंच्यूर्त वा मोर्गार्तरित रंगभूमी अंसंतें. 


प्रायोगिकता म्हणर्जे, खरें तरे जें ख्ढ॑ असते त्यों- 


- पाहिलेला ( एकल आविश्कारापेक्षा') भरपुरच 


पेक्षा निराळे राहावे या प्रबळे ऊंमौतून निर्भर 
झालेली प्रंयोगख्पें असतात. प्राथोगिक्‍्तेला केळ 
विंचारापेक्षा सामाजिक-सांस्छृतिक प्रेरणा 'काविकारी 
म्हणून जवळच्या वाटणाऱ्या भंसंतात. प्रयोगीला 
कला॑रूप लाभले ने लामेले तरी! त्यची पर्वा न 
करता आविंष्कारं' करणें हेच प्रायोगिकतेंच प्रेथफ 
लक्ष्य अंसते. तिळा कलारूपोर्चे वार्वेडे नसते; पर्ण 
निराळा मांगे शोधंणे, स्वत:चे वेगळे अस्तित्व नोर्घफ 
वं ते ठामपणे, संधटितपणे सैमाजोपुढे माईन नप 
संवंतांसुभा निर्माण करणे,' योफडे 

मोहरा असतो. प्रायोगिकतेंचा आठा संमोजोतर्त्य 
ज्या गटांना भासती, त्या गटांच्या सोभाजिंक' जाणी 
कलात्मक जाणीवांपेक्षा तीव्र अंसतोर्ते' भारतीय 
संदर्भात एक महत्त्वाचा थांगदोरो असी को'' प्रोर्मीर 
गिंकतेच्या सांमॉजिंक संद्भामुळे'' ओविष्कीरीत 


निंयेमिंतर्पणे रणे स्थ 2५ ४५३ मिस र्ड क कडे म क 
कोतवाल ते * अल्वारा डोकू' या प्रवासात अ रमू. (क 
मेव र 


प्रभावी राहतो, ती यां कारणांमुळे ळं 


)2_1)७__. 121. _। 2 आविष्कार 97427! 


योंचे नाते ( मंगला आसली षी 
आहें. यां नात्याला छेद देण प्रायौगिकतेच्या आति. 
रिक आणि  प्रंबंळं गरजांमुळे आर्वेश्यंक' ट्रत 
अंसंतें. कलात्म म्हणून उभे राहणारे, व कठात्म 
म्हणून यथातथा योग्यतेचे ठरणारे प्रयोगही सांधिक- 
सामूहिक का असतात, यांचा विचार प्रायोगिकतेच्या्‌ | 
तत्त्वचर्चेत व्हायला हवा. केवळ कलादृष्ट्या यथुस्वी 
प्रायोगिकता तपासणे हा वैचारिक पळपुटेपणा 
झाला ! सामाजिक जाणीवा जमावातून व्यक्‍त करता. 
येत नाहीत, हे ज्या प्रयोगॅकर्त्यांना उमगते त्यांचे 


ण ्मवमासाज्या तुकत्याच शतिड आलेल्या रंगंभूमी-विशेधांकासीठी डॉ. अंशीक' रानडे 
ह्यॉर्चा'हा लेल आम्ही मागवली होता. तो यँण्यीस विलंब झाल्यानें विशंषांकोंत' अंतर्भूत होऊ शंकेली 
नवहता: तर्थाप ह्या अंकात तो आम्ही वोचकांना सादर कंरीत आहोतं. -सँपॉदर्क 


अनुक्रमणिका 


२८ 


जमाव, जमाव न राहता संघ बनतात. हा कलात्म 
लाभ खरा, पण्‌ हा लाभ करून घेणे अशी प्रेरणा 
मात्र कार्यकारी होत नसते! 

इथे एक प्रश्‍न निर्माण होतो. (निदान तो निर्माण 
व्हायला हवा ! ) सामाजिक जाणीवा हे प्रायोगिक- 
तेचे मूळ कारण मानले तर या जाणीवा समाजाच्या 
सवे थरांत असणे तकंप्राप्त आहे. परिणामतः प्रायो- 
गिकतेचा आंढळही सर्व थरांत दिसायला नको काय? 
एक सांस्कृतिक मेख ध्यानात न घेतल्यास हा प्रश्‍न 
निरुत्तर करणारा वाटतो. प्रस्तुत संदर्भात आविष्कार 
रंगभूमीच्या माध्यमाद्वारे कसा होतो, याचा तपास 
घ्यावयाचा आहे. त्यातही पुन्हा फारसे स्पष्ट नस-. 
लेले, गुहीत म्हणजे रंगभूमीच्या नाटकीय आविष्का- 
रांना विचारात घ्यावयाचे बंधन आहे. म्हणजे 
मदारी-डोंबारी यांचे खेळ, हंडीबाग-नुकल्या, बहु- 
रूपी इत्यादींचे आविष्कार विचाराच्या परिघाच्या 
बाहेर राहतात. प्रयोगकलांच्या संदर्भात तसे पाहता, 
अदिम, लोक, जनप्रिय व कला इतक्या, आविष्का- 
राच्या. मूलभूत कोटी असतात. या सर्व कोटींत 
सामाजिकतेचा आवाज उमटतो. पण प्रायोगिक रंग- 
भूमी या माध्यमाशी आदिम व लोक या कोटींचा 
संबंध स्वरूपमर्यादांमुळे येत नाही. मुद्दा असा की, 
सांस्क्रतिक-सामाजिक प्रेरणांपेकी केवळ सामाजिक 
प्रेरणा असुन भागत नसल्याकारणाने प्रायोगिकता 
आणि रंगभूमी यांचे नाते समाजातील सवे थरांच्या 
संबंधांत कल्पिता येतं नाही. आपल्याला आवडो- 
नावडो;, पण प्रायोगिकंता हा नागर धर्मं आहे. नगर, 
पोढरपेशा वंगं, मौखिक परंपरेला सव बाजूंनी सुरूंग, 
जन्‌संपर्कमाध्यमांखेरीज इतर संस्कारक संस्थांना 
लागणारी क ली कळा इत्यादी अनेक लक्षणांनी 
नागर धमं सिंद्ध होत असंतो.' नागर धर्माचे प्रायो- 
गिकतेशी आंतरिक नाते असते आणि प्रायोगिकतेचे' 
आविष्कार कोणते ख्प' घारण करतात, हे नागर 
धर्माच्या प्रेरणांवर, क्षमतांवर अवलंबून असते. प्रदे- 
शाच्या वा देशांच्या एकंदर सांस्कृतिक प्रमाणमानात 
फरक असू शकतात. यामुळे त्या त्या देशीय प्रायोगि- 
कंतेतही भेद राहणे अपरिहायं असते. म्हणजे असे 
की,., (भारताच्या संदर्भात पाहता ) राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, बंगाळ वा तामिळनाडू इत्यादी सर्व प्रदे- 
शात नगरे असतात. पण तरीही नगरांनगरांतल्या 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


प्रायोगिकतेत फरक पडतो, कारण सवे नगरे समान 
प्रमाणात नागरी नसतात (यात पुन्हा महानगर- 
संस्कृतीचा कोटिभेद करणे हक्य व अधिक तपश्ील- 
वार चर्चेसाठी गरजेचेही ठरेल, याची नोंद ठेवली 
पाहिजे ). प्रायोगिक रंगभूमीच्या संदर्भात नागरी 
जीवनाचे प्रस्तुत ठरणारे लक्षण आधुनिकतेची ओढ 
हे होय. आधुनिकतेच्या ओढीने अनेक सामाजिक 
जाणीवांना व्यवहारात विशिष्ट रूप लाभते. सांस्क्ू- 
तिक व्यवहारांत कला-कारागिरी या प्रगटीकर- 
णाच्या मार्गांना महत्त्व देणे नागरी धर्माला जवळचे 
व सुलभ असते. परिणामतः प्रायोगिकता, रंगभूमी 
व आधुनिकता यांची माळ लागते. 


आधुनिके, अर्वाचीन या संज्ञा तशा समानार्थीच. 

पण कदाचित एक. भेद मूलार्थाच्या आधारे करता 
येईल व तो वेधक वाटेल. आधुनिक म्हणजे कालिक 
दृष्ट्या नजीकचा व अर्वाचीन म्हणजे प्रादेशिक: 
दृष्ट्या अलीकडचा, जवळचा इत्यादी. . मुद्या असा 
की, यांही दोन संज्ञा व संकल्पना निखळपणे कला- 

नाहीत. नगरे व॑ नागरिकता यांच्या 
दिशेने मोहेरा ठेवणे व चाळू वतमानकाळोल्लीं सूतः 
जमविणे अक्षा दोन्ही प्रेरणांनी नागर धर्म . जीवन- 


: सरणीचा पट :विणीत असतो. आजच्या गरजा 


पुऱ्या करणे, हे आघुनिकतेला महत्त्वाचे वाटत 
असते. शाश्‍वत, टिकाऊ इत्यादींपेक्षा शटपट सिद्ध 
होणारे आणि गरज संपताच फेकून देता-येईल 
इतक्या(च) ताकदीचे कल्प उपलब्ध व्हावेत अशी 
आधुनिकतेची मागणी असते. परिणामत: सखोलते- 
पेक्षा वरवरचे, तपश्ीलापेक्षा ठसठशीत ढोबळपणां- 
क ह / तात्विक तथ्यापेक्षा सहूज प्रत्ययाला 

यत असते, त्याकडे आधुनिकता झुकलेलो असते.. 
आधुनिकतेची ही लक्षणे दोष म्हणून पाहण्याचे 
रण नाही. स्वस्थानी असेपर्यंत दोषही गुण | धमं 
असतो,-असा काहीसा आयुर्वेदिक न्याय इथे. लावा- 
वासा वाटतो! सारांश, आधुनिकतेच्या कायंपद्धतीचे 
भान ठवल्यामुळे प्रायोगिकतेचे अनेक अंगभूत घटक 
तसे का याचा उलगडा होळ हकतो. 7. 


चाळू काळाबरोबर पावले टाकणे 


: अंगभूत लक्षणांत जमा होते. अर्थच असा की, परं- 


परेच्या पुढे जाण्यात परंपरेबरोबर फटकून वागे- 


प्रायोगिक रंगभूमी आणि लोककला 


ण्याचा धोका पत्करावा लागला तरी चालेल, अशी 
आध्वनिकतेची भूमिका असते. प्रायोगिकता आणि 
आधुनिकता यांच्या दरम्यान समान दुवा सापडतो 
तो इथे. दोघांची घाव वेगळेपणाकडे असते. सामा- 
जिकता-नागर धर्म-आधुनिकता व प्रायोगिकता या 
आगगाडीला रंगभमीचे इंजिन लावल्यावर * लोक 
कोटीकडे पोचणे कसे तकंप्राप्त आहे, याचा बोध आता 
सहज. व्हावा. क्गर रंगविणाराला. वेगळेपण लाभू 
'शकते, ते “ होक ' कोटीकडे वळण्यातूनःच !. आदिम 
कोटीपर्यंत पोचणे, नागरी. आविष्कारांना आणखी 
एक पायरी. पार करूनच शक्‍य. असते आणि नागरी 
सरणीच्या. सर्वसमान क्षमतेत हे. बसत नाही! 
यामुळे अनेकदा. आदिम व लोक आविष्कारांत. भेद 
करणेसूद्धा नागर संवेदनेस जमत नाही ! सरमिसळ 
वेगळेपणा चालेल; पण वेगळेपणा हवा, अशी भूमिका 
दिसू लागते. पांढरपेद्यांची खेंडुती -जीवनाविषयीची 
हळवी ओढ म्हणून अनेकदा प्रायोगिक रंगभूमीवर 
लोकाविष्कार वावरू लागतात, ते या पारवंभूमीवर. 
प्रायोगिक रंगभूमी खेड्यापाड्यांत पोचावी/पोच- 
वावी, अशी स्तुत्य इच्छा बाळगणाऱ्या नाट्यसंस्का र- 
कांना ही प्रक्रिया साधणे जवळजवळ अशक्य असते, 
तेही याच कारणांमुळे. नेहमीच्या जीवनाचा भाग 
म्हृणून जिथे वासुदेव वावरतात, तिथे वासुदेव फारसे 
सांगू शक्त नाहीत याचे. कोडे :वाटू. नये .! 

म्हणूनच प्रायोगिक रंगभूमीला. लोकाविष्कार 
लोककला म्हणन वापरणे हिताचे असते. प्रायोगिक 
रंगभूमीकडे बघताना लोकाविष्कारांना अपभ्रंशित 
करून सादर केले जाते, मूळ चौकटीबाहेर वेगळे 
काढल्याने त्यांच्या जीवनशक्‍्तीची क्षती होते इत्यादी 
आक्षेप चुकीच्या दृष्टिकोनातुन घेतले जातात व 
संदर्भबाह्य ठरतात. प्रायोगिक रंगभूमीला दशावतारी 
खेळ, लळिताची सोंगे, : तमाशाचा वग, दंढार वा 
यक्षगानासारखे आविष्कार यांना * वापरावेसे ' वाट- 
णार ! प्रायोगिकतेचे तकंशास्त्र दुसरे काही होऊच 
देणार नाही ! मुळातले “ लोक “. -आविष्कार 
नागरी प्रक्रियेमुळे लोककला होतात. लोकाविष्कारात 
कलातत्त्व नसते असे नाही; पण त्या तत्त्वालाच 
वेगळे काढण्याकडे, त्याला वरच्या पायरीवर बस- 
विण्याचे लोककोटीच्या चौकटीत बसत नाही. या 
चौकटीबाहेर जाण्याची प्रवत्ती ज्या आविष्कारात 


२९ 


असते ते संधिरेषेवरचे प्रकार होत. (: उदा.. भजन, 
तंत्रत्रगत..दोलवादन, लावणीगायन इ.) यांना. लोक. 
म्हणणे हे चूक आहे. त्यांना व “ खर्‍या ' लोकावि-; 
ष्कारांना अन्याय करणारे आहे. ' लोक ' कोटीत 
जमा होणारे आविष्कार कोणंते, यांचा गोंधळ केल्या- 
मुळे अ-नांगर ते लोक असा समज होऊ झकतो 
तसा तो होऊ नये. चौकटीसकट येणारे लोकाविष्कार 
आणि रंगभूमी यांचे स्वरूप, कायंपद्धती, उद्दिष्टे 
यांत फरक आहे आणि तो (राहणारं. चौकटीबाहेर 


काढलेले लोकाविष्कार लोकोद॒भूत म्हणता येतील; 


पण ते लोक राहत नाहीत, राहणार नाहीत-मग! 
कोणत्याही उद्दिष्टांनी चौकट मोडण्याची क्रिया प्रेरित 
झालेली असो. मानवशास्त्रीय अभ्यास, कलानिर्मिती: 
यांसारख्या हेतूंनी चौकट सोडून “लोक ' आविष्का- 
रांना सामोरे जाता येते आणि यावर आक्षेप घेण्याचे : 
कारण नाही. मात्र आपल्या हेतूंशी संलग्न अश्ली 
भूमिका व सादरीकरण राहील, इतकी खबरदारी 
घ्यायला हवी. या संदर्भात मराठी प्रायोगिक रंग- 
भूमीकडें पाहिले असता काय दिसते ? 


१) अनेक वेळा प्रायोगिकता लोकाविष्काराकडे 


- वळली ती सैद्धांतिक भारलेपणातून-विश्शेषत: ब्रेक्टच्या. 


आधाराने. हे आधार: नीट विचारातून घेतले गेले 


नाहीत, हे एक कटु सत्य ! ब्रेक्टने साधलेला परिणाम 
“ हा विरोधसंबंधांच्या सादरीकरणातूंन “ धक्का 


देऊन साधलेला पंरिणाम होता. तेव्हा विरोधसंबंध 
साधणे महत्त्वाचे. हे संबंध मराठी संस्कृतीत कसे 

सिद्ध होतात, याचे उत्तर ब्रेक्टचा मागोवा धेऊन कसे 

मिळणार ? :इथे व्चार.व्हायला हवा तो सांस्कृतिक 

गतिशास्त्रांच्या आधारे. तो तसा न झाल्याने ब्रेक्‍्टने 

लोकगीते, सिनेगीते, पटहध्वनी इ. वापरले, म्हणून 

आपणही वापरले इ. चुका घडल्या. लोकाविष्काराची 

तंत्त्वे उचेलणे महत्त्वाचे, लोकाविष्कार नव्हे. हे सूत्र 
अवलंबिण अवघड; पण त्याला इलाज नाही. ना 
अरतीर ना परतीर, अशी स्थिती राहिली 


२) लोकाविष्कार दुसऱया प्रकारे प्रायोगिक रंग- 
भूमीवर आले, ते त्यातील कलात्म भागांची निवड 
करून. वं त्यांचा मुक्‍त्र वापर करून. मुक्‍त वापरात 
मुख्य पथ्य असे की, मूळ चौकटीच्या नाळखुणा फा 
दिसु नयेत. म्हणजे भारलेपणा, सामूहिक भावना 


रळ 
असें परिणाम सूर्चित होण्याइतेका घाट उचलांवा 
पणे आंतैरिंक' नातें जोड नये. हा मार्ग जरा अधिक 
यशस्वी झाला 


३). लोकाविष्काराची पुणे चौकट घ्यावो; पण ती 
- घासून-पुसुन- घ्यावी, वा त्याच्याशी आधुनिक चौक- 
टींची सांगड घालावी (उदा. वृंदगान, सामूहिक 
हालचालींचे बंध इत्यादी). हा प्रकार वापरणे 
जोखमीचे. पण प्रयोग म्हणून करून पाहणें महत्त्वाचे. 
४ “ यंथॉकथने ' पद्धतीनें ग्रामीण वास्तवावर 
पूर्ण आविष्कार ओंधोारणे ( लोकेकेंथा ७८ ), हां 
ऑणेंखी एंक मार्ग. यातं परिणाम साधला गेंला, पणे 
तों व्रिधेसंबंधांच्या कार्यामुळे. हे ध्यानात घेतल्यास 
अक्षा प्रेयंत्नांचा पल्ला फा'र पोचू शकणार नाही, हें 
लक्षांत येईल. 


९ 


रळ ळळ्>्-“-->-३३--२२>>>>>>२:>२>->जव्बबू- काल कन ते 


१२४७-१९५४ पर्यंत झाठेल्या मरांठी पुंस्तकांत साहित्य अकादमी' (नंची' दिल्ली.) चे 
प्रथम क्रमांकाचे रु. पाच हजाराचे पोरितोषिंक प्रांत झाळेले पुस्तक 


वेदिक संस्कृतीचा निकास 


( सुधारुन वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


पृ, ९०० ] 


ठेवक- तंकेतीथ लक्ष्मणशॉस्त्री जोशी. 


प्रकाशक: प्राज्पाठशाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


क्ाकाकशाशाााा्शााााबबवमाकाक, 


नवभारत 


.. 
जुले, १९८५ 


लोकाविंष्कांर॑ आणिं प्रायोगिके रंगभूमीचें नातें 
कसे राहील, याची भविष्यवाणी वॅतेविण्याचा प्रयत्न 
करेणे म्ह्णजे प्रायोंगिक रंगभंमीच्या मळ सामर्थ्या- 
विषयी अविश्वास दंशेविणें होय ! पणे तरीही होस 
म्हणूनं अंदाजं बांधायचा प्रयत्न करता येइल, असें 
वाटते की, अंनुभंवाचो रोसंवटपणा', सादरीकरणात 
मुक्‍ेतपणां आणि नार्गरी मनांच्या मळंच्या अ-नागरी 
गाभ्याकडे अंबोधमनाची धावे पाहता आतौ आरदिमॉ' 
कडे प्रवृत्ती वळेल, लोकाविष्कारांच्याही पलीकडे ! 
शब्दापेक्षा, हावंभावादिकांची' निःशेब्द संदेंदांपरता' 
संगीतापेक्षा ध्वनींची सूचकता, संयक्‍्तिकाच्या' 
बंदिस्तंपणापेक्षा' * इर्रॅशनंल 'ची' सांवतिकती आणि 
मानवी मर्यादांपेक्षा अमानवी शक्तींचे अंमर्यादेपण' 
यांची ओढ वाढती आहे आणि' तिची परिणती 
आदिंमांच्या आकेषेणात वं मागोव्यात होऊ शकेल, 


[किंमेत ३५ रु 


जुले, १९८५ नवभारत 


केश सर्टिफिकेटसं. : 


के ->५०-- 
चि 


तरीही 
तुम्ही सावर विसंबू शकता. 


काळाबरोबर रहाणे म्हणजेच समृध्दीकडे जाणे. 
जसा काळ पुढे जातो तसे बचतीचे महत्वही वाढते, 
आजच आमचे' ३३७.९० रुपयांचे. केश सर्टिफिकेट खरेदी करा 
व दहा वर्षांनी त्याचे १,००० रुपये घ्या. 


अधिक माहितीसाठी नजीकच्या झाखेला भेट द्या, 


, १॥, 
बँक ऑफमहाराष्ट्र 
(भारत सरकारचा उपक्रम) भ -$ 


मुख्य, कचेरी : “लोकमंगल!! १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५ 


३१ 


एकोणिसाव्या शतकातील महाराष्टाचा आर्थिक विचार 


बा. रं. सुंठणकर 


१९ व्या शतकामध्ये महाराष्ट्रात आथिक विषया- 
संबंधी जो व्रिचारविनियम झाला त्याचे एकत्र 
संकलन करण्याचा हा .प्रयत्न आहे, यात त्या 
शतकात प्रकट झालेल्या विचारावर टीकाटिप्पणी 
किंवा भाष्य करण्याचा इरादा नाही, . क 

युरोपात आधुनिक काळात जशी भौतिक आणि . 
सामाजिक शास्त्रांची वाढ झाली, तश्ली आपल्या 
देशात झाली नाही. येथे इंग्रजांचे राज्य स्थापन 
झाल्यानंतर इंग्रजी विद्येच्या अनुषंगाने आपला 
पश्चिमी शास्त्रांशी परिचय झाला व ती आपण 
शिकू लागलो. आधिक विचार किवा अर्थक्षास्त्र या 
विषयालाही हींच गोष्ट लागू पडते. -अथंशास्त्र हे . 
आपण डन “मड शिकलो. इंग्रजपुव॑ काळात 
हिंदुस्थानचा व्यापार - मोठा होता. पुर्व 
आणि पडचिम दोन्ही दिशांना हिंदी. माल. मोठ्या 
प्रमाणावर जार्त॑ असे. तो व्यापार. काबीज 'करण्या- 
करिता युरोपीय व्यापारी-कंपन्यांचा हिंदुस्थानात * 
प्रवेश झाला. इतकी आथिक घडामोड होत असताना 
येथे अथंक्षास्त्रांचा उदय झाला नाही. येथे एखादा 
अडॅम स्मिथ किंवा रिकॅर्डो जन्माला आला: नाही. 
येथे .मोठमोठ्या व्यापारी पेढ्या होत्या. त्यांचे. अर्थ- ' 
शास्त्र, व्यापारी देवघेव आणि लेखाशास्त्र (8000- . 
प्प!129) पुरते मर्यादित होते. .त्यापेक्षा आथिक 
देवघेवींच्या मूलतत्त्वांचा विचार कोणी केलेला 
दिसत नाही. ळे जर 


र 
अथंक्ास्त्रासंबध्दी 


विचार केला भसता असे दिसून: : 
येते की, कौटिल्याच्या अथंश्षास्त्रांनंतर त्या प्रकारचा . 
दुसरा ग्रंथ उपलब्ध “नाही. त्या अर्थशास्त्रालासुद्धा 
खऱ्या अर्थाने अर्थशास्त्र म्हणता येणारं नाही. त्यांत. 
राजा, त्याचा राज्यकारभार, राजनीति, दंडनीति, 
संरक्षण, खजिना, कर, खंडणी अश्या 
विवेचन आहे. त्याला ' पोलिटिकल इकॉनॉमी ! 
म्हणता येणार नाही. अलीकडच्या काळातीळे 


उपलब्ध मराठी. ग्रंथ ' म्हणजे १७१६ साली कर. 
वीरच्या संभाजी मेहाराजांनी आपल्या मुंलाकरितां 
तंयार करविलेले आज्ञापत्र, “ यथाशास्त्र राजनीति” 
हा होय. त्याचा उद्देश “ आयव्ययविचार पाहून जेणे- 
करून दिवसेंदिवस राज्यात खजिना'होय ते करावे ” 
हा होता. “ खजिना असल्याने सर्व संकटांचा परिहार 


: होतो ” अशी... शिकवण त्यात झाहे. राज्यात 


व्यापारवृद्धी करून खजिना वाढवावा यावर त्यात 
भर आहे. इंग्रजांबद्दल एक र्य वाक्‍य त्यात 
आहे. “ हट्टी जांत, हाती आलेले स्थळ मेल्यानेही 
सोडावयाचे नाहीत.” असा इंग्रजांचा गुण वणिला 
आहे. त्यानंतरचे .दुसरे उपलब्ध  माड्मय म्हणजे 
अठराव्या. शतकाच्या अखेरीस सवाई माधवराव 
पेशव्याकरिता तयारं करण्यात आलेले एक चोपडे 
होय. या चोपड्यात महालनिहाय जमाखर्च. कसा 
ठेवावा, खाती . कोणत्या प्रकारची असावीत अश्या 
संबंधीच्या सूचना आहेत. 


अभ्यांसाळा - चालना मिळाली. पण 

आथिक विषयासंबंधी विचार : सुरू झाला: 
होता. इंग्रजी राज्याचे . दुष्परिणाम इतर प्रांता- 
पेंक्षा . महाराष्ट्राला फार ल्वकर॑ जाणवायला' 


होतें. 
असे, लष्कर आणि लष्करी पेला यांमुळे रोजगाराला 
वाव होतां, व्यापारउद्योगांना राजाश्रय होता. 
मराठी राज्य गेल्यामुळे हे सर्व बंद झाले, उद्योगधंदे 
बडाले, बेकारी आणि दारिद्रय सयोकी-बहेच लवकरच, 


अनुक्रमणिका 


एकोणीसाव्या शतकातील. महाराष्ट्राचा आथिक विचार 


जाणवू लागली. देशाचे दारिद्रथ, बेकारी, इंग्रजांनी 
चालविलेली लूट यांसंबंधी विचार सुरू झाला. या 
दुःखाला पहिली वाचा भास्कर पांडुरंग याने फोडली. 
हा दादोबा पांडुरंग यांचा धाकटा भाऊ. इंग्रजी फारसे 
£ शिकला ! नव्हता, पण ती भाषा त्याने चांगली 
कमावली होती. व्यापारी कंपनीत तो नोकरीवर 
होता. बाँबे गॅझेट या वृत्तपत्रात १८४१ साली *ए 
हिंदू ' या टोपण नावाने त्याची ८ पत्रे प्रसिद्ध झाली 
होती. या पत्रांत त्याने इंग्रजी राज्याचे स्वरूप उघड 
करून त्याची खूपच निभंत्संना केली आहे. तो 
म्हणतो : “कायदा आणि न्याय या नावाखाली इंग्रज 
आम्हाला सवं बाजूंनी लुटतात. इंग्रजी राज्य हा या 
देशावरचा भयानक झाप आहे. पेंढारी, रामोशी 
लुटणार नाहीत इतके लुटून आम्हास इंग्रजांनी 
भिकेस लावले आहे. त्यांना हाकलून देण्याचा दिवस 
येईल तो सुदिन होय. इंग्रजांच्या अंमलाखाली देश 
सुखी आहे असे म्हणणे म्हणजे लुटारूंच्या हाती गाव 
'सोपवून ते .सुखासमाधानात आहे असे म्हणण्यासारखे 
आहे. ” या पत्रावरून देशाच्या आथिक बाजूचा 
विचार सुरूं झाला होता हे दिसून येते. तसेच १८७१ 
नंतर दादाभाई नौरोजी यांनी आथिक शोषणाचा 
सिंद्धांत . मांडला, त्याची पूवसूचना या पत्रांत 
सापडंते. . ; 

त्यानंतर १८४३ ते १८५५ या बारा वर्षांच्या 
अवधीत . आथिक विषयावर . चार पुस्तके मराठीत 
प्रसिद्ध झाली. र » 

१. १८४३ साली रामकृष्ण विश्वनाथ यांचा 
प्रबंध : '“ हिंदुस्थानची प्राचीन व सांप्रतची स्थिती 
व पुढे तिचा काय फ्रिणाम होणार याविषयी 
विचार ” । १ 

, २. १८४९ साली लोकहितवादींनी लिहिलेले 
* लक्ष्मीज्ञान ' हे पुस्तक : 

३. १८५४ साली हरि केहवजी पाठारे व 
विद्वनाथ नारांयण मंडलिक यांनी सिद्ध केलेले 
« देशव्यवहारव्यवस्था या शास्त्राची मूलतत्त्वे” हा 
ग्रंथ. १८५५ साली प्रसिद्ध झालेले कृष्णशास्त्री 
[चिपळूणकर यांचे “ अर्थशास्त्र परिभाषा ” हे पुस्तक. 
,. य़ांपैक्री रामकृष्ण विशवनाथाचा. प्रबंध हे स्वतंत्र 
पुस्तक आहे. ब्राकीची तीनही. अनुबादाच्या स्वरूपांची 
आहेत. .लोकहितबादींचे * लक्ष्मीज्ञान ' हे क्लिफ्ट 
न न. भा. ५ 


३३ 


याच्या * ७1205 ० ९०10०41 एप ४ ' 
या ग्रंथाच्या आधारे लिहिले होते. हरि केशवजी 
पाठारे यांचे * देशव्यवहारव्यवस्था ' हे. पुस्तक मिसेस 
मार्सेटे या लेखिकेचे “ (00एल3प्याड खा 
एऐजाए०] ७०010पा४ ' व जॉन स्टुअटं मिलचे 
“ एयाटा]1७6&) ल ऐगपाटा एट्या0फ 9” 
या ग्रंथांना अनुसरून संभाषणात्मक लिहिले 
होते. कृष्णशास्त्री चिपळूणकर यांचे * अथेशास्त्र 
परिभाषा ' मिलच्या ग्रंथाच्या एका भागावरून 
लिहिले होते. दुसऱ्या भागाचे भाषांतर त्यांनी तयार 
केले होते. पण आता ते उपल्ध नाही. ही चारही 
पुस्तके २011291 1)00110019'" या नवीन शास्त्राचा 
परिचय करून घ्यावा आणि देशाचे दारिद्र्य घाल- 
वून तो संपत्तिमान करण्यासाठी या शास्त्राचा 
अभ्यास आवश्यक आहे या भूमिकेवरून लिहिली 
गेळी होती. विषय नवीन असल्यामुळे तत्संबंधी नवी 
परिभाषा, नवे शब्द तयार करण्याचे प्रयत्न सुरु 
झाले. ऐला०2] ८010019 ला लक्ष्मीज्ञान, 
देशव्यवहारव्यवस्था, संपत्तिशास्त्र, अथंशास्त्र असे 
प्रतिशब्द वापरलेले दिसतात. .भथंशयास्त्र हा शब्द 
प्रथम कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांनी उपयोगात आणला 
आणि तो ख्ढ झाला. तसेच ४४८०10७ याला लक्ष्मी, 
संपत्ती, धन, द्रव्य, वित्त असे शब्द वापरण्यात येत 
होते. | 

रामकृष्ण विश्वनाथ यांच्या प्रबंधाखे रीज त्यांच्या- 
बद्दल काहीही माहिती उपलब्ध नाही. त्यांचे. आड- 
नाव कानविंदे असावे असा एक तके आहे. त्यांच्या 
प्रबंधावरून त्यांची स्वतंत्र प्रज्ञा दिसून येते.. हा 
प्रबंध लिहिण्याची प्रेरणा त्यांना अडॅम स्मिथच्या 
१४८१], 0 1४०055 या ग्रंथावरून झाली. असे 
झास्त्र आपल्याकडे नाही, . म्हणून आपणं लिहीत 
आहो, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात त्यांच्या 
प्रबंधाचे स्वरूप असे आहे : : 

श्रम हे मोठे द्रव्यसाघन आहे. द्रव्य साध्य करण्या- 
करिता मनापासून श्रम केले पाहिजेत. रामकृष्ण 
विशवनाथांनीही आथिक शोषणाचा ( ताण ,) 
उल्लेख केला असून औद्योगीकरणाची आव्यकता 
प्रतिपादन केली. आहे. . भास्कर पांड्रंगाप्रमाणे 
त्यांचाही भ्रमनिरास. झाला होता. तो म्हणतो 
अनिवार द्ृव्य दर वर्षास बाहेर जात आहे.. म्हेणून 


अनुक्रमणिका 


-हे.$ 


लोक भिकेस लागले व दारिद्रय आले. जमाबंदी, 
शिंबंदी, न्यायखांते. यांच्या कारभारात मोठे कर 
लादले आहेत. राज्यात अंदाधुंदी व जुलूम आहे. 
हिंदुस्थानात तयार होणाऱ्या मालावर जबर कर 
बंसविल्यामुळे येथील धंदे बुडाले. इंग्रजी राज्यात 
स्थिती सुधारेल हे म्हणणे निर्थक आहे. आपण 
स्वावलंबनाचा मार्ग पतकरून दुसर्‍याच्या साहाय्याची 
गरज न ठेवता यंत्रादि युक्‍्तींचा उपयोग करून 
कांपड, रेशीम, साखर इत्यादी वस्तू येथेच तयार 
कराव्यात. विलायती मालाची गरज ठेवू नये. येथे 
तयार झालेला माल बाहेर पाठवावा. येथून गेलेल्या 
कांपसाचे कापड तयार होऊन परत आपल्या देशात 
येते, त्याची किंमत ५२० पटींनी वाढते असा हिशेब 
त्यांनी सांगितला. हेअर गोळा करूनं दहा लाखांची 
गिरणी काढावी; पृथ्वीच्या पोटातील सोने वर्गरे 
खनिज द्रव्ये काढावीत; सिलिकापासुन काच तयार 
करावी. कारखाने व व्यापार वाढला, की लोक सुखी 
व धनाढ्य होतील. रामकृष्ण विशवनाथांनी औद्यो- 
ग्रीकरण व व्यापारवृद्धी यांवर भर दिला आहे. 
हरि केशवजी यांनी आपल्या पुस्तकात देशव्यव- 
हारशास्त्र म्हणजे 001281 ८०10119 समजून 
घेतल्याने आपले दारिद्र्य जाऊन संपत्तीमान होण्याचे 
साधन प्राप्त होईल यावर भर दिला आहे. 
“कृषी, शिल्प, व्यापार इत्यादिकांचा आश्रय करून 
देशव्यंवहारकास्त्रातील युक्‍ती घेवून दारिद्रयाचा 
उच्छेद करावा म्हणजे ऐश्‍वर्य संपत्तीसहित या 
देशी चिरकाल नांदू शकेल ” असा विश्‍वास त्यांनी 
व्यक्‍त केला. 
कृष्णशास्त्री चिपळूणकरांनी आपल्या पुस्तकाला 
* अर्थशास्त्र परिभाषा ” असे नाव देऊन अर्थक्ञास्त्र 
हा संमर्पेक शब्द प्रथमच वापरला व' तो आता ख्ढ 
झाला आहे. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत त्यांनी 
व्यवहारातील गोष्टींच्या यथार्थ उपपत्ती .समजून 
घेण्याकरिता आणि. भ्रामक समजुती घालविण्या- 
करिता हे शास्त्र शिकणे अवश्य आहे; दारिद्र्याचा 
नाश करण्याकरिता हे शास्त्र उपयुक्‍त' . आहे; 
इंग्रजांकडून तीव्र शोषण होत आहे, यामुळे आथिक 
विकासाचे मागं बंद झाले आहेत; म्हणून भाथिक 
“विकासाचे' शास्त्र आणि तंत्र ही अवगतं झोली 
'पाहिजेतं असे प्रतिपादन केले आहे. 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


लोकहितवादींनी आर्थिक विषयावर बरेच लिहिले 
आहे. “लक्ष्मीज्ञान या पुस्तकाशिवाय ' शतपत्रे ', 
* हिंदुस्थानास दरिद्रथ येण्याची कारणे', ' ग्राम- 
रचना ', “ निबंधसंग्रह ' या त्यांच्या लिखाणातून 
आथिक विचार विखुरलेले आहेत. ' लक्ष्मीज्ञान' या 
पुस्तकात संपत्तीच्या व्यवहारासंबंधी विवेचन आहे. 
त्यांचे थोडक्यात प्रतिपादन असे : संपत्तीच्या वृद्धी- 
करता श्रम केले पाहिजेत. तिची वृद्धी होण्याकरिता 
४ गोष्टींची आवश्यकता आहे- १) शहाणपणा; 
२) प्रत्येकाने वेगळा व्यापार करणे, ३ ) लक्ष्मीचा 
संचय करून तिचा योग्य विनियोग करणे, ४) 
निर्भयपणे प्राप्त लक्ष्मीचा उपभोग घेणे. उद्योगाची 
वाटणी ही व्यापाराची माता आहे.' पैसा हा 
व्यापाराचा द्शेक आहे. ज्या देशात पैसा फार तो 
सुखी. सर्व मिळकतीपेक्षा मुख्य मिळकत म्हणजे 
माणसाचे हातपाय होत. भांडवल व मेहनत यांच्या 
साहाय्याने लक्ष्मी मिळते. उद्योगाची शिल्लक राहते, 
त्यावर भाणखी उद्योग झाला पाहिजे. आमच्या 
लोकांनी भांडवल होते तेव्हा उद्योग केला नाही, 
भांडवल गेले तेव्हा उद्योग सुचून उपयोग नाही. 
हिंदू लोकांचे शहर म्हणजे आळशी लोकांचा समुदाय 
होय. श्रीमंत लोकांनी द्रव्य खर्चून मोठाले उद्योग 
सुरू करून लोकांस मार्ग दाखविला पाहिजे; 
किंवा सरकारने मार्गदशन केले पाहिजे. (लोकहित- 
वादींनी हे लिहिले तेव्हा मुंबईत कापड गिरणीचा 
जन्म झाला नव्हता; तो पुढे ३-४. वर्षांनी 
झाला.) चांगली स्थिती येण्यास उद्योग बहुत केले 
पाहिजेत. उद्योग, विद्या व सुनीती हे लक़क्मी 
आणणारे पदार्थ असल्यामुळे त्यांची वृद्धी झाली 
पाहिजे, 

लोकहितवादींनी राजकीय विचाराला आथिक 
तत्त्वाची जोड दिली आहे. दारिऱ्द्याची मीमांसा 
करताना त्यांनी भाथिक शोषणाचे कारण सांगितले 


आहे. इंग्रज अधिकार्‍यांचा पगार, इंग्लंडच्यी 


यंत्रोत्पादित .मालाचा वाढता खप वगरे कारणां- 
मुळे संपत्तीचा ओघ त्यांच्या द्वेशाकडे वळला आहे. 
त्यामुळे बेकारी आली, आमच्या कारागीरांची 
उपासमार होऊ लागली. भरमसाट शेतसारा, 
शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा आणि . सावकारांचे 
रक्षण करणारे, कायदे, 'न्यायुदानात्री खंचिक  प्रंदत 


एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा आथिक विचार 


या सर्वांमुळे शेतकऱ्यांचे दारिद्रय वाढले. आहे. 
दारिद यांसाठी त्यांनी समाजपद्धतीला जबाबदार 
धरले आहे. जुन्या चालीरीती, पुवंग्रह, अविभक्त 
कुटुंब पद्धती, वंशपरंपरा एकाच धंद्याला चिकटून 
राहाण्याची सवय, लग्नसमारंभ, धार्मिक विधी 
इत्यादींकरिता होणारी उधळपट्टी, दागिन्यांची हौस, 
अज्ञान, आळस, परदेशगमनाला बंदी अश्या अनेक 
कारणांमुळे प्रगतीला अटकाव झाला. या गोष्टी 
नाहीशा झाल्याशिवाय पाऊल पुढे पडणार नाही. 
दागदागिन्यांत पैसा अडकून ठेवण्याच्या चालीचा 
त्यांनी वारंवार निषेध केला आहे. त्यांमुळे उद्योग 
सुरू करण्याला भांडवल मिळत नाही. दारिद्रयनाशा- 
करिता लोकहितवादींनी स्वदेशी व औद्योगीकरण 
हे उपाय सांगितले आहेत. आणि त्यांच्या अनुषंगाने 
बहिष्काराचा मार्गही सुचविला आहे. आपण स्वदेशी 
माल तयार करायला शिकावे आणि परदेशी माल 
न घेता स्वदेशीच माल़ घ्यावा असे त्यांनी आग्रहाने 
सांगितले आहे. बाहेर जाणारा संपत्तीचा ओघ 
थांबवावा, यावर त्यांचा भर होता. 


- लोकहितवादींचे समकालीन विष्णुबुवा ब्रह्मचारी 
यांनीही. आथिक विचारात. भर घातली' आहे. या- 
बाबतीतले आपले विचार त्यांनी ' सुखदायक राज्य- 
प्रकरणी निबंध *.या निबंधात .मांडले. आहेत. त्यांचा 
हा निबंध १८६७ साली प्रसिद्ध झ्ञाला. योगायोग 
-असा की, :कालें माक्‍संच्या कॅपिटल ग्रंथाचा पहिला 
खंड़ याच वर्षी प्रसिद्ध झाला होता. विष्णुबुवांनी 


आपल्य़ा निबंधात सामुदायिक जीवनाची-कम्यूनची 


-कल्पना मांडली आहे. “सर्वे प्रजा एक कुटुंब व 
सर्व जमीन एक बाग वत्यातुन जे जे निघेलते ते 
सर्वांचे एक, याप्रमाणे राज्यव्यवस्था असली म्हणजे 
सर्वांना सर्वे उपयोग . मिळतात व सर्वांना, उत्तम 
खावयास मिळते व सर्वांना विपुल वस्त्रे व अलंकार, 
भषणे मिळतात. ...... ».. म्हणून सवे लोक पुण- 
'काम होतात. ” गावोगाव धनधान्याची, कापड- 
वस्त्रांची, दागदागिन्यांची वगेरे कोठारे असावीत व 
त्यांतून ज्यानेत्याने लागेल तसा त्यांचा उपयोग 
करावा. राजाने निरनिराळया धंद्यांची खाती काढा- 
'ब्रीत आणि. त्यांतून तयार झालेल्या वस्तू लोकांना 
पुरविण्याची व्यवस्था करावी. मुले ५ वर्षांची झाली 


३५ 


को, सरकारने ताब्यात घ्यावीत. त्यांना त्यांच्या 
कुवतीप्रमाणे धंद्याचे शिक्षण द्यावे. सर्वांच्या निर्वा- 
हाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. सवे लोक सुखी 
होण्याचा हाच मागे आहे, असा .. निर्वाळा विष्णुबुवा 
देतात. 

यानंतर आपण भारताचे पितामह दादाभाई 
नौरोजी यांच्याकडे येतो. आथिक विचाराला त्यांनी 
व्यवस्थित स्वरूप दिले. हिंदुस्थानच्या दारिऱ्दयाचा 
शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणारे ते पहिले हिंदी पुढारी 
होते. परकीय राज्याच्या आथिक बाजूचा पद्धतशीर 
अभ्यास करून त्यांनी इंग्लंडकडून होणाऱ्या हिंदु- 
स्थानच्या आथिक पिळवणुकीविरुद्ध हयातभर 
प्रचार केला. हाताशी ' फारशी साधनसामग्री उप- 
लब्ध नसता मोठ्या कष्टाने माहिती व आकडेवारी 
त्यांनी गोळा केली आणि भापला आथिक शोषणाचा 
किंवा खंडणीचा सिद्धांत ( 10)1510'5 1॥८०७५ ) 
मांडला. १८७० आणि १८७१ या वर्षी * ४४37७ 
&॥0 1५८०05 0 17]018' आणि * छा 31त'5 
1)पा9 (० 15013' हे दोन निबंध ईस्ट इंडिया असो- 
सिएशन समोर त्यांनी वाचले, त्यात त्यांनी आपल्या 
ड्रेन थिञरीचे सुतोवाच केले. होते.. त्यानंतर त्यात 
भर घालत घालत. १९०१ साली * ?०एला9 प्त 
एप-छयपक्क पा 19012” हा ग्रंथराज प्रसिद्ध 
क्रेला. या त्यांच्या सिद्धांताने हिंदी राष्ट्रवादाचा 
आथिक पाया घातला. हिंदी आथिक राष्ट्रवादाचा 
उगम त्यात सापडतो. दादाभाईंची पद्धती सांख्यिकीय 
होती. या पद्धतीच्या आघाराने .हिंदुस्थानचे दरडोई 
उत्पन्न ठरविण्याचा पहिला प्रयत्न त्यांनी केला. 
त्यांनी. हिदी माणसाचे दरडोई उत्पन्न वीस रुपये 
आहे असे ठरविके: १८७२ साली इंडियन फिनॅन्स 
कमिटीसमोर ( फॉसेट कमिटी ) साक्ष द्वेताना त्यांनी 
हिंदुस्थानच्या दारिद्रयाचे मुख्य कारण .इंग्लंडकडून 
होणारे आथिक शोषण हे आहे, हे स्पष्टपणे विशद 
करून सांगितले. हिंदुस्थानच्या बाबतीतं * ड्रेन चाळू 
आहे हे दादाभाईंपुर्वी शोजर, कॉनेवॉलिस, माटिंन 
मॅरिअर वगैरे इंग्रज अधिकाऱ्यांनी आणिं लेखकांनी 
सांगितले होते. पण दादाभाईंनी आकडेवारी, व 
प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती यांच्या आधाराने ते सिद्धांत 
रूपाने मांडले. दादाभाईंनी 'ड्रेन'ची.कारणे सांगितली 
ती. अज्ञी : 


अनुक्रमणिका 


३६ 
शासकीय कारणे: 
१) इंग्लंडमध्ये द्यावे लागणारे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांचे 
पगार व पेन्शने. 
२) हिंदुस्थानात ठेवलेल्या ब्रिटिश फौजेकरिता 
. इंग्लंडच्या युद्ध खात्याला द्यावा लागणारा खच. 
३) भारत सरकांरप्रीत्यथ॑ इंग्लंडमध्ये करावा 
लागणारा खरचं. 


अश्शासकीय: 

इंग्लंडमधून येथे. व्यवसायाकरिता आलेले लोक 
परत जाताना आपली प्राप्ती इंग्लंडमध्ये घेऊन 
जातात. त्या संपत्तीमुळे होणारे शोषण. या शोषणा- 
मुळे येथे भांडवल संचय होऊ शकत नाही. ब्रिटिश 
व्यावसायिक येथून जो पैसा नेतात तो पुनः भांडवल 
म्हणून येथे गुंतवितात. येथील व्यापार आणि मह- 
तत्वाचे उद्योग यांमध्ये त्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे 
शोषणाचे :चक्र अव्याहत चालू राहते. 


नैतिक शोषण: 


या प्रत्यक्ष शोषणाबरोबर दादाभाईंनी नैतिक 
झोषणही सांगितले आहे. ब्रिटिश्न अधिकाऱ्यांना 
येथील शासनात जो अनुभव व जे ज्ञान मिळते, ते 
त्यांच्या बरोबरच जाते. हिंदुस्थान त्याला मुकतो. 
तसेच हिंदी लोकांना दुय्यम नोकऱ्यांवरच समाधान 
मानावे लागते. वरच्या जागा मिळत नाहीत. याला 
दादाभाई नैतिक शोषण म्हणतात. 

दादाभाईंच्या अंदाजाप्रमाणे हे आधिक झ्लोषण 
दरसाल तोन ते चार कोटी पौंड (३० ते ४० कोटी 


रूपये) होत होते. १८१४ पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी- 


भाफंत १५० कोटी पौंडांची लूट इंलंडला मिळाली 
असा हिशेब त्यांनी केला. त्यांनी हेही दाखवून दिले 
की, १८३५ ते १८७२ च्या दरम्यान आयात-निर्यात 
व्यापारात हिंदुस्थानकडून इंग्लंडला ५० कोटी 
पोंडांची (५०० कोटी रुपये) खंडणी मिळाली. 
हिंदुस्थान सरकारचा कारभार उघळपट्टीचा आहे, 
एकूणं महसूलांपकी एक तृतीयांश खरचं लष्करावरच 
होतो, इतर देशांप्रमाणे येथील सवं महसूल येथेच 
खरचं न होतां त्यांपेकी दरसाल ५ कोटी पौंड मह- 
सूळापेकी १ कोटी २० लक्षं पौंड इंग्लंड घेऊन. 
जाते. संरकांरंच्या हिद्ेबावर योग्य नियंत्रण व 
देखरेख नाही. यांमुळे लोकांवर जबर॑ करभार 


नंवभांरत 


जुले, १९८५ 


पडतो, विशेषतः शेतकरी वर्गावर तो फार पडतो. 
गरीबीमुळे दुष्काळात हजारो माणसे मृत्युमुखी पड- 
तात. ते स्वतः वेल्बी कमिझनचे सदस्य होते. पण 
कमिझनसमोर झालेल्या साक्षींनी त्यांचे समाधान 
झाले नाही म्हणून ते स्वतः साक्षीला. उभे 
राहिले आणि त्यांनी कसून तपासणीला तोंड 
दिले. आपल्या साक्षीत त्यांनी . हिंदुस्थानच्या 
ऱ्हासाला ब्रिटिश शासनपद्धती कशी जबाबदार आहे, 
तिने हिंदी लोकांना कसे नि:सत्व करून सोडले आहे 
हे विशद करून सांगितले. हिंदुस्थानातून जो पैसा 
जातो तो पुनः भांडवलखूपाने येतो. हे दुष्टचक्र चालू 
असते हा मुद्दा त्यांनी मांडला. 

दादाभाईंच्या * ड्रेन थिअरी 'चे स्वरूप सारांशाने 
असे आहे. “ . न 

दादाभाईंनी आपला हा सिद्धांत विस्ताराने 
मांडला. पण हिंदी अर्थशास्त्राचा पाया . घालण्याचे 
श्रेय न्या. मू. म. गो रानडे यांच्याकडे जाते. त्यांना 
आपण समाजसुधारणेचे पुरस्कते म्हणून अधिक 
ओळखतो. पण त्यापेक्षाही भारतीय अथंशास्त्राला 
त्यांचे देणे हे अधिक मोठे आणि महत्त्वाचे आहे. 
त्यांनी पाश्चात्त्य अथंशास्त्र आणि त्यातील विविध 
संप्रदाय यांचा सखोल अभ्यास केला होता. आणि 
भारतीय संदर्भात त्यांचा विचार करून त्यांनी आपले 
सिद्धांत मांडले. १८५२ साली डेक्कन कॉलेजमध्ये 
त्यांनी हिंदी अर्थक्षास्त्र ( [ता . एगापट्या 
घळ») या विषयावर व्याख्यान दिले. ते 
मूल्गामी स्वरूपाचे होते. त्यात त्यांनी अर्थशास्त्र 
आणि आधिक धोरण यांची भारतीय संदर्भात मूल- 
तत्त्वे सांगितली. प्रारंभीच. आपली भूमिका स्पष्ट 
करताना त्यांनी सांगितले की, भौतिकशास्त्राप्रमाणे 
अथंद्यास्त्रादी समाजशास्त्राचे नियम त्रिकालाबाधितं- 
नसतात. देशकाल्परिस्थित्यनुसार ते बदलतात आणि 
त्या दृष्टीने त्यांचा विचार केला पाहिजे. त्यानंतर 
त्यांनी इंग्रज, जमंन, फ्रेंच, अमेरिकन, इटालियन, 
नो पाश्‍चात्त्य अथशास्त्रज्ञांच्या सिद्धांतांचे समा- 
लोचन करून असा निष्कर्ष काढलां की, अथेक्यास्त्राचा 

विचार मुख्यतः मानवेतिहास दृष्ट्या सव परि- 
स्थितीचा प्रत्यक्ष अभ्यासं करून सापेक्षतेने आणि' 
संमांजहित डोळ्यासमोर ठेवूनं केलां पाहिजे, इंग्रज 
अथंक्षास्त्रज्ञांनी' प्रतिंपादिलेल्या. तत्त्वांचा . पुरस्कार 


एकोणीसाव्या शतंकातील महारांष्ट्राचा आथिक विचार 


आपल्याकडे बिनंधोकपणे करता येणे शक्‍य नाही. 
परिस्थिती, वेळ, व्यवतीची कुवत, त्यांच्या आकांक्षा, 
समाजसंस्था, शासनसंस्था, यांची बंधने यांचा जेथे 
निकट संबंध येतो तेथे नेहमीच सिद्धांत सारखे लागू 
पडतात असे नव्हे. । । 
इंग्रज अथंशास्त्रज्ञांचे काही , सिद्धांत त्यांनी 
अमान्य केले. या शास्त्रज्ञांनी हवामानानुसार जगाची 
विभागणी केली होती. समशीतोष्ण प्रदेशातील 
लोकांनी आथिक धंदे करावेत. आणि उष्ण प्रदेश्ा- 
तील लोकांनी कृषिव्यवसाय करावा असा जणू 
त्यांनी निसर्गनियमच ठरवून. टाकला होता. रान- 
ड्यांनी सांगितले, की हा.त्रिकालाबाधित नियम होऊ 


शकत नाही. या नियमाविरुद्ध त्यांनी जुना. इतिहास 


आणि .भविष्यकाळातील संभाव्यता याकडे, बोट 
दाखवून सद्य:कालीन स्थिती ही तात्कालिक आहे, 
परकीय राज्यकर्त्यांनी स्वतःच्या . स्वार्थाकरिता 
हिंदुस्थानसांरखे देश जाणूनबुजून शेतीप्रधान 
ठेवले, कृषी'. व्यवस्थेला नवे वळण लावता. येते 
आणि तसे ते. लावणे, संपत्तींची न्याय्य . विभागणी 
करणे, श्रीमंतांपासून गरिबांचे रक्षण करणे हे 
.शासनसंस्थेचे कार्य आहे, देश, काल, परिस्थित्य- 
नुसार: सरकांरचे राष्ट्रीय धोरण ठरले पाहिजे, हिंदु- 
स्थानच्या बाबतीत औद्योगीकरणाच्या ' प्रक्रियेला 
सुरुवांत कॅरून उद्योगधंद्यांना चालना. देणे ही सर- 
कारची जंबाबेदारी आहे, असे. म्हटले. हिंदुस्थानच्या 
बाबतीत निरंकुश आं्थिक व्यवहाराचे तत्त्व 
,( 13155८1: 812) त्यांनी अमान्य केले आणि 
जमन शास्त्रज्ञ विशेषतः फ्रीडरिश लिस्ट याची 
विचारसरणी मान्य करूनं त्यांनी संरक्षणवादाचा 
(2०८८१०0) पुरस्कार केला. 

रानड्यांची पद्धत ऐतिहासिक होती. या .पद्धतीत 


विचार करून.. भविष्याचा अंदाज . 


घ्यावयाचा असतो. अर्थविषयक विज्ञानाचा सापेक्ष 
दृष्टिकोण स्वीकारून हिंदी अर्थशास्त्र हिंदुस्थानच्या 
संदर्भातच रचिले पाहिजे. .येथे निरंकुश अंथेव्यवहा- 
राचे तत्त्व बाजूला सारावे लागते. युरोपमध्ये या 
तत्त्वाच्या विरुद्ध प्रतिक्रिया चाळू झालेली आहे; तेथे 
राष्ट्रीय गरजांची काळजी घेणारे माध्यम म्हणून 
शासनसंस्था ओळखली जाते, हे त्यांनी निदशेनास 


आणून दिले. 


३७ 
१८९१ साली भरलेल्या पहिल्या औद्योगिक 
परिषदेत हाच मुद्दा मांडताना ते म्हणाले : “ हिंदु- 
स्थानात नवीन धर्तीचे उद्योग सुरू करण्याला 
शासनाचे .साहाय्य आणि मार्गद्शंन आवद्यक आहे. 
याकरिता लागणारा खर्चे भरून निघेल, इतकेच 
नव्हे, तर देश्याच्या संपत्तीत खूपच भर पडेल.” 
त्याबरोबरच त्यांनी असेही बजावले की, आमचे श्रम 
आणि निर्धार यांच्या जोरावर अडचणीवर मात 
करायला आपली तयारी असली पाहिजे. 
_ . रानडे यांना नव्या युगाच्या धारणेचे यथाथ 
आकलन झाले होते. येऊ घातलेल्या नव्या युगाचे ते 
उद्गाते होते. त्यांनी औद्योगीकरणाचा आणि नागरी- 
करणाचा पुरस्कार केला. मोठ्या प्रमाणावर उद्योग 
सुरू करण्याकरिता जॉइंट स्टॉक तत्त्वावर भांडवल व 
उद्योग संघटित करणे अवश्यक आहे असे त्यांनी प्रति- 
पादन केले. हस्तव्यवसायांना ते अनुकूल नव्हते. यंत्रो- 
द्ोगापुढे ते टिकाव धरू शकणार नाहीत असे त्यांना 
वाटे. देशी उद्योगधंदे पडल्यामुळे, कारागीर असहाय्य- 
पणे शेतीकडे वळले, याचा निर्देश करून त्यांनी 
सांगितले की, “आधुनिक हिंदुस्थानात ग्रामीणीकरण 
( 7प्प91158101) याचा अथ ग्राम्यीकरण (7प!- 
८४४०० ) होणे म्हणजे शक्‍ती, मती आणि स्वाव- 
ल॑ंबन यांचा. लोप होणे होय. म्हणून ही  पुच्छगामी 
कृती आहे.” ना. गोखले यांनी, म्हटल्याप्रमाणे रानडे 
हे नव्या व्यवस्थेचे भाष्यकार होते. नव्या व्यवस्थेचा 
अथे, तीमुळे प्राप्त होणाऱ्या संधी आणि पडणाऱ्या 
जबाबदाऱ्या यांची जाणीव त्यांनी करून दिली. 
आम्ही श्रम करण्यात कसूर करणार नसू, तर 
विपुल फलप्राप्ती होईल हेही त्यांनी सांगितले. 
हिंदी अ्थेकारण परावलंबी आहे. याचा अथ 
विशद करताना त्यांनी सांगितले की, हे परावलंबित्व 
म्हणजे येथे कच्चा. माल तयार करणे, ब्रिटिझ्य दलाला- 
करवी ब्रिटिश जहाजातून ब्रिटनमध्ये पोचविणे आणि 
ब्रिटिश भांडवल आणि कसब यांच्या . साहाय्याने 
पक्का माल तयार करणे आणि तो ब्रिटिश व्यापा- 
ऱ्यांमाफंत हिंदुस्थान आणि इतर देश्यांत ब्रिटिश 
कपन्यांकडे पाठवून तेथे तो खपविणे होय.. १८९२- 
९३ सालचे आकडे देऊन त्यांनी दाखवून दिले की, 
हिंदुस्थानने ल्यावर्षी १६ कोटीचा. कच्चा माल व 
३१ कोटीचा पक्का माल आयात केला आणि ८५ 


जट 


कोटीचा कच्चा माल आणि १६ कोटीचा पक्का माल 
निर्यात केला. म्हणजे ४७ कोटीच्या मोबदल्यात 
'आपण १०१ कोटी बाहेर पाठविले. 


दारिद्रचाच्या मूलभूत प्रश्‍नावर मुख्य उपाय 
म्हणून औद्योगीकरणावर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या 
योजनेत शासनसंस्था ही स्नेही, तत्त्वज्ञ आणि मागं- 
दर्शक असली पाहिजे, इतकेच नव्हे, तर ती उप- 
देशकही (1131101) असणे आवश्‍यक आहे. त्यांना 
शेती, उद्योग आणि व्यापार यांच्यात सारखीच 
प्रगती हवी होती. शेतीव्यवसाय संघटित करून 
सुधारल्याशिवाय आथिक क्रांती होणार नाही, असे 
सांगून त्यांनी शेती आणि शेतकरी यांच्या साहाय्या- 
साठी सहकारी संस्था आणि शेतीबॅका स्थापन कर- 
ण्याची सूचना केली होती. औद्योगीकरणाच्या त्यांच्या 
योजनेत शेतमालावरील संस्करणात्मक उद्योगांचा 
समावेश होता ( ऐ००७ओआय2्ट तप). 
शेंतीवरचा भार कमी करण्यास ते आवश्यक आहे. 
त्यांनी जावाच्या ( (101८ 895(द्या) ) चे अनु- 
करण करण्याची दिफारस केली होती. या पद्धतीत 
बिगर भातशेतीची जमीन ऊस, नीळ, चहा, कोची- 
नील अश्या नगदी पिकांकरता उपयोगात भाणावयाची 
आणि अशी पिके काढण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या 
ठेकेदारांना आगाऊ रकमा देऊन लागवडीसाठी 
द्यावयाची आणि येणारे पीक युरोपात घधाडण्यां- 
,करिता ठराविक मुदतीत ठराविक हप्त्यांनी त्यांनी 
पुरवावयाची. यावर देखरेख सरकारची रहावयाची. 
या पद्धतीमुळे संस्करणात्मक उद्योगांना मोठ्या प्रमा- 
णात वाव मिळतो. 


औद्योगीकरणात लोखंड भआणि कोळसा यांना 
प्राधान्य मिळाले पाहिजे. आणि लोकर, चर्मोद्योग, 


कागद आणि काच यांना अधिक्र वाव मिळाला . 


'पाहिजे. रानडे केवळ औद्योगीकरणांची दिशा 
:सांगूनच थांबले. नाहीत, तर गणेश व्यंकटेश जोशी, 
'दिनश्या वाच्छा आणि झवेरीलाल यांच्या सहकार्याने 
.त्यांनी पश्‍चिम भारताची औद्योगिक परिषद स्थापन 
केली. तसेच कापड आणि लोकर यांच्या गिरण्या; 
:रे पेपर मिल, भांड्यांचा कारखाना, पुणे डाईंग 
:मिल़ हे उद्योग संघटित करण्याळा त्यांचे. उत्तेजन, 
. साहाय्य कारणीभूत होते. 


नवभोरतं 


जुले, १९८५ . 


रानड्यांनी स्वदेशीचा जोरदार पुरस्कार केला. 
१८७२ च्या अखेरीस आणि १८७३ च्या आरंभी 
त्यांनी पुण्यात स्वदेशीवर दिलेली व्याख्याने फारच 
परिणामकारक झाली. त्यांच्या य़ा व्याख्यानांनी 
पुण्यात व महाराष्ट्रात स्वदेशीला जोराने चालना 
मिळाली. सावेजनिक * काकां! सारख्यांनी स्वदेशीचे 
ब्रत घेतले आणि निष्ठेने ते आजन्म पाळले. निवचय- 
पत्रिकेवर सह्या घेण्याची मोहीम सुरू झाली; 
स्वदेशी मालाची दुकाने निघाली;. लहानसहान 
उद्योगधंदे चालू करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. 

शेतीवरील भार कमी करण्याकरिता त्यांनी लोक- 
संख्येची अदलाबदऴ करावी असे सुचविले. ज्ेतीच्या 
दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशातुत विरळ लोकवस्तीच्या 
प्रदेशात माणसे हलवावीत अश्ली ती सूचना होती. 


रानड्यांना * ड्रेन थिमरी * मान्य नव्हती. अगदी 


श्रारंश्षी त्यांनी ती स्वीकारली होती. पुढे ती 
नाकारली. त्यांच्या मते खंडणीच्या . प्रश्‍नावर चर्चा 


'करणे निरथंक होय. तथाकथित -खंडणीचा एक भाग 


भांडवलावरील व्याजाचा आहे. त्याबद्दल तक्रार 
करण्याऐवजी कमी.व्य़ाजाच्या दरात भांडवल मिळत 


असल्याबद्दल, आपण ' आभारच मानावयास हवेत. 
'डुसरा भाग लष्करादी खात्याकरिता मालाचा पुर- 


वठा. होतो त्याबद्दलचा आहे. यापैकी बहुतेक माल 
आम्ही उत्पन्न करू शकत नाही. राहिलेल्या माला- 
बददक्न तक्तार करण्याचे' कारण नाही, कारण त्याच्या 
मोबदल्यांत आपणास चीनशी होणाऱ्या अफच्या 
व्यापारावरील नफा भरपुर प्रमाणात मिळतो. मग 
तक्रार का करावी? . 

१८९१ साली आद्योगिक . परिषदेच्य़ा- उद््‌घाट- 
नाच्या वेळी रानड्यांनी परिषदेच्या कार्याकरिता 


'काही तत्त्वे आणि पथ्ये सांगितली : 


१ परिषद पक्षातीत आणि गटातीत ठेबाबी. 
२ अब्यवहायं उद्दिष्टांच्या मागे लागू नये. 
३ देद्याचे भयातक दाखि भाणि अनिश्‍चित 


शेती यांची जाणीव ठेवून उपायांचा करावा 
पायांचा विचार 
काजवे पि र करावा. 


५ देती व यंत्रोत्पादन यांचा नववी बसवावा, 
६ जॉइंठ स्टाकचे तत्त्व भवलंबावे आणि सह्‌- 


' कारी तत्त्वाचा स्वीकार करावा 


अनुक्रमणिका 


एकोणीसाव्या शतंकातील महासषध्ट्राचा आथिक विचार 


७ सरकारी..साहाय्य. गौण मानून स्वप्रयत्नावर 
भर द्यावा. 


न्या. मू. रानडे यांचा अर्थशास्त्राचा अभ्यास 
त्यांच्या महाविद्यालयीन दिवसापासुन सुरू झाला 
होता माणि हयातभर त्याविषयीचे त्यांचे चिंतन 
चौलू होते. त्यांच्या प्रेरणेने १८७२ साली . पुणे 
सावैजनिक सभेने महाराष्ट्राच्या. काही जिल्ह्यांची 
पाहणी करून १८७३ मध्ये अहवालं प्रसिद्ध केला. 
त्या पाहणीवरून क्षेतकऱ्यांच्या भाथिक' दुरवस्थेला 
.बऱ्याच अंशी सरकारचे महसूलविषयक धोरण 
कारणीभूतः आहे. है .उघडकीस . आले. दादाभाई 
नौरोजी, रानडे आणि.. त्यांचे सहकारी * गणेल् 
व्यंकटेश जोशी यांनी देशामध्ये अर्थेशास्त्रविषयक 
जाण निर्माण करण्याचे. महृत्त्वाचे..कायं . केले.. त्यांनी 
भावी काळाकरिता भारतीय :अथंक्षास्त्राच्ञा आरा- 
खडा (001) तयार केला. ही त्रयी, विशेषतः 
रानडे, हे आथिक राष्ट्रवादाचे प्रवक्ते मानले जातात. 
'रानडे आणि जोशी यांच्याबद्दल प्रा. बी. एनु. 
गांगुली म्हणंतात. “ 1 169 00०1116 ऐप णाल- 
88 एप 32 पाडाला.) 


: 'मुंबईत गेल्या. शतकात न्या.'मूः तेलंग, फेरोझशहा 
-मेहता-आणि बब्रुद्दीन तय्यबजी ही. जशी. रांजकारणी 
श्ंयी. होऊंनं. गेली- तशींच मुंबईबाहेर: रानडे, : ग. व्यं. 
जोशी आणि ना. ग्रोपाळ कृष्ण गोखले यांची, त्रयी 
होती. या त्रयीचा भारताच्या अधरंशास्त्रीय विचारात 
मोठा वाटा आहे. रानडे गोसेल्यांना गुरुस्थानी होते. 
'जोशी हे रानड्यांचे सहकारी होते.. ते पेशाने शिक्षक 
होते. पण त्यांचा अथेश्ास्त्राचा गाढ अभ्यास होता. 
जोशींचे वैशिष्ट्य म्हणजे आकडेवारीतील त्यांचे 
नैपुण्य. माकडे जणू त्यांच्याशी बोलतात असे, म्हणत 
असत. त्यांनी अर्थक्षास्त्रावर ब्रिपुल. लिखाण केले 
आहे. शेती, शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा, सरकारी 
खर्चे, नगरपालिकांची आर्थिक स्थिती . हे 'त्यांचे 
लेखनाचे विषय असत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती 

असेल, तर नुसता. सारा कमी करून 
भागणार नाही, तर शेतीच्या पुनरवेसनाच्या व 
ब्रिकासाच्या योजना हांती घेतल्या पाहिजेत, असे ते 
प्रेतिपादने करीत. या ज्रयीपैकी रानड्यांचा प्रभाव 
अधिक पडंत असे हे सांगणे नकोच. ना. गोखल्यांना 


३९ 


वेल्बी कमिशनसमोर साक्ष द्यावयाची होती. तिची 
तयारी करण्याकरिता रानड्यांनी त्यांना जोशींकडे: 
पाठविले आणि जोशींच्या मार्गदर्शनाखाली गोख- 
ल्यांनी साक्षीची उत्तंम तयारी केली आणि त्यांची 
साक्ष फार चांगली झाली. . 

- जोशींच्या लिखाणात जशी त्यांची आकड्ंया-- 
वरील “हुकमत दिसून येते, तशीच त्यांची. सुक्ष्म” 
विइ्लेषणाची दृष्टी प्रत्ययास येते. भारतमंत्री 
हॅमिल्टन हे भारताची अंदाजपत्रके समतोल राख- 
ल्याची बढाई मारत असत. भारत सरकारनेच 


प्रसिद्ध केलेल्या आकड्यांच्या आधाराने जोशी यांनी 


ही बढाई फोल असल्याचे. दाखवून दिले. १८७३ ते 
१८९६ हा काळ इंग्लंडमध्ये आथिक मंदीचा काळ 


.होता. अद्या वेळी त्याच्या वसाहती- त्यातही विशेषतः 


हिंदुस्थान- यांच्यामुळे इंग्लंडला स्वतःला सावरत्त 


.आले. हिंदी अर्थसंकल्पातील समतोल हिदोबं चला- 


खीने कसा दाखविण्यात येत असे हे. त्यांनी उघड 


करून दाखविले. ग्राच .काळात हुंडणावळीच्या 


बाबतीत हिंदुस्थानचे कसे नुकसान झाले हे आकड्यां- 
निशी त्यांनी दाखवून दिले. होम चार्जीस आणि इंग्रज- 


सैनिकांचा पगार सोन्याच्या चलनात देण्यात येत 


असल्यामुळे दरसाळू भारताचे १५ क्रोटीच्ञे नुकसात्त 
होत असे. त्यांनी हिंदुस्थानच्या पिळणुकीचे दोक 
भाग दाखवून दिले.. एक--चहाकॉफीचे मळे आणि 
खाणी ब्रिटिशांच्या मालकीच्या असंल्यामुळे त्या: 


:उद्योगापासून होणारी प्रत्यक्ष पिळणूक आणि दुसरी- 


ब्रिटिश मालाच्या आयातीमुळे होणारी अप्रत्यक्ष पिळ- 


,वणूक. हिंदी अर्थकारणात असमतोल उत्पन्न होतो. 
.त्याची कारणे जोशींनी दिली ती अशी : १) वारं- 
वार पडणारे दुष्काळ आणि पाटबंधाऱ्यांच्या योज- 
नांचा अभाव, २) देशी उद्योगधंद्यांचा नाहव, ३) 


वाढत्या * होम चार्जीस ' ने होणारे आथिक शोषण. 
हिंदुस्थानच्या आथिक विकासाकरिता सरकारी 
साहाय्य आणि लोकांचे स्वावलंबन यांची आवश्यक्तत्ता 
त्यांनी प्रतिपादन केली. क्ेतीतील अथंबेकारीला 
“सक्तीचा आळझीपणा ' ( 709०९0 उताला&& ) 
असे ते म्हणत. शेतीतील बेकारी आणि अथंबेकारी 
यांची संख्या ९ कोटी भरेल आणि त्यामुळे रु. ८२ 
कोटींचे नुकसान सोसावे लागते असा हिक्ोब त्यांची 
केल्ग होता. जोशींच्या अंदाजाप्रमाणे ४ कोटी २५० 


अनुक्रमणिका 


दि-1 


लाख खेडूत वर्षातील साडेचार महिने पूर्ण बेकार 
असतात. या' बेकारीचा ग्रामीण भागावर: अनिष्ट 
परिणाम होतो. शेतकऱ्यांत अगंतिकता आणि 
नैराश्‍य पसरते आणि त्यांचा नैतिंक ऱ्हास होतो. 
राष्ट्रीय कर्जाच्या बाबतीत त्यांचा संरकारवर 
आक्षेप होता की, ते आथिक तत्त्वांचे पालन करीत 
नाही; . जनतेच्या हिताकडे दुलंक्ष करते आणि 
कमालीची बेपर्वाईची वृत्ती धारण करते. त्यांनी 


असे दाखवून दिले की, १८८६ साली एकूण कर्जे . 


'२६ कोटी २५ लक्ष पौंड होते आणि त्यावर द्यावे 
लागणारे व्याज दरसाल १ कोटी १० लक्ष भरावे 
'लागते, कर्जाचे वाढते प्रमाणं देशाला धोक्याचे. 
आहे. ते आटोक्यात आणून कर्जाचा भार कंमी 
करण्याकरिता परिणामकारक उपाय योजणे .माव- 
श्यक आहे असे त्यांनी प्रतिपादन केले. 

" मुंबई . असेंन्लीतील आपल्या बजेटावरील भाष- 
'णात त्यांनी, शेतीबॅका काढाव्यात, पाटबंधाऱ्यांच्या 


योजनां .अंमलात. आणाव्यात, लष्कर आणि रेल्वे . 


यांवरील खर्चात. कपात करावी अक्या सूचना केल्या 
होत्या. . । 
' ना. गोपाळ कृष्ण गोखले हे दादाभाई नौरोजी, 
'रानंडे आणि जोशी. यांच्या परंपरेत तयार झाले, 
आणि ती परंपरा त्यांनी समृद्ध केली. ते हिंदी अर्थ- 
शस्त्राचा सामग्याने विचार करीत असत. ,आंणि 
लोंककल्याणांचे सांधनं या दृष्टीने त्याकडे पहात 
“असत. १८९६ मध्ये त्यांनी वेल्बी कमिशनसमोर 
दिलेली साक्ष गाजली आणि ते एकदम प्रकाशात 
*आले. त्यांनी आपल्या साक्षीत दुष्काळे, लष्करी खर्च, 
"हिंदुस्थानचा व्यापार, शासकीय कारभार वगैरे- 
बाबतची आंकडेवारी आणि कोष्टके. सादर करून 
हिंदुस्थान सरकार क्षी उधळपट्टी . करते, त्याचा 
“खर्चे कसो सोंरखा वाढतं चालला. आहे, तो खरचं 
झेपण्यांची लोकांची ताकद कंशी कमी होत चालली 
“आहें हे विशद करून सांगितले. सरकारला करवाह 
"करांवी लागते आणि राखीव निधीतून त्याला उचल 
करावी' लागते ; तरीही सरकारं खर्चाच्या बाबी 
वाढवीत असते. राज्यकर्त्यांचा परकेपणा, नोकर्‍्यां- 
:तील' परकीयांची मक्तेदारी, पूर्वेकडील देशात गुंत- 
'खेळे इंग्रजांचे साम्राज्यक्षाही. हितसंबंध या कारणां- 
'मुळे प्रजेच्या पैशाचा दुरुपयोग होतो. हिंदुस्थानच्या 


नवभारत 


'त्यामुळे जीवनमान अधिकाधिक खालावत 
आहे. लष्करी खरचं आणि करांचे ओझे कमी करावे 


जुळे, १९८५ 


महसुलातील ३५ टक्के खर्च. लष्करावर होतो, 
तर रशियात २१ टक्के, फ्रान्समध्ये १९ टक्के, 
'जपानमध्ये. १६ टक्‍के आणि इटलीत १३ टक्के खरचं 
होतो इत्यादी . मुद्दे मांडून गोखल्यांनी या बेबंदीला 
आळा घालण्याकरिता पुढील उपाय सुचविले : 

१ कायदे कौन्सिलात बजेटवर मतदान. करण्याचा 
लोकपक्षाला अधिकार असावा; त्यासाठी प्राति- 
निधिक राज्यपद्धती सुरू करावी. . 

२ हिंदुस्थानचे प्रश्‍न प्रामुख्याने आथिक अस- 
'ल्याने व्हॉइसरॉय हा अथंशास्त्रज्ञ असावा. 

३ लष्करी खर्च कमी करावा. हिंदुस्थानचा बिल- 
कूल संबंध नाही अक्या बाबींवर हिंदुस्थानचा पैसा 
खर्च करूं नेये. 

इंग्रजी राज्याचा परिणाम म्हणून हिंदी लोकांच्या 
सवे महेत्त्वाकांक्षा विरून जातात आणि त्यांचा 
'विकास खुंटत आहे या मुद्द्यावर त्यांनी भर दिला. 
१९०२ पासुन १९१२ पर्यंत मध्यवर्ती कायदे- 
.मंडळात बजेटवर केलेली त्यांची भाषणे महत्त्वाची 
आहेत. या भाषणात त्यांनी. हिंदी अर्थविषयक 
प्रश्‍नांचा ऊहापोह केलेला आहे. त्यात लोकवित्त 
"व्यवस्था न्न. (छाट ए8॥०6) हा महत्त्वाचा 
विषय होंता. १९०२ मधील बजेटवरच्या त्यांच्या 
.पहिल्या, भाषणात त्यांनी . देझ्याचे दारिद्रय आणि 
राष्ट्रीय उत्पन्न यांसंबंधी चर्चा करून क्षोतीचे उत्पन्न 
'भाणि ओयात-निर्यात व्यापाराच्या आकडेवारीनिशी 
दाखवून दिले .की, हिंदुस्थान दारिद्रयात पार 
बुडाला आहे इतकेंच नव्हे, तर दिवसेंदिवस त्याचे. 
दारिद्रय अधिकाधिक वाढत चालले आहे. हिंदुस्था 
'नची करपंद्धती ही परानुगामी (1८2'25811/2 )असून 
हिंदुस्थानचे शोषण करण्याचे ते, एक साधन आहे. 
लावत चालले 


ही त्यांची सततची मागणी होती. उत्पादन वाढविणे 
आणि भांडवलसंचयाला चालना देणे हा मुळी 
सरकारी धोरणाचा उद्देशच नाही, अंशी टीका 
त्यांनी केली. आथिक सुधारणेकरिता .राजकीय 
सुधारणा होणे आवझ्यक आहे यावर त्यांचा भर असे. 


जबाबदारीचे .सरकार असते, तर अर्थसंकल्पाचे 
'स्वरूप निराळे झाले असते असे्त्पॉक्री,सांगून ठाकले 


अनुक्रमणिका 


एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा अथिक विचार 


त्यांची बंजेटावरील भाषणे तत्कालीन आथिक 
भाणि सामाजिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकतात. 
त्या दृष्टीने त्यांना ऐतिहासिक महत्त्व आहे. शिक्षण, 
शेती, शेतकऱ्यांची स्थिती, उद्योगधंदे, सरकारी: 
नोकऱ्या, लष्करी खर्चे, करव्यवस्था असे विविध 
विषय त्यांनी हाताळले होते, शिक्षणाच्या प्रसाराला 
ते सर्वाधिक महत्त्व देत. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्ष- 
णाचे विधेयक त्यांनी मांडले होते; पण सरकारने ते 
फेटाळून लावले. शेतकर्‍यांचे दारिद्रय हा त्यांच्या 
भाषणाचा नेहमीचा विषय असे. हे दारिद्रय नाहीसे 


करण्याकरिता त्यांनी तीन सूचना केल्या: सारा. 


कमी करणे, कर्ज निवारण करण्याचे उपाय योजणे 
आणि झशेंतीबँका स्थापणे. आयल॑डमध्ये ज्याप्रमाणे 


कायद्याने १० कोटी.पौंडांचा निधो स्थापन करूत . 


सावकाराकडे केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत 
मिळवून देण्याकरिता सरकारने साहाय्य केले, त्या- 
प्रंमाणे हिंदुस्थानात. निधी उभा करण्याकरिता शेती- 
विकासबॅका. स्थापन कराव्यात, ३ई टकक्‍यांवर व्याज 


आकारू. नये; अश्ली ५० वर्षांत शेतकरी कजंमुक्‍त . 


करण्याची योजना त्यांनी सुचविली. पाटंबंधार्‍यांचाही 
त्यांनी आग्रह धरला. हुशार हिंदी विद्यार्थ्यांना 
सुधारलेल्या झेतीचे शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी 
पाठवावे, अशीही त्यांनी सूचना केली होती. मौद्योगी- 
करणावर त्यांनी रानड्यांप्रमाणेच भर दिला होता. 
दारिद्रय निवारण्याचा एक उपाय म्हणून तांत्रिक 
शिक्षण द्यावे, असे त्यांनी सुचविले. त्यांच्या भाषणांचा 
सरकारवर परिणाम होत असे. मिठावरील कर कमी 
झाला, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अनुदाने 
मिळ लागली. अशी याची उदाहरणे सांगता येतील. 

जपानची औद्योगिक प्रगती त्यांना आदशे वाटत 
होती.-जपानने ४० वर्षांत जे .केले ते साध्य करा- 
यला आपल्याला - १०० वर्षे लागतील. त्यासाठी 


त्यांनी योजनाबद्ध आधिक प्रगतीची कल्पना मांडली.. 


१९०३ च्या बजेटवरील त्यांच्या भाषणात लोक- 
कल्याणकारी राज्याची रि 
लोकंकल्याणाची दृष्टी. समोर ठेवून सरकारने 


आपल्या कार्यपद्धतीत तदनुरूप बदल करावा, अशी. 


त्यांनी सूंचना केली. मोफत सक्तीचे शिक्षण, आरो- 
जवान प्राथमिक सुखसोयी, मद्यपांनबंदी यांवर: 
ं होता.. लोकांच्या भौतिक आणि नैतिक 
न. भा. ६ 


कल्पना अंतर्भूत आहे. 


डार 


कल्याणासाठी दूरदृष्टीने काळजीपुर्वक योजना 
आखाव्यात आणि चिकाटीने त्यांचा पाठपुरावा 
करावा, असे त्यांनी सांगितले. 

रानड्यांप्रमाणेंचः त्यांनी स्वदेशीचा आणि संर. 
क्षणवादाचा पुरस्कार. केला. स्वदेशीचा संबंध त्यांनी 
£ डेन 'शी जोडला. ब्रिटनच्या आंथिक वंचंस्वाने 
देशाला जो पक्षाघात झाला आहे, त्यावर तोडगा 
म्हणून ते स्वदेशीचा . स्वीकार करीत होते. . हात- 
मागाचा व्यवसाय त्यांना उपयुक्त वाटत होता. 
आथिक शोषणात त्यांनी राजकीय शोषण (101- 
८५] ता ) आणि आथिक शोषण ( ८८010- 
८ ठा ) असा भेद केला. आपल्या लखनौच्या 
भाषणात याचे स्पष्टीकरण करताना त्यांनी सांगि- 
तले की, राजकीय कारणांमुळे दरवर्षी २०. कोंटीं 
रुपयांचे शोषण होते आणि आथिक शोषण हे पर- 
क्यांचे भांडवल, उद्योग आणि कसब यांमुळे देशी 
उद्योगधंदे आणि उत्पादक शक्‍ती खच्ची होतात, 
यामुळे होते. त्यांना बहिष्काराचे तत्त्व मान्य नव्हते. 
हे. राजकीय लढ्याचे साधन, ही जहमलांची भूमिका 
त्यांना मान्य नव्हती. | द 

संरक्षणवादाचा जोरदार पुरस्कार न्या. मू. तेलं- 
गांनी. १८७७ साली मेकॅनिक्स इंन्स्टिट्यूटमध्ये 
6 पप९७ ॥॥०0०.800 ऐएठॉटटाया तीठणा 8 
णता ऐल 01 ४1090” या त्यांच्या व्याख्या-. 
नात केला. ?०॥०१1 7८050॥0%) चे नियम 
त्रिकालाबाधित नसतात, हे त्यांनी प्रथमं सांगितले. 
अर्थश्ास्त्राने निणेय द्यांवा असा संरक्षण हा विषय 
नव्हे, असे प्रतिपादन करून इंग्लंडचे उदाहरण 
हिंदुस्थानला लागू पडत -नाही; ' तेथे निरंकुश. 
अर्थव्यवहार फायद्याचा ठरतो, तर येथे तो तोट्याचा 
होतो; सरकारी संरक्षण आणि उत्तेजन यांश्िवाय' 
येथे साधनसंपत्तीचा उपयोग करून उद्योगधंद्यांची 
वाढ करणे हे साध्य होणार नाही असे त्यांनी सोंगि- 
तले. संरक्षणामुळे एकूण. उत्पादन घटेल, उद्योगांची. 
प्रगती होणार नाही, परदेशी. व्यापारावर अनिष्ट 
परिणाम होईल वगैरे आक्षेप त्यांनी अमान्य केले 
मुंबई शहरात ज्या काळात संरक्षणं होते.त्या काळात 
तेथीळ आयात व निर्यात व्यापार भरभराटीत होते 
व मुंबईची वाढ झाली है त्यांनी आकडेवारीनिशी 
दाखवून दिले. 


अनुक्रमणिका 


डर 


.. हिंदुस्थानात संरक्षण का.हवे याची कारणे त्यांनी. 
दिली ती अशी : 

१) संरक्षणाशिवाय हा देश निव्वळ शेतीप्रधान 
होईल. आपली होती दिवसेंदिवस निकस होत 
चालली आहे. अश्या परिस्थितीत केवळ शेती फाय- 
द्याची होणार नाही. 

. . २)- संरक्षणाशिवाय उद्योग वाढणार नाहीत. 
उद्योगाविना भांडवल आणि श्रम रिकामे पडतील. 

३) आमचे हस्तोद्योग बुडाले आहेत. यंत्रोत्पादन 
ही गरज आहे. त्याला संरक्षण आवश्यक आहे. 

४) निरंकुश अथंव्यवहारामुळे मंचेस्टरचे तेवढे 
हित होईल: 

. या सवे कारणांसाठी संरक्षण हे निश्‍चित फायद्याचे 
आहे, असे तेलंगानी आग्रहाने प्रतिपादन केले, 

सर दिनकश्षा वाच्छा हे आणखी एक अधथेंशास्त्रज्ञ 
होऊन गेले. त्यांनी आथिक विषयावर विपुल लेखन 
केले होते. बॅंका आणि कापडगिरण्या यांच्याशी त्यांचा 
निकट संबंध होता. ते फेरोझशहा मेहतांचे उजवे 
हात होते. त्यांनी वेल्बी कमिझ्ननसमोर साक्ष दिली. 
तीत त्यांनी हिंदुस्थानचे दारिद्र्य कसे वाढत आहे 
याचे. पुरावे सादर केले होते. हुंडणावळ, आगगाड्या, 
सरकारी कारखाने, कालवे, सरकारी नोकरांचे पगार 
व;कचेऱ्यांचा खर्चे यांची आकडेवारी मांडून हिंदुस्था- 
नच्या आथिक परिस्थितीवर त्यांचा कसा विपरीत 
परिणाम होतो याचे दिग्द्शंन त्यांनी केले. हुंडणा- 
वळीचा भाव वारंवार बदलत असल्यामुळे भारताचे 
नुकसान होत आले आहे. सरहद्दीवरची संरक्षण- 
व्यवस्था आणि लढाया यांमुळे लष्करी खर्चाचा भार 


सरकारी. तिजोरीवर फार पडतो; या खर्चात. 


युरोपिअनांच्याऐवजी हिदी माणसे नेमून बचत 
करावी; अद्यी सूचना त्यांनी केली. रेल्वे हा 
त्यांचा खास. अभ्यासाचा विषय होता. गेल्या 
शतकात रेल्वे का पाटबंधारे हा वादाचा विषय 
होता; पण इंग्लंडला कच्चा माल- विशेषत: कापुस- 
पुरविण्याच्या उद्देशाने सरकारने रेल्वेची बाज 
घेतली आणि पाटबंधारे मागे पडले. वाच्छा पाट. 
बंधाऱ्यांची तरफदारी करीत होते. रेल्वेपेक्षा पाट- 
बंधारे अधिक. फायद्याचे; म्हणून . त्यांना प्राधान्य 
द्यावे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. आगगाड्यांमध्ये 
दहा वर्षांत १४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. रेल्वेत 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


गुंतलेल्या भांडवलावर ४ टक्के नफा सुटतो, तर 
पाटबंधाऱ्यांवर ६ टक्के सुटतो असा हिशेब त्यांनी 
मांडला. तसेच रेल्वेमुळे आयातीपेक्षा निर्यात, खूपच 
वाढते; हे कजेबाजारीपणाचे लक्षण आहे असे त्यांना 
वाटे. रेल्वेत १९०१ पयंत दरवर्षी १ टक्का तोटा 


. आला आणि १८९६ पर्यंत एकूण ५८ कोटी ८४ 


लक्ष रुपयांचा तोटा सोसावा लागला असे त्यांनी 
निदर्शनास आणले. सरकारने राखीव निधी उभारून 
२५ वर्षांत सवं रेल्वे ताब्यात घेण्याचे धोरण ठेवले. 
असते, तर देशाचे अधिक हिंत झाले असते. असा 
निधी न उभारता कर वाढवून तोटा भरून काढला 
म्हणून त्यांनी सरकारला दोष दिला. वाच्छांनीही 
शेतकऱ्यांचे क्जेनिवारण व कजंपुरवठा यांसाठी 


* शेतीबँकांचा पुरस्कार केला होता. 


वाच्छा अनेक . वर्षे अखिल भारतीय काँग्रेसचे 
सेक्रेटरी होते. काँग्रेसच्या अधिवेशनांत ते आथिक 
ठरावावर बोलत असत. हिंदुस्थानचे दारिद्रय आणि 
भरमसाट लष्करी खरचं याबद्दल ते सरकारला दोषी 
धरत असत. १८९२च्या अधिवेशनातील भाषणात 
त्यांनी रुप्याचे चलन बंद केल्यामुळे हिंदी अर्थ- 
कारणावर कसा वाईट परिणाम झाला आहे आणि 
सुवर्णेमानामुळे हिंदी जनतेचे. हित कसे धोक्यात 
आले आहे हे सांगून सरकारवर राज्यनियंत्रित 
अनेतिकतेचा (5(3(2 एव्टुणा6त 11110102- 
17) आरोप केला. 

काँग्रेसच्या दुसऱ्या अधिवेशनात दादाभाईंच्या 
खंडणीच्या सिद्धांताच्या आधारावर त्यांनी सरकार- 
वर हल्ला चढविला. ते म्हणाले : “ हिंदुस्थानातील 
रयतेची स्थिती १८४८ नंतर सतत खालावत 
चालली आहे. ४ कोटी लोकांना घड 'एक वेळचे 
अन्नही मिळत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे ग्रेट 
ब्रिटनला द्यावी लागणारी खंडणी. ब्रा खंडणीमुळे 
त्या अतिदूरच्या बेटांची अगणित संपत्ती फुगत 
चालली आहे आणि कोणत्याही स्वरूपात तिचा 
मोबदला या देशाला मिळत नाही.” 

सरकारच्या अथेव्यवस्थेवर नियंत्रण नाही. असे 
नियंत्रण असल्याशिवाय देद्याचे अर्थका रण सुधारणार 
नाही. त्यासाठी बजेटवर मतदान करण्याचा अधि- 
कार लोकप्रतिनिधींना मिळाला पाहिजे. यास्तव 
प्रातिनिधिक पद्धती हवी असे त्याती], प्रतिपादन केले. 


अनुक्रमणिका 


एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा आथिक विचार 


आतापर्यंत आथिक विचार सांगितला हा नेमस्त 
पक्षाचा होता. त्या काळी ते मवाळ म्हणून ओळखले 
जात असत. त्यांच्याविरुद्ध जहाल पक्ष होता. त्याचे 
अध्वर्यू लो. टिळक होते. जहाल-मवाळांत राजकीय 
मतभेद असले, तरी भारतीय अर्थकारणाच्या बाब- 
तीत मतभेदाला फारसा वाव नव्हता. देशाचा मूल- 
भूत प्रश्‍न जो दारिद्रयाचा, त्याचा विचार करणे 
दोघांनाही भाग होते. राजकीय प्रश्‍नाला प्राधान्य 
होते; तरी आथिक प्रश्‍न गौण समजून त्याकडे 
दुलंक्ष होत होते. असे नव्हे. साम्राज्यशाहीच्या पिळ- 
वणुकीच्या धोरणामुळे त्यांना अथेकारणाचा विचार 
राजकीय संदर्भात करणे क्रमप्राप्त होते. मवाळांनी 
आथिक प्रश्‍नाचा अधिक खोलवर अभ्यास केला 
होता. रानडे-गोखल्यांप्रमाणे टिळक-आगरकरांनीही 
आथिक विषयावर लिखाण केले होते. या दोघांत भेद 
होता, तो कोणत्या गोष्टीवर अधिक भर द्यावयाचा 
या बाबतीत. टिळक आपल्या जहाल राजकारणाच्या 
प्रचाराकरिता अर्थकारणाचा उपयोग करीत होते. 
त्यांचा रोख इंग्रज राज्याचे दोष दाखवून असंतोष 
निर्माण करणे व स्वराज्याची भूमिका तयार करणे 
हा होता. अर्थेकारण हेही त्यांनी आपल्या लढ्याचे 
एक साधन मानले. टिळकांनी रानड्यांप्रमाणे अर्थ- 
ज्ञास्त्राचा खोल अभ्यास केला नव्हता आणि रानड्यां- 
प्रमाणे आथिक विचाराला नवे वळण लावण्याचे काये 
त्यांनी केले नाही, तरी त्यांना अथंशास्त्राची चांग- 
लीच जाण होती, हे त्यांच्या आथिक विषयावरील 
लिखाणावरून दिसून येते. १९०५-६ पर्यंत केसरीत 
ते आथिक विषयावर लिहीत असत. पण पुढे आणि 
विक्षेषत: वंगभंगाच्या चळवळीनंतर अ्थंशास्त्राकडे 
लक्ष देण्यास त्यांना सवड मिळाली नसावी. पण 
त्यांनी आधिक विषयांवर जे लिहिले ते अथंपूरण होते. 
ब्रिटिश साम्राज्यशाही आणि हिंदुस्थानची आथिक 
परिस्थिती यांचे त्यांना पूर्णपणे आकलन झाले 
होते; आणि लोकांना समजेल अल्या सोप्या भाषेत 
त्यांनी त्याबाबतचे विवेचन केळे आहे. हिंदुस्थानची 
आधिक दुरवस्था आणि दारिद्रध यांकरिता त्यांनी 
इंग्रज दोषी धरले आहे. आशियाई राष्ट्र 


मागासलेली राहिली, याचे कारण 


साम्राज्यतृष्णा, हे त्यांनी . इंग्रजी राज्या- 
& |) 
मळे लोकांच्या कतुत्वाला कोणताही व्यवसाय 


डर 


करायला वाव राहिला नाही, हे त्यांनी “ ब्राह्मण 
आणि त्यांची विद्या ' या लेखमालेत स्पष्ट केले आहे. 
लोकस्ँैख्यावाढीच्या प्रश्‍नाचे महत्त्व जे स्वातंत्र्योत्तर 
काळात आमच्या पुढाऱ्यांना समजले नव्हते, ते रानडे- 
गोखले-टिळक-आगरकर यांना जाणवले होते. लोक- 
संख्यावाढीच्या संकटाबद्दल या सगळ्यांनी इश्यारा 
दिला होता. टिळकांनी केसरीमध्ये दुष्काळ आणि 
जमीन महसूल या प्रश्‍नावर प्रसंगोपात्त खूपच 
लिहिले होते. त्यांनी सरकारला बजावले की, रयतेने 
दुष्काळाला समर्थपणे तोंड द्यावे असे वाटत असेल 
तर, * लष्करी खर्च कमी करा, हिंदुस्थानातूत इंग्लंड- 
कडे चाललेल्या-संपत्तीचा ओघ कमी करा, जमिनीचा 
सारा हलका करून रयतेची स्थिती सुधास *. 
सरकारच्या उधळपट्टीच्या कारभारावर केसरीमध्ये 
त्यांनी खूपच कोरडे ओढले होते. मुंबई कौन्सिल- 
मधील १८९५ च्या बजेटवरील भाषणात त्यांनी 
विविध खात्यांवरील खर्च वाढत आहेत; पण त्या- 
बरोबर लोकांच्या परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. 
अशी टीका केली. तसेच १८९६ साली बजेटवर 
बोलतांना मुंबई इलाख्याचे बजेट हे मृतवत (.१८- 
2१ ७०१४७: ) आहे. ते मध्यवर्ती सरकारकडून 
येत असल्यामुळे ते मुंबई सरकार आणि हिंदुस्थान 
सरकार यांच्या हिज्लेंबाचा खातेउतारा असे त्याचे 
स्वरूप आहे असे म्हटले होते. झेतसाऱ्यात सतत वाढ 
होत जाते. म्हणून कायमधाऱ्या'ची पद्धत सुरू करावी 
अशी त्या काळच्या इतर पुढाऱ्यांप्रमाणे त्यांनी- 
ही मागणी केली होती. शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेचे 
मूळ फार खोल आहे आणि एकंदर परिस्थितीवर 
सावकारी नियंत्रणासारखे वरवरचे उपाय उपयोगी 
पडणारे नाहीत असा इश्यारा त्यांनी. दिला. अज्ञान, 
उधळेपणा, दर पिढीस होणारी जमिनीची वाटणी 
इत्यादी कारणांमुळे शेतकरी दरिद्री झाला .माहे 
“* शेतकरी लोक दंगा करण्यास प्रवृत्त होण्याचे मुख्य 
कारण दारिद्रथ होय. कुटुंब वाढले, दुसरा व्यापार- 
धंदा नाहीसा झाला, जमिनीस कस नसल्यामुळे ती 
नीरस होत चालली, आणि पाळेसही वेळच्यावेळी 
पडत नाहीसा झाला, अशा स्थितीत कोणत्याही 
राष्ट्रातील शेतकरी दांरिद्रयात. आणि कर्जात बुडा- 
लेले असावयाचे.” असे सांगून नुसत्या १८७९ च्या 
अँक्टने क्षेतकऱ्यांच्या दारिद्रयाचे कारण कक्कीही 


4 ८-८ 


अनुक्रमणिका 


डड 


समूळं नाहीसे होणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्‍त 
केले. शेतकऱ्याची परिस्थिती सुघधारावयाची असेल, 
तर त्याला शिक्षणाने शहाणे केले पाहिजे आणि 
रोजगाराची साधने त्याला मिळवून दिली पाहि- 
जेत. ही जबोबदारी सरकारची आहे आणि सरकार 
ती पार पाडत नाही असा त्यांचा दोषारोप होता. 
१९०३ साली लिहिलेल्या. * जेतकऱ्यांच्या परस्पर 
साहाय्यकारी पेढ्या ' या लेखात तत्संबंधीच्या विधे- 
यकांवर चर्चा करताना त्यांनी लिहिले की, “सर- 
कारचा ओढा परस्पर भागविण्याकडे असल्यामुळे हे 
बील बाहेर पडले आहे. पण बाहेरून भांडवल 
पुरविल्याखेरीजं या पेढ्या केवळ परस्पर साहाय्याने 
यशस्वी होणार नाहीत. ” असा इशारा कायद्याच्या 
जंन्मकाळीच देण्यात त्यांची दूरदृष्टी प्रत्ययास थेते. 

: शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नाप्रंमाणेच विणकऱयांच्या प्रश्‍नां- 
तही टिळकांनी लक्ष घातले होते. १८९६ च्या 
दुष्काळात सोलापूरच्या विणकरांची स्थिती अत्यंत 
हलाखीची झाली होती. सरकार त्यांना खडी फोड- 
ण्याच्या दुष्काळी कांमांवर पाठवीत होते आणि त्यांना 
मिळणारे वेतन अगदीच अपुरे होते. ' फेमीन कोडा'- 
मध्ये अद्या कारागीरांना भांडवल, सुत, हातमागाची 
सांधने वगैरे. पुरवावीत असां नियम घालून . दिला 
होता. टिळकांनी “ फेमीन कोडा'प्रमाणे विणकरांना 
तरतुदी -पुरवाव्यात. अशी सुचना -अधिकाऱ्यांना 
केली. पण त्यांनी ते मनावर घेतले नाही. तेन्हा 
टिळकांनी सोलापूरच्या श्रीमंत व्यापाऱ्यांकडून निधी 
गोळा करून 'त्याच्या साहाय्याने सहकारी तत्त्वावर 
'विणकरांना सूत पुरविण्याची व्यवस्था केली आणि 
त्याबरोबरच विणकरांनी. तयार केलेल्या कापडाच्या 
विक्रीची हमी त्यांना देण्यात आली. त्यातूनच विण- 
करांचा संघ निर्माण झाला आणि अद्यापही त्याचे 
कार्य, चाळू आहे. टिळकांनी केलेल्या या व्यव- 
स्थेमुळे १९०० सालचा दुष्काळ विणकरांना 
' जाणवला नांही. विणकरांना काम भरपुर मिळून 
त्यांची स्थिती सुधारली. . 

टिळकांनी हुंडंगावळीच्या प्रश्‍नांचा चांगला 
अभ्यासं केला होता. जमंनीने चांदीचे चलंन बंद 
केल्यामुळे १८७३ नंतर रुपयाची किमत घसरत 
धसरतं २० वर्षांनी ती २ शिंलिंगावरूने एंक शिलिंग 


चौर पेन्स इतकी खाली आली. त्यामुळे हिंदुस्थानचे 


नेवेभारंतं 


जुल, १९८५ 


फार नुकसान होऊ लागले. त्यातच १८७६-७७ च्या 
दुष्काळाची भर पडली; अफगाणिस्थान आणि ब्रह्म- 
देश यांची युद्धे सरकारने ओढवून घेतली. त्याचा 
परिणाम सरकारी तिजोरीवर फार ताण पडण्यात 
झाला. ! होम चार्जीस ' आणि कजजेही वाढू लागली 
आणि हुंडणावळीच्या दराच्या अनिश्चिततेमुळे 
तुटीचा अंदाज करणेही कठीण होळन बसले. या 
प्रश्‍नाचा विचार करून अहवाल सादर करण्यासाठी 
ब्रिटिश सरकारने ' हेल कमिटी ! नेमली. तिचा 
रिपोटं १८९३ मध्ये बाहेर पडला. 

या हुंडणावळीच्या प्रश्‍नाला अनुसरून २० आगस्ट 
१८९२ ते ४ जुले १८९२ च्या दरम्यान टिळकांनी 
केसरीमध्ये एकूण ७ लेख लिहिले. ५ लेख सोन्या- 
रुप्याचे नाणे यावर, एक सोन्यारुप्याची लढाई आणि. 
शवटचा चांदी, रुपये आणि पौंड. शेवटचा लेख 
त्यांनी हर्शेल कमिटीचा अहवाल बाहेर पडल्यानंतर 
लिहिला होता. अगदी सोप्या भाषेत. हुंडणावळीचा 
प्रन त्यांनी समजावून दिला आहे. १८७२ ते १८९२ 
या वीस वर्षात हुंडणावळीखातर सरकारी तिजोरीतून 
६० कोटी रुपये जादा खरचं पडले. याचा निं्देश करून 
सोन्यारुप्याच्या चलनासंबंधी त्यांनी विस्ताराने चर्चा 
केली आहे. रुपयाची किमत कमी झाली; पण होम- 
चार्जीस आणि ब्रिटिश नोकरांचे पगार हे पौंडाच्या 
दरात देण्यात येत होते. त्यामुळे हिंदुस्थानचे कसे 
नुकसांन होते हे दशंविताना ज्या असिस्टंट कलेक्ट- 
राला पुर्वी र. १००० मिळंत त्याला १४२५ रुपये 
द्यावे लागत होते. म्हणजे त्याचा पगार ४३. २ 
टक्‍याने वाढला हे उदाहरण त्यांनी दिले. तसेच 
शेतकऱ्याचे उदाहरण देऊन त्यांनी दाखवून दिले, की 
पुर्वी शेतकऱ्याला रु. १०० सारा देण्याकरिता रु 
रु. १०० चे धान्य विकावे लागे, ते त्याला १४३ 
रुपयांचे धान्य विकणे भाग पडत होते. म्हणजे ४३ 
टक्‍के त्याला जादा द्यावे लागत होते. रुपयाची 
पौंडाशी गाठ घातल्यामुळे सरकारचा जो फाजील खंचं 
वाढला तो भरून काढण्याकरिता मिठाच्या करासा- 
रखा त्रासदायक करांचा. बोजा वाढविणे सरकारला 
भाग पडले. यावर उपाय म्हणून टिळकांनी सोन्या- 
रुप्याच्या किमतीचे प्रमाण ठरवून टाकावे, म्हणजच 


रुपयाची पौंडाने कायमची किमंत ठ टाकांवी 
कन नयर रवूंन टाकांवी 


अनुक्रमणिका 


एकौणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा आथिक विचार 


हरेल कमिटीच्या अहवोलाच्या आधाराने सर- 
कारने जो कायदा केला त्यानुसार रुपयाची किंमत 
सोन्याच्या दराने करावयाची आणि त्यास विलायती 
'नाणे भावासाठी घ्यावयाचे असे ठरले. त्या वेळी 
सरकारने रुपयाचा १६ पेन्स भाव ठरविला. टिळ- 
कांनी रुपयाचा हा भाव सरकारने केवळ अधिका- 


राच्या जोरावर ठरविला अशी टीका करून त्या . 


कायद्याचे काय परिणाम होतील याचे. दिग्दर्शन 
करताना पुढील मुद्दे सांगितले $ . 

१) देशात रुपयाची टंचाई निर्माण होईल. | 

२) शेतकऱ्यांच्या मालाची किंमत कमी आल्या- 
मुळे त्यांना बूड सोसावी लागेल. । 

३) भारताच्या चीनशी होणाऱ्या व्यापाराला 
धक्का पोचेल. : 

४) लोकांनी साठविलेल्या सोन्यारुप्याची किमत 
एकदम कमी होईल. . 

५) देशी संस्थानात निरनिराळी नाणी चालू 
आहेत. त्यांना हा कायदा लागू नसल्यामुळे त्यांचे 
फार नुकसान होणार आहे. 

६) खोटी नाणी पाडण्याचा 
होईल. ् 
हर्शेल कमिटीच्या रिपोर्टाबद्दल त्यांनी म्ह्टले 
आहे की, “ हिंदुस्थान सरकारास अर्थातच आपल्या 
खजिन्यातील तूट गरीब हिंदी लोकांच्या डोक्यावर 
हवे तसे कराचे. ओझे बसवून भरून काढण्यास हर्षल 
कमिटीने मुखत्यारी दिली यात काहीच आश्‍चयं 
नाही.” . कळ भु 
टिळकांनी स्वदेशी आणि बहिष्कार यांचा 
हिरिरीने पुरस्कार केला. बहिष्कार हा स्वदेशीला 
पुरक होता. या दोहोंचा त्यांनी स्वराज्याच्या 
लढ्याचे साधन म्हणून उपयोग केला. त्यांनी 
स्वदेशीचे एक तत्त्वज्ञान बनविले. स्वदेशी म्हणजे 

यांचा संयोग 
प्रतिष्ठापना. होय. 
संदेश होता. स्वदे- 
शीचा प्रचार त्यांनी लोकजागुतीच्या रन 
लावला. आथिक 
ते एक साधून होते. स्वदेशी हे न औद्योगीकरणाचे करणाचे 
समीकरण होते. नष्ट क्षालेल्या उद्योगधंद्यांचे पुनरु- 
ज्जीवन, चाळू उद्योगांना बळकटी आणणे आणि 


धोका निर्माण 


४५ 


आधुनिक विज्ञान आणि शोध यांचा उपयोग करून 
नवे उद्योग सुरू करणे ही स्वदेशीची अंगे होती. 
आथिक शोषणापासून देश वाचविणे हाही स्वदेशी- 
चा उद्देश होता. पुण्यात जेव्हा पहिली कापड गिरणी 
निघाली तेव्हा त्यांनी पुण्यातील पहिकी चिमणी 
म्हणून. तिचे स्वागत केले. औद्योगिक उपक्रम म्हणून 
स्वतःही त्यांनी लातूर येथे एक जिनिंग फॅक्टरी 
भागीदारीत चालविली होती. पैसा फंडाकरिता 
प्रचार करून आणि निधी जमवून तळेगाव येथे काच 


: कारखाना काढण्यात त्यांचा प्रमुख भाग होता. 


लो. टिळकांच्या दूरदृष्टीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 
महाराष्ट्रात साखर कारखाने काढण्याची कल्पना 
त्यांनी १९०६ साली सुचित केली होती. जॉर्डन 
नावाच्या एका साखर तज्ञाने ' मराठा * पत्रामध्ये 


- मॉरिशसमधील साखरेच्या उद्योगासंबंधी एक 


माहितीपूणें लेख लिहिला होता. त्या लेखाच्या 
आघारे टिळकांनी १७ जुलै १९०६ च्या केसरीत 
लेख. लिहून महाराष्ट्रात मॉरिशसप्रमाणे साखरेचे 
८० कारखाने निघण्याची शक्‍यता भाकडेवारीनिज्ली 
दाखवून दिली, होती. त्यांनी लिहिले होते. : 
“ महाराष्ट्रात उसाची लागवड वाढविण्यास एवढी 
जागा आहे की, मॉरिशस बेटातून येणारी सवव साखर 
आम्ही उत्पन्न करू; एवढेच नव्हे तर, आम्हास 
लागणारा गूळही उत्पन्न करून परदेशास नाही तर 
हिंदुस्थानच्या सर्व भागात तरी चांगल्या साखरेचा 
पुरवठा करू. ” महाराष्ट्रात पिकणाऱ्या उसावर दर 


, एकरी ७५० रुपये किभतीची '३ई टन साखर 


उत्पन्न करता येणे शक्‍य आहे. साखरेचा लहान 
कारखाना काढण्यास पावणेदोन लाख रुपये लागतील 
आणि त्या भांडवलावर शेकडा २८, निदान. १४ 
टक्‍के नफा मिळविता येईल. आणि मोठा कारखाना 
काढला तर १ लाख रुपये अधिक लागतील असा 
हिशेब त्यांनी मांडला, होता. इतकेच नव्हे वर, 
साखर केल्यानंतर शिल्लक राहणाऱ्या राबापासून 
दारू करण्याची कल्पनाही त्यांनी मांडली होती. 
वास्तविक असे कारखाने काढण्यास साहाय्य. करणे 
हे सरकारचे कतंव्य आहे. पण सरकार ते पार 
पाडीत नाही. यासाठी सरकारला त्यांनी दोष दिला. 

साखरेच्या कारखान्यांच्या या प्रश्‍नाचा पाठ- 
पुरात्रा टिळकांती २२ मार्च १९०८ रोजी रा. ब. 


र्ड्६ 
गणेश व्यंकटेश जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली भर- 
लेल्या * पुणे जिल्हा सभेच्या बैठकीत साखरेचे कार- 
खाने काढण्यासंबंधीचा ठराव मांडून केला. या 
ठरावान्वये महाराष्ट्रात साखर कारखाने सुरू कर- 
ण्याचा .सांगोपांग विचार करून अहवाल सादर 
करण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली होती. 
ठरावावर भाषण करताना टिळक म्हणाले : “ हिंदु- 
स्थानात परदेशाहून तीन कोट रुपयांची साखर येते. 
इतकी साखर परदेश्यातूत का यावी ? आमच्या 
इकडचा ऊस मॉरिशसच्या उसासारखा- किंबहुना 
सरस॑- असता इकडे साखर तयार करण्याचे कार- 
खाने निघून स्वदेशी का तयार होत नाही ? आपण 
कापुस उत्पन्न करावा आणि कापड तयार करू नये, 
आपण गूळ तयार करावा. पण साखर करू नये, हा 
असाच क्रम सवे बाबतींत का दिसून येतो ? सध्या 
काकवी, काकवीची ' रम ' व साखर सारेच पर- 
देशातुन इकडे येत आहे. या गोष्टीचा विचार 
करून व जरूर लागल्यास ड्रे काम शेवटपयंत 
नेऊन ते यशस्वी करावे, अशी सूचना आहे. एका 
मॉरिशस बेटात ८० कारखाने आहेत. येथे निदान 
४०-५० तरी होतील, तर आपला काही कोटींचा 
फायदा होणार आहे. या ठरावाप्रमाणे नेमण्यात 
येणारी कमिटी उसाचे कारखाने कसे काढता 
येतील, ते काढण्यासंबंधी अडचणी काय आहेत व 
त्या कशा दुर होतील यासंबंधाने चौकशी करील 
आणि त्याबद्दल शेतकरी, सावंकार, शेतकीखाते व 
सरकारी अधिकारी यांजबरोबर पत्रव्यवहार करून 
जरूर ती व्यवस्था करील.” 

यावरून टिळकांच्या मनांत साखर कारखान्यांचा 
उपक्रम सुरू करून त्यांना चालना देण्याचा होता हे 
स्पष्ट) दिसून येते. पण पुढे टिळकांना . सरकारने 
मंडालेला ६ वर्षे डांबून ठेवल्याने टिळकांचा बेत 
मागे पेडला. ते सुटून आल्यानंतर युद्धपरिस्थितीमुळे 
राजकारणाला निराळे वळण लांगेले. पण साखर 
कांरखान्यांचे टिळकांचे भाकीत अधंशतकानंतर खरे 
ठरले; इंतंकेच नव्हे तर साखर कारखान्यांची 
प्रभावी लॉबी महाराष्ट्रात स्थापन झाली आहे. 

आगंरकरांनींही आथिक विषयांवर विचार मांडले 
आहेत. त्यांच्यावंर मिल आणि स्पेन्सर यांची 
अधिक .छाप पडली होती. त्यांनीही शोषणाच्या 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


सिद्धांताचा आधार घेतला होता. हिंदुस्थानचे 
दारिद्रय आणि भाथिक दास्य यांवर त्यांनी कडक 
शब्दांत लिहिले आहे. “ इंग्रजी राज्याची उलट 
बाजू अथवा आमचे घोर दारिद्र ', “ हिंदुस्थानला 
क्षय लांगला”, “वाचाल तर . चकित व्हाल”, 
“ घ्या, पण काही धरबंद असू द्या,” * हिंदुस्थानच्या 
अल्नान्न दशेचे परिणाम, हिंदुस्थानची तिजोरी 
आणि घाटत असलेले अन्याय, हे त्यांच्या लेखाचे 
मथळेच बोलके आहेत. डिग्बीसारख्यांचा आधार 
घेऊन दारिद्रय कसे वाढत आहे याचे विदारक चित्र 
त्यांनी उभे केले. “ एका टोकापासून दुसऱ्या टोका- 
पर्यंत कंगालतेवाचून काहीही दृष्टोत्पत्तीस येत नाही” 
असें थोडक्यात त्यांनी दारिद्रयाचे वर्णन केले. सर- 
कारला त्यांनी त्वेषाने बजावले की, '“आम्ही पाहिजे 
तसा खर्च करून तो भागविण्यासाठी पाहिजे तसले 
कर बसवू असेही तुम्ही म्हणाल, तर मात्र आम्ही 
तुमच्याशी एकसारखे भांडल्याशिवाय व आमच्या 
आरोळ्यांनी तुमच्या कानाची रंघे भरून 'टाकन 
तुमची डोकी फिरवून सोडल्याशिवाय राहणार 
नाही.” । 

अथंश्ास्त्राला त्यांनी संपत्शास्त्र हा शब्द उप- 
योजिला होता. ' तीन अथंशास्त्रे ' या लेखात त्यांनी 
अर्थशास्त्राचे तीन भाग, अनुक्रमे औपपत्तिक, प्रयोज्य 


आणि भ्रामक अथंशास्त्र, असे सांगितले. संपत्तीची 


उत्पत्ती, वाटणी आणि अदलाबदल यांपैकी कोण- 
त्याही गोष्टीत सरकारने हात घालू नये हे मौप- 
पत्तिक अथेक्षास्त्र. याचे पालन सरकार आपल्या 
फायद्याकरिता तेवढेच करते. सरकारने व लोकांनी 
वाजवी उत्तेजन देऊन इतर देशांक्षी प्रतिस्पर्घा कर- 
ण्याचे तीना आणावे आणि मग हवा तसा 

व्यापार सुरू करावा.हे प्रयोज्य अर्थ- 
शास्त्र. देशी मालाशिवाय दुसरा माळ वापरूच नये 
याला त्यांनी भ्रामक अथ म्हटले आहे. म. गांधींनी 
चरण्यावर दिलेल्या सर्वस्वी भराला आगरकरांनी 
कदाचित भ्रामक अर्थशास्त्र म्हटले असते. आगर- 
करांचा भर अर्थात प्रयोज्य अथश्ास्त्रावर होतां हे 


* सांगणे नकोच. औपपत्तिक अथंशास्त्र अमान्य कर- 


य नर त्यांनी संरक्षणवादाचा पुरस्कार केला. प्रयोज्य 
स्त्राला अनुसरून त्यांनी मोठे भांडवल .उभे 
केरून मोठ्या. प्रमाणावर .यंत्रोद्योग सुरू करावेत, 


अनुक्रमणिका 


एकोणीसाव्या शतकातील महाराष्ट्राचा आथिक विचार 


दागदागिने व बँका यांत पैसा न अडकविता तो 
व्यापारात घालावा, कारागीरांना आथिक साहाय्य 
द्यावे, जागोजाग यंत्रालये स्थापन करावीत, धंदे- 
शिक्षण द्यावे असे मागे त्यांनी सुचविले होते. 

समाजोत्कर्षाचा मुख्य घटक म्हणून व्यापारवृद्धी- 
वर त्यांनी भर दिला. त्यांनी सुशिक्षितांना बजावले 
की, “ विद्याजंनाने विकसित झालेली मने स्वतंत्र 
धंदे स्थापण्याकडे लावाल तर तुम्हास अन्नाची किंवा 
मानाची काय वाण पडणार आहे ? ” त्यांचाही 
औद्योगीकरणावरच भर होता. 

आगरकरांचा विशेष म्हणजे त्यांनी स्त्रियांच्या 
आथिक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला होता. 
“ स्त्रियांना चरितार्थसंपादक . शिक्षण देण्याची 
आवड्यकता ” त्यानी. प्रतिपादन केली. असे प्रति- 
पादन. करणारे हिंदुस्थानात आगरकर हे पहिलेच 
पुरुष असावेत 
, न्या. मू. रानड्यांप्रमाणेच त्यानी जावाच्या 
' कल्वर सिस्टिम'चा पुरस्कार केला. होता. शेत- 

0 ७ 


(€9€9€3€3€9€9€9€9€>€9€53€9€9-89€>€3€3€>€9€€3€3>€>€3'8 


कोयना सिमेंट वस्तु निर्मिती सहकारी संस्था लि. 
२ शिवाजीनगर, कराड ४१५ ११० 
(जि. सातारा) 


& १०० ते १८०० मि. मि 
& हॉलो ब्लॉक्स पार्टीक्षन 


- ऑफिस - 

६२ शिवांजीनगर, 
कराड ४१५ ११० | 

फोन : २५२०, २७५४ 


&5€७€७€9€>€9899€69€83 


: कोन : २८०८ 


शिक क परयाचतमकाताय चाली गोरी 


अनुक्रमणिका 


“ _- आमची उत्पादने - 


& पूवैरचित घराचे वास्तु घटक 
£ अधिक माहितीसाठी : 
: सपक -: 
“> शाखा “ 
' - एम्‌. आय. डौ..सी. -सातारा 


&€&5889:89698998969€6969€9& 


ड्छ 


कऱ्यांच्या हिताकरिता शेतपेढ्या काढाव्यात, हीः 
सर वेडरबने यांची सूचना त्यांनी उचेळून घंरली 
होती. अश्या पेढ्या काढल्याने “ काळीचे उत्पन्न 
वाढेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्‍त केली. 

देशाची औद्योगिक पाहणी (1]वप5131 5पा- 
४९५ ) करण्याची आवदइ्यकता त्यांनी सांगितली 
होती. आगरकरांनी हयातभर समतेचा हिरीरीने 
पुरस्कार केला होता. ही समतेची कल्पना जीवनाच्या 
सवे क्षेत्रात रूढ व्हावी, असे त्यांना वाटत असे- 
त्याला अनुसरून ' गुलामांचे राष्ट्र' या लेखात त्यांनी 
*“ व्यक्ती अथवा कुटुंबाचा संपत्तीवरील मालकी 
हक्‍क नाहीसा करून देशातील संपत्तीचे सारे लोक 
समाईक मालक मानावे ” असे विधान केले आहे. 
यावरून आगरकर समाजवादी विचारांकडे झुकलेले 

स्पष्टपणे दिसून येतात. आपल्या विचाराचे शेवटचे 
टोक गाठण्याची त्यांची तयारी होती. विष्णुबुवा' 
ब्रह्मचारींनंतर समाजवादी विचार मांडणारे आगर- 


कर हे पहिले होऊन गेले. 


9। 


ट्ट 
र 
षि 
|] 
ष्र 
शि 
॥ 
शौ 
षै 


न्यासाच्या आर. सी. सी पाईप्स 
ब्लॉक्स इत्यादी 


१] 
७ 
0) 
न 
णि 
] 
छै 
छि 


4 फॅक्टरी क 
सः. नं. ११४॥२ अ पुणे- 
बंगलोर रोड, 'मॅलकापूर, . 
(कराड) फॉन : २४९२ 


अक्षरवेध 


“ एक झाड दोन पक्षी ” 
पृष्ठे ३१५ किंमत रु. १००/- 


(आत्मचरित्र ); विश्राम बेडेकर, पॉप्युलर प्रकाशन; मुंबई; 


कायय ज्याम कसत 


विश्राम बेडेकर यांचे नाव एव मनस्वी लेखक 
च चित्रपटदिग्दर्शक म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिद्ध आहे. 
बेडेकर यांची साहित्यसंपदा म्हणजे “ ब्रह्मकुमारी ” 
९११९३३ ), “नरो वा कुंजरो वा”, “ वाजे 
पाऊल आपुले ” व “ टिळक आणि आगरकर 
(१९८२) ही नाटके; “ रणांगण ” (१९३९) ही 
कादंबरी, शेजारी, पहिला पाळणा, चूल आणि मूल, 
अमर भूपाळी इत्यादी चित्रपटांच्या पटकथा व 
अगदी . अलीकडील म्हणजे “ सिलिसबगेंची .पत्रे 
अशी मोजकीच आहे. परंतु बेडेकरांचे लिखाण 
त्यातील साहित्यमूल्यांमुळे साहित्यसमीक्षकांचे लक्ष 
वेधून घेत आले आहे. बेडेकर हे काळाच्या पुढे 
धावणारे असे साहित्यिक आहेत. याचे उदाहरण 
म्हणजे “ रणांगण ” ही कादंबरी होय. कारण या 
कादंबरीच्या प्रकांशनानंतर वीस वर्षांनी कुसुमावती 
देशपांडे, नरहर कुरुंदकर, गंगाधर * गाडगीळ, 
सरोजिनी वंद्य, द. भि. कुलकर्णी, मोघव आचवल 
वगैरे समीक्षकांनी “ रणांगण” या भावकथेचे विइले- 
षण व समीक्षा केली व ती भावकथा मराठीतील 
एक मानदंड मानली गेली. बोलपटांच्या सुरुवातीच्या 
काळात राम गणेश गडकरी व चि. वि. जोली यांच्या 
विनोदी लेखांवर चित्रपट काढण्याचा बेडेकर यांनी. 
केलेला प्रयत्न व पुढील काळात लो. टिळक आणि 


भगतसिंग यांच्या जीवनावर चित्रपट /काढण्याचा 


त्यांनी केलेला व व्यावसायिक कारणांमुळे त्यांना अर्ध- 
वट सोडावा लागलेला प्रयत्न म्हणजे बेडेकर यांना 


चित्रपट माध्यमातून काही नवीन, वेगळे व उदात्त 


दाखवण्याची जी इच्छा होती त्याचेच दर्शक होय. 

अश्या या चाकोरीवेगळ्या साहित्यिकाचे व 
कलावंताचे “ एक ज्ञाड आणि दोन पक्षी ” र्त 
आत्मचरित्र असल्याने त्याकडे आपोआपच ल्क्ष 
ब्रेधके जाते. माणसाचे एक मन जीवनाचा अनुभव 


घेते व दुसरे मन त्या अनुभवांचे विश्‍लेषण व चितन 
करते. चिंतन करणाऱया “मी ” ने अनुभव घेणाऱ्या 
“मी ” ची जीवनकथा सांगितली आहे, म्हणूनच हे 
आत्मकथन असूनही त्यात तृतीय पुरुषी निवेदन आहे. 
आत्मचरित्रकथनाची ही पद्धत नावीन्यपुणे अशी 
वाटते. तसेच जीवनातील अनेक प्रसंग चितारतांना 
ते सलगपणे न सांगता, कधी पुढील, तर कधी मागील 
प्रसंग अशी चित्रपट कथेप्रमाणे मांडणी झाली अस- 
ल्याने वाचकांची उत्सुकता शेवटपर्यंत टिकून .राहते. 

पहिल्या भागात बेडेकर यांचे बालपण, उमरावती. 
येथील त्यांचे. मित्र व सुहूद, पुजाऱ्याच्या घरी जन्म 
झाल्याने बसलेले दारिद्रयाचे चटके, शिक्षणासाठी 
करावी लागलेली धडपड हा सर्व भाग आलेला आहे. 
एम्‌. ए. एल्एलू. बी. पर्यंत शिक्षण. होऊन चित्र- 
पटव्यवसायात पडणारे बेडेकर हे पहिलेच सुशि- 
क्षित गृहस्थ होते. प्रथम “ ब्रह्मकुमारी ” या नाट- 
काच्या निमित्ताने ते. “ बलवंत संगीत मंडळीत ” 
आले. तेथे चितामणराव कोल्हटकर आणि दीना- 
नाथ मंगेशकर यांच्याशी त्यांचा निकट संबंध आला. 
हे पहिलेच नाटक व्यावसायिक दृष्ट्याही यशस्वी 


- झाले, .दीनानाथ मंगेशकर यांची त्यातील गौतमाची 


भूमिका म्हणजे त्यांच्या नाट्यगुणांचा कळस होता. 
त्यांची गौतमाची तापसी वेशभूषा, शास्त्रोक्‍त; 
गाण्याची दमदारपणे होणारी आळवणी इत्यादी: 
प्रेक्षकांना आकषित करीत असत. परंतु त्या सुमा- 
रास चित्रपटांचे प्रभावी माध्यम लोकप्रिय झाल्याने 
सवच नाटककपन्यांना मंदीची . लाट सोसावी 
लागली. त्यामुळे “ बलवंत. संगीत मंडळी ” 
बंद होऊन तिचे “ बलवंत पिक्चर्स ” मध्ये 


. ख्पांतर झाले. सांगली. येथे . स्टुडिओ उभारून 


केलेला प्रयत्न. व त्यामुळे 
आलेल्या आधिक संकटामुळे चितामणरावं. कोल्हटकर, 


अक्षरवेध 


व दीनांनाथ मंगेशकर यांची झालेली ससेहोलपट 
यांचे अंत्यंत प्रत्ययकारी असे वर्णन बेडेकर यांनी 
केलेले आहे. त्यातून . सावरण्यासाठी सुरू केलेले 
“ भट-बेडेकर प्रॉडक्शन ” व त्यातही आलेले अपयश 
यामुळे बेडेकरांसारखा मनस्वी स्वभावाचा लेखक 
खचून गेला नसता, तरच नवल ! या अनुभवावरून 
शहाणपणा शिकून .त्यानंतर बेडेकर यांनी स्वतः 
निर्माता होण्याचा प्रयत्न सोडून देऊन चित्रपटात 
फक्त लेखक व दिग्दर्शक असेच काम स्वीका- 
रल्यामुळे त्यांच्या . हातून उत्तमोत्तम चित्रपटांची 
निमिती होऊ शकली. 

सांगली येथील चित्रनिमितीच्या व्यवसायात अप- 
यश आले व त्याच सुमारास बेडेकर यांना अंचानक- 
पर्ण इंग्लंडमध्ये चित्रपटनिमितीचे शिक्षण घेण्या- 
साठी एक शिष्यवृत्ती मिळाली.” याच सुमारास 
त्यांच्या आयुंष्यातील दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे 
त्यावेळच्या सुप्रसिद्ध लेखिका बाळुताई खरे. उफं 
£ विभावरी दिरूरकर ” यांच्याशी वेडेकर यांचा 
विवाह झाला. बेडेकर यांचा पहिला विवाह त्यांच्या 
अगदी तरुण वयात झालेला होता; परंतु त्या संसा- 
रात त्यांचे मन रमले नव्हते व ते एक प्रकारचे 
एकाकी जीवनच जगत होते. बाळुताई खरे यांच्या- 
बरोबर बरीच वर्षे असलेल्या ओळखीची परिणती 
त्यांच्या बरोबरच्या विवाहात झाली आणि या 
विवाहानंतर त्यांना ताबडतोब इंग्लंडला जावे लागले. 
. इंग्लंड म्हणजे पन्नास वर्षांपूर्वीच्या सुशिक्षितांच्या 
छेखी एक यक्षभूमी, असे बेडेकरांनी म्हटले आहे. 
इंग्लंडमध्ये ते काही महिनेच राहिले, दुसऱ्या महा- 
युद्धाच्या भडकतु . चाललेल्या वणव्यामुळे त्यांना 
इंग्लंडमधील शिक्षण. अर्धवट सोडून परत यावे 
लागले. इंग्लंडमधील लोकशाहीचे व तेथील व्यक्ति- 
स्वातंत्र्याचे दर्शन बेईकर यांनाघडलेंव त्या पाइवं- 
भूंमीवर त्यावेळची गुलामगिरी फारच 
प्रकर्षाने जाणवली. लंडनमध्ये त्यांना आलेला पोलीस 
खात्याचा अनुभव व त्याच्या .तुलनेत नासिक येथे 
एकदा आलेला पोलीस' खात्याचा ' 22 याचे 
यत्यंत प्रत्ययकारी असे वर्णन बेडेकर यांनी न्हय 
आहे; भारतास.स्वराज्य मिळून २५ व बोळ च ता 
तरीही बेडेकर यांनीं त्यांच्या तर तरुणपणातील नासिक 
येथील पोलीस स्टेशनचे जे वणन केलेले आहे, त्या 

न, भा. 9 


डर 


परिस्थितीत अद्याप कोणताही फरक क्षालेला नाही. 
पोलिसी हडेलहप्पीपुढे नागरिकांचे व्यक्‍्तिस्वातंत्र्य 
टिकू शकत नाही, असाच अनुभव अद्यापही अनकदा 
येतो. त्यामुळे बेडेकर यांच्या आत्मचरित्रातील॑ तो 
प्रसंग वाचताना मनास उद्विग्नता येते. 

इंग्लंडमध्ये व तेथून परत येत असताना बोटीवंर 


बेडेकर यांना पोलंडमधील निर्वासितांची जी परि- 


'स्थिती पहावयास मिळाली, त्यातुनच त्यांची 


*“ रणांगण” ही कादंबरी तयार झालेली आहे. बेडेकर 


: इंग्लंडहून परत आले, त्यावेळी त्यांच्या पत्नीस 


सोलापूर येथे नोकरी मिळालेली होती व ती, गुन्हे- 
गार म्हणून समजल्या गेलेल्या जमातींच्या वसा- 
हतींची सुर्पारटेंडंट, अशा स्वरूपांची होती. बेडेकर 
तेथे काही दिवस राहिले. तेथील वास्तव्याचे त्यांनी 
केलेले वणन हे. उंबरठा ” या चित्रपटात दाखवि- 
लेल्या महिलाश्रमाच्या सुपरिटेंडंटच्या आश्रमातील 
तिच्या पतीच्या वांस्तव्याशी अतिशय मिळतेजुळते 
असे आहे. तेथे मन न रमल्यामुळे बेडेकर हे पुन्हा 
चित्रपटव्यवसायाकडे वळले. 
. पुणे, मुंबई व कोल्हापूर येथे चित्रपटनिसि- 
तीच्या निमित्ताने बेडेकर यांना वेळोवेळी करावे 
लागलेले वास्तव्य व' त्यो. व्यवसायानिमित्ताने संबेंधं 
आलेल्या अनेक प्रसिद्ध. व्यक्ती यांचे चित्रणही 
अत्यंत आकर्षेक असे झालेले माहे. चित्रपट व्यंवं- 
सायातील अस्थिरता व मोह, तसेच व्यावसायिक 
तडजोड करताना कलावंतांची होणारी ओढाताण व 
स्वतः चित्रपटनिमिती करण्याच्या मोहातुन अने- 
कांची झालेली ससेहोलपट यांचे चित्रणही अत्यंत 
प्रत्ययकारी असेंच ' आहे. 'चित्रपटव्यवेसायांत॑ मद्य 
व मंदिराक्षी यांच्या मोहातून सुटलेला. माणूस 
क्वचितच. बेडेकर हेही त्यातून सुटळेले त्नाहीत. 
त्याबाबतही प्रांजळ असे कथन त्यांनी . केलेळे 
आहे. बेडेकर यांचे संपूर्ण आयुष्यच चित्रपटसृष्टीत 
गेळे असल्याने तेथे कामे करणाऱ्या कनिष्ठ 
क्षमचाऱ्यांची परिस्थिती, व्यवसायातील अस्थिरता, 
झांडवलदारांची कुरघोडी, कलावंतांचा लहरीपणा 
या सर्वांचे अंत्यत प्रेत्ययकारी असे चित्रण झालेले 
असूनही, . बाहेरूनं आकषक दिसणोऱ्या या 'चंदेरी 
दुनियेतील व्यक्तींच्या वाट्याला येणारे कंधी -बभे- 
वाचे, तर कधी बेकारीचे जीवन व होणारी भानसिंक 


अनुक्रमणिका 


५० 


ओढाताण यांचा अतिशय उत्तम आलेख बेडेकर 
यांनी काढलेला आहे. लो. टिळक व भगतसिंग यांच्या 
जीवनावरील चित्रपट ते पुरे करू शकले नाहीत. 
याची कायमची बोच त्यांचे मनात राहिलेली आहे. 
अगदी अलीकडच्या काळात बेडेकर यांना 
स्वित्लंडमधील सिलिसुबगं येथे महर्षी महेश योगी 
यांच्या आश्रमात माहितीपट काढेण्याच्या कामासाठी 
वास्तव्य करण्याचा योग आला. तेथून त्यांनी 
लिहिलेली “ सिलिसूबगंची पत्रे ” प्रसिद्ध झालेली 
आहेत. बेडेकर व त्यांच्या लेखिका-पत्नी यांच्या- 
मधील झालेला सवं पत्रव्यवहार १९६१ च्या 
पानशेत प्रल्यात नष्ट झाला आहे. “ कुसुमानिल ” 
प्रमाणे तो प्रसिद्ध होण्याची कोणतीही शक्‍यता नाही. 
त्यामुळे बेडेकर व मालतीबाई यांच्या भावजीवनाचे 
चित्रण या आत्मचरित्रात आणखी प्रत्ययकारी 
रीतीने. यावयास पाहिजे होते, असे वाटते. परंतु 
त्याबाबत फारच त्रोटक असे वर्णन आलेले आहे. 

. बेडेकर हे नुसंतेच कलावंत नसून एक चिंतन- 
शील विचारवंत आहेत, याचा प्रत्यय या आत्म- 
चरित्रात .पदोपदी येतो. तसेच चित्रपटकथेच्या 
पद्धतीने केलेली मांडणी व आकर्षक भाषाशैली 
यांमुळे हे आत्मचरित्र पहिल्यापासून दोवटपर्यंत 
वाचत रहावेसे वाटते. बेडेकर यांच्या या आत्म- 
चरित्रामुळे मराठीतील आत्मचरित्रात्मक वाड्मयात 
मोलाची भर पडली आहे. 


- अश्योक भट 


द 
. होकघाटी; (समीक्षा) : द. ग. गोडसे; पॉप्पु- 
लर प्रकाशन, मुंबई; १९७९, पृष्ठे १००, मूल्य १६ रु. 

मातावळ; (समीक्षा) द. ग. गोडसे; पॉप्युलर 
प्रकाशन, मुंबई; १९८१, पृष्ठे ५७, मूल्य १६ रु. . 
पत?" प"? ?पा----0 


* छोकघाटी ! आणि * मातावळ * हे लोकघाटी 
आविष्काराची सवंस्वी वेगळी समीक्षा करणाऱ्या 
टिप्णा-टाचणांचे दोन संग्रह. * लोकघाटी ! भावि- 
ष्काराची नेमकी गमके कोणती, यांचा शोध घेताना 
विचारधारेचे जे सुत्र द. ग. गोडसे यांनी “पोत' 
* शक्‍्त्सौष्ठव ' आणि ' गतिमानी ' यांत स्वीकारले 
आहे, तेच सुत्र 'लोकघाटी' प्रमाणेच त्यांच्या 'मातावळ' 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


मधील टाचणातही आढळते. वस्तुत: हे सूत्र त्यांनी 
सिद्धांतरूपाने मांडणे अवश्य होते. कारणते त्या 
तोलामोलाचे आहे. पण लोकधाटी आविष्काराची 
त्यांना जाणवलेली गमके एखाद्या गणितमानी हिशेबी 
शास्त्रधाटीत बसवणे त्यांना योग्य वाटले नाही. 
कारण लोकधाटी आविष्काराची वाक-वळणे आणि 
शकक्‍तिसौष्ठव यांची समीक्षा वेगळया मूल्यमापनाची 
आणि स्वतंत्र परिभाषेने केल्यानेच त्यांची खरी 
समीक्षा होऊ शकते, असे त्यांचे स्पष्ट आणि स्वच्छ 


. मत बनले आहे. आणि म्हणून टिपणा-टाचणाची 


मोकळी, स्वैर आणि प्रवाही विचारघाराच त्यांनी 
पसंत केली आणि तिचाच भवलंब ' लोकधाटी 
आणि ' मातावळ * या दोन्हींत केला आहे. 

“ लोकधाटी * तील विचारधारांना ' मातावळ " 
मध्ये एक घणसर पायाभूत आधार मिळालेला आहे. 
कारण लोकधाटी भावविश्व हे भूगोलांतरगंत कास- 
बीच्या पाठीवर पेललेले असल्याने तिच्या केवळ 
मातृधर्मी दृष्टिक्षेपने लोकधाटी आविष्काराची 
घडण, घाट आणि सौष्ठव ही सृष्टिमान्य आवि- 
ष्कार-परंपरेतील थाट-घाटाची बनली आहेत. आणि 
म्हणून प्रस्तुत * लोकधाटी ' आणि * मातावळ * 
या दोहोंचा विचार एकत्र करण्याचे ठरविले आहे. 

पण हा विचार करतांना आणि गोडड्यांना 
लोकघाटीसंबंधी जे भावले, जे जाणवले आणि 
त्यांनी टिपणरूपाने का होईना जी सवेस्वी. स्वतंत्र. 
समीक्षा केली, ती तर शिष्टमान्य नागरसमीक्षेहून 
पूर्णपणे आ अळज्यी आणि मी वा अन्य अभ्यासक. 
तर त्याच शिष्टमान्य गणिती समीक्षापद्धतीच्या 
परंपरेत वाढलेपोसलेलो : अर्थात्‌ साहित्य आधी 
आणि मग शास्त्र यांचे भान असल्याने ज्या- 
वेळी परंपरा सोडून नवे साहित्य निर्माण झाले 
तेव्हा समीक्षेनेही नवा मार्ग पत्करला आहे. पण. 
सामान्यपणे त्या नव्या समीक्षेवरही शास्त्रघाटी 


प्रभाव पूर्णपणे नव्हताच, असे नव्हे. 
आणखी एक अडचण येते: ती अशी की; जील. 
समीक्षा करणारे. जे असतात, ते साहित्येतर अन्य 
कलांत कितपत जाणकार. असतात याची शंका आहे. 
नव्हे, ते प्रामुख्याने साहित्याचेच समीक्षक असतात. 
चित्र, शिल्प, संगीत इत्यादींप्रमाणे साहित्य हीही एक 
कलाच आहे.. याची जाण असुनही अन्य. कलांचा 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेध 


साहित्यसमीक्षेत म्हणावा तसा विचार होत नाही. 
नाही म्हणायला, मर्ढकरांचा येथे अपवाद आठवतो. 
पण तेही अखेर लयीच्या विचार-संवाद-विरोध-सम- 
तोल या तालतत्त्वाच्या गणितमानी सुत्रालाच बळी 
पडतात. 

गोडऱ्यांची समीक्षा स्वर-रेषा-शन्दादींतुन निर्माण 
होणाऱ्या साऱ्याच कलांचे भान ठेवीत असल्याने 
आणि पुनः लोकधाटी आविष्काराची गमके शोध- 
ताना शिष्टमान्य नागर शास्त्रधाटींचा ती पुर्णपणे 
त्याग करीत असल्याने त्यांची समीक्षा वेगळ्या 
सोष्ठवमूल्यांनी आणि सववस्वी वेगळ्या परिभाषेने 
सिद्ध झाली आहे. याचे आणखीही एक कारण दिसते 
आणि ते म्हणजे गोडसे मानवनिर्मित कला आणि 
निसगंनिमित कला यांत भेद करीत नाहीत. नागर- 
शास्त्रधाटी समीक्षक मानवनिर्मित कलांचाच विचार 
करतात. नव्हे अशा मानवनिर्मित आविष्कारालाच 
कला म्हणतात हे येथे आठवावे. शिवाय मानव- 
निर्मित आविष्काराबरोबर (तेही नागर नव्हेत) 
निसगंनिमित आविष्कारांचा विचार करताना 
गोडसे प्रथम ते ते लोक-आविष्कार बारकाईने पाह- 
तात, त्याते “ भावन ' जाणवून घेतात आणि मगच 
निष्कषे काढतात. आणि या सार्‍या प्रक्रियेत ज्या 
ज्या ज्ञानशाखेचा संबंध येईल, त्या त्या ज्ञानशाखेचा 
अभ्यासही करतात. त्यामुळेच त्यांच्या विचारसुत्रांचे 
करदोडे घट्ट जुळले जाऊन त्यांची समीक्षाही भू- 
गर्भांतर्गत कूर्मीच्या घणसर पाठीवर उभी राहिल्या- 
सारखी झक्‍तिसौष्ठवपुण होताना दिसते. 
___गोलल्यांचे समीक्षाविषय- आणि त्यांची समीक्षा 
ही परंपरागत समीक्षेहून कशी वेगळी आहे आणि 
त्यामुळे परंपरागतं सौष्ठवमूल्ये त्यांची समीक्षा 
करण्यास क्षी व का असमथे ठरतात, हे नमूद 
केल्यानंतर त्यांच्या * लोकधाटी ' आणि “ मातावळ र 
या दोन टिपण-टाचण संग्रहंकडे वळणे योग्य ठरते. 

गोडल्यांच्यामधला 'डिझाइनर' कलावंत कन 
पारंपरिक सुंदर वस्तूपेक्षा त्याबाहेरील ि 
सामान्यपणे ज्यांना सुंदर महटले जात नसते, अशा 
अनगड सौंदयंवस्तूंचा शोध घेत असतो. हे एक 
विद्षोषच म्हटले पाहिजे. त्यासाठी जी वेगळी दृष्टी 
हवी असते आणि मतामतांचा जो मोकळेपणा हवा 
असतो, तो त्यांच्याजवळ आहे. आणि म्हणून त्यांचे 


ष्र 


लक्ष एका आदिवासी शिल्पाकडे गेले. त्या शिल्पात 
त्यांना नागर लालित्याचा अभाव आढळला; पण 
ओबडधोबड शिल्पातही मानवी आकृती कशी, हा 
प्रश्‍न त्यांना पडला. येथे एक गोष्ट लक्षात येते की, 
कोणतेही गृहीतकृत्य न स्विकारता समोर येणाऱ्या 
प्रश्‍नांचीं उत्तरे गोडसे शोधतात. त्यानुसार हे आदि- 
वासींच्या श्रद्धाविवातले. शिल्प म्हणावे, तर आदि- 
वासींची श्रद्धा मूर्तीच्याऐवजी दगडघोंड्यांची पूजा 
करताना दिसते. मग या ओबडधोबड शिल्पात 
मानवाकृती कशी ? तर जवळच असणाऱ्या झ्ाक्त- 
पंथीय योगिनीमंदिरातील योगिनीच्या नागर संस्क्र- 
तीच्या मूर्तीचा तो परिणाम असावा, असा ते निष्कर्ष 
काढतात. कारण नागर शिल्प हे तंत्रप्रगत आणि 
शास्त्रशुद्ध असते, तर आदिवासी शिल्प हे भप्रगत 
आणि शास्त्रविहीन असते. याचे कारणही गोडसे जे 
देतात ते असे की, आदिवासींचे भावविरवच वेगळे 
असते. आणि म्हणून त्यांची आविष्कार-प्रक्रियाही 
वेगळी असते. आता येथे गोडड्यांतला जातिवंत 
संशोधक जागा होतो आणि तो लोकाविष्काराचे 
भावविश्व, आणि ते व्यक्‍त करणारी. प्रक्रिया तपास- 
ण्यास सुरुवात करतो. अर्थात ही सुरुवात गोडसे 
रंग-रेषा-स्वर-यांच्या मुक्‍त, आवेशी आणि स्वयं- 


' प्रवाही साधनांनी जे आकद्वासी भावविश्व वा जो 


आहय, किंवा गोडसे ज्याला *भावन' ही संज्ञा 
वापरतात त्या भावनाच्या, संकल्पनाच्या शोधापासुन 
होते. त्यासाठी गोडसे शेंतकरी संस्क्ृतीच्याही खूप 
आधीच्या शिकारी संस्कृतीकडे आणि तिच्यातील 
चित्र-शिल्पांकडे जेव्हा वळतात, तेन्हा त्यांना आढळते 
की, शिकारी संस्कृतीत प्राण्यांची जी चित्रे काढली 
जात व जी गाणी म्हटली जात आणि जी वाद्ये 
वाजवली जात, ते सारे केवळ एक विक्रीडित नव्हते, 
तर तो एक “ यातुविधी ' होता. शिकार हाच त्याचा 
उद्देश होता आणि तो साधण्यासाठी व सावजाला 
फसवण्यासाठी ते केवळ एक नाटक होते. या मापल्या 
निष्कर्षाच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी एक शिकारी गीतद्दी 
दिले आहे. 

क्षिकारीमानवाचा शेतकरी झाला, तरी त्याचे 
'झावविद्व आणि श्रद्धाविद्व थोड्याफार फरकाने. 
अजूनही शिकारीमानवाच्या भाव आणि श्रद्धा- 
विद्वासारखेच आहे. किंबहुना दोघांच्याही आवि- 


अनुक्रमणिका 


ष्र" 


ष्काराचे थाट-घाटतत्त्व एकाच वळणाचे असते, 
म्हणजे. तेथे कुठेही नियमित मापनाची बांधिलकी 
नसते. ते स्वयंप्रवाही, लयतत्त्वयुक्त, शक्‍तिभारी 
आणि मुक्‍त असते, असा निष्क्षे गोडसे काढतात. 

येथे गोडसे आणखीही एक महत्त्वाचा निष्कषं 
काढताना दिसतात. तो निष्कषे असा की, लोका- 
विष्कार हा भावन-अनुसारी असल्याने तो भाव- 
मात्र रूप असतो, नागर आविष्काराप्रमाणे तो बाह्य 
रंग, खूप, आकार यांना महत्त्व देत नसतो- म्हणजेच 
तो यथादृष्ट आणि यथासदृश पार्थिव नसतो, की त्या 
खू्पातील ताकिक निश्चितताही त्यात नसते. तो 
फक्त भावज्ञ अनुसारी असती. 

याच अनुषंगात गोडसे यांचे लक्ष ग्रामीण ओवीची 
प्राकृतिक घडण आणि. तिचे गेयरूप याकडे वळते. 
आंणि ग्रामीण ओवीची गेयता जात्याच्या भ्रमण- 
प्रक्रियेनुसार कशी असते, तिच्यांत शब्दांना महत्त्व 
कंसे नसते आणि केवळ ग्रामीणांचे श्रद्धाविदव वा 
भावविश्वच ग्रामीण प्रतिमासृष्टीच्या आधारे, ती 
कल्ली व्यक्‍त करते हे त्यांच्या लक्षात येते. 
- लोकधाटीतील चित्र, शिल्प काय किंवा गेय ओवी 
काय यांची गमके वरीलप्रमाणे. शोधताना चित्रकार 
गोडसे यांना १९ व्या शतकातील स्वतःला आदिवासी 


(प्रिमिटिव्ह) म्हणवून. घेणाऱ्या आणि “ चित्रकार 


मनाने आदिमानवच आंहे ” . असे म्हणणाऱ्या पॉल 
गोगे, सेझाने आणि व्हॉन गॉख यांची आठवण 
झाल्यास नवल नाही. किंबहुना ताहिती बेटावर 
* गतिमानी शक्‍तभार ' उत्कटपणे जाणवल्याने गोगें 
'त्या बेटांवरच कसा राहिला आणि लोकधाटीची 
अनेंक गमके असणारी आणि * भावमात्रत्व * व्यक्‍त 
करंणारी चित्रे. त्याने कशी काढली, हे ते सांगतात. 

सारांश, अथेपूर्णे घाट हे नागरी .आविष्काराचे 
गमक; तर * साथं क्षक्‍तभार ' हे लोकधाटी ञावि- 
ष्कारांचे गमक. हा निष्कषे काढून कसवधाच्या एका 
प्राकूकथेवरील ग्रांमीण गीताचे विस्ताराने निरीक्षण 
करून त्यात ग्रामीणजीवननिष्ठ आदयच कसा 
लोकधाटीला अनुसरून व्यक्‍त होतो आहे, हे ते स्पष्ट 
करतात. हे झाले, गोडसे यांनी * लोकधाटी ? आवि- 
ष्काराचे केलेले अवलोकन, भावन आणि विद्लेषण. 

या “ लोकधाटी ' आाविष्काराच्या विचारातूवच 
सुचलेंलां पुढचा' विषय म्हणजे लोकधाटी आविष्का: 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


रातील वाक-युक्‍त वळणांचा किवा वळणचलनांचा 
विचार. या विचारातूनच सरळ रेषा निर्जीव असते, 
तर वळणयुक्त रेषा जिवंत आणि सौष्ठवपूणे असते, 
याची गोड्ईयांना जाणीव झाली. त्या जोडीलाच 
वाकवळणांच्या घडणप्रक्रियेचे मूळ गतिमानतेत 
असते, हेही त्यांच्या ध्यानात आले. पण गतीमुळे 
वाकाची निर्मिती नेमकी होते कशी, हा मूलभूत 
प्रश्‍न त्यांच्यापुढे ठाकला. या संदर्भात वाचन 
करताना त्यांना अतिप्राचीन काळचे शेलगिल्पाचे 
नमुने, दगडात दडलेला' स्वयंभू लोहचुंबक व त्या 
आधारे तयार 'केलेले आदिम, दगडी होकायंत्र 
आणि चुंबक-दगडाच्या साक्षाने कोरलेले कासव 
यांचा शोध लागला. आता दगडातील चुंबकदक्‍्ती 
ही केवळ उपयुक्त गुण न राहता मूल्य ठरू शकत 
होती, हेही त्यांच्या लक्षात आले. पण पुनः. लोक- 
घाटी आविष्कारातील वाक-तत्त्वाचा आणि चुंबकाचा' 
काय संबंध आहे, हा.आणखी एक प्रश्‍न'. पुढे उभा. 
ठाकलाच. एका परीने शिष्टमान्य शास्त्रधाटी जावि- 
ष्कारपरंपरेहून वेगळी अशी गोडड्यांची लोकधाटी 
आविष्काराची समीक्षा म्हणजे एक प्रश्‍नोपनिषदच' 
दिसते. ते काही असो, प्रश्‍नाचे उत्तर तर शोधलेच 
पाहिजे आणि गोडव्यांसारखा. चिकाटीचा समीक्षक 
मध्येच हात गाळणारा नाही. लोकाविष्कारांचे 
भावविश्‍व भूमीशी निगडित असल्याने त्यांचे लक्ष 
पृथ्वीची भौतिक रचना, तिचे तीन स्तर, तिचे स्वतः- 
भोवतीचे भाणि पुन: सूर्याभोवतीचे भ्रमण आणि 
भूगर्भातील चृंबकशक्ती यांच्या अभ्यासाकडे . वळले 
आणि त्यांना जाणवले, की वाकतत्त्वाचे मूळ म्हणजे 


'भूगोलांतर्गत चुंबकशक्‍ती आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागा- 


वरील सृष्टी यांच्या परस्परसंबंधातुन वाक-तत्त्व 
निष्पन्न होत असावे. 

* प्रस्तुत लोकघाटी आविष्काराच्या घडणीतील 
वाकतत्त्वाच्या अभ्यासासाठी लहानपणी पाहिलेल्या 
नदीच्या पात्रातील असंख्य आकारांच्या गोट्यांची 
त्यांना आठवण झाली आणि त्यांच्या लक्षात आले 
की, या साऱ्या दगडांना एक शिल्पी परिमाण आहे. 
त्यात एक प्रकारचे लोकघाटी सौष्ठव आहे. मणि 
पुनः त्या सौष्ठवालाही विराट. गतिमानतेचे एक 
अंगभूत परिमाण आहे. लोकधाटी मडके आणि 
ग्रामीण ओवी यांच्याशी जवळचे नाते. सांगणारे ते 


अक्षंरवेध. 


आहे. गोडऱ्यांचा दगडांचा अभ्यास येथच संपंत नाही, 
तर.त्यांनां वेगवेगळी वाक-वळणे कशी आली, नदीच्या 
प्रवाहगतीशी त्यांचा संबंध आहे का, असल्यास 
कितपत, तसेच या गतीमुळे त्या गोट्यांना निवळणी, 
अधंगोखुरी आणि अंडगोली असे आकार कां आले, 
असे प्रश्‍न गोडब्यांच्या समोर ठाकले आणि मग 
त्यांना. वाटले की, केवळ गतीमुळे हीं वाक-वळेणे 
आलेली नाहीत तर, त्यामागे भूगर्भातर- चुंबकशक्तीं 
असते आणि तीच दगडांना वोक-वळणे देते. 


. येथे गोडव्यांनी नागरश्यास्त्रधाटी आविष्कारा- 
तील “ लय ' ही संकल्पना आणि लोकघाटी 
आाविष्कारातील “ चलंन.' ही संकल्पना यांतील 
फरक .फार चांगल्या प्रकारे. दाखविलेला. आहे. 
दगडाच्या घाटाचे अंगभूत ' चलन *. अनियमित 
असते, तसेच ते तालबद्धही असत नाही. शास्त्रशुद्ध 
घाटीतील संवाद, विरोध, समतोल यांपैकी कोणतेही 
सूत्र त्याला मान्य नसते. किंबहुना हे “ चलन ' 
शक्‍तधुंद असते आणि ते. भूगोलांतगंत प्रचंड चुंबक- 
शक्‍ती. भाणि भूगोलांगभूत विराटगती. यांच्याशी 
निगडित असते आणि म्हणूनच या डोकघाटी परं- 
परेतीलू आविष्काराची घडण आणि घाट यांची 
सौष्ठवमूल्ये शिष्टमान्य सांप्रदायिक मूल्यांहून वेगळी 
ठरतात आणि त्यांची सामीक्षाही गोड्यांच्या एकंदर 
विवेचनानुसार सवंस्वी वेगळ्या परिभाषेसह सिद्ध 

. लोकधाटी आविष्काराची ही समीक्षावैशिष्ट्ये 
( ज्यात शक्‍तधुंदी, गतिमानता आणि लवचिक 
अनियमितपणा यांचा समावेश होतो ) नमूद कव्या - 
वर्‌. त्यांची. उदाहरणे म्हणून “लोकघाटी या 
त्यांच्याच पुस्तकात दिलेले कंसवधाचेः ग्रामीण गीत॑ 
आणि आदिवासींचे दिष्टमान्य शास्त्रधाटीला ओोबड- 
घोबड वाटेल असे शिल्प यांची उदाहरणे देतात 
लोकधाटी आविष्कारांच्या निकषानु 

करतात. त्या निकषोन्वये कस- 
ग्रामीण जीव्रनाचे भावविश्वच 


जादिम प्रतिमांच्या ल्पात साकार होते. तसेच आदि- 


षड 


स्त्रीच्या आदिम रूपात जी गूढ झक्‍ती-* भांवन * 
असते, तीं सोकार करण्याचा प्रेयत्न- असंतो. 

- सारांश, आदिवासींची लोकधाटी आणि' नाग- 
रांची शास्त्रघाटी यांच्या मूळ श्रद्धानिष्ठांतच फरक 
असतो आणि म्हणून लोकघाटरी आविष्कार जे 
दिसते ते टिपण्यापेक्षा. जे भावते ते टिंपतों आणि 
म्हणून गोडसे अखेर म्हणतात की, लोकधाटी आंवि- 
ष्कारातींल घडण, घोट आणि सौष्ठव यांच्याशी 
एकख्प व्हावयाचे असेल, तर प्रथम नागर संस्कार 
विसरणे आव्यक ठरते. गोडंझ्यांची समीक्षा नागर 
शिष्टमान्य समीक्षेहून सवेस्वी भिन्न ठरते, ती लोक- 
घाटी आविष्कारविशवाशी एकरूप होण्याची आणि 
त्यांची * भावन " क्षंमता बाणवंण्याची अंगी क्षमंता 
त्यांच्यात आहे म्हणून. * पोत पांसून * मातावळ! 
पर्यंत त्यांनी जी समीक्षा केलेली' आहे, तीतं याचो 
प्रत्यय तर येतोच, पण “ लोकधाटी ' आणि *“मांता- 
वळ यांत तो प्रामुख्याने आणि : आच्िक्याने व्यक्‍त 
होतो आहे. मराठीत ही. स्वेतंत्रे व सर्वेस्वी नवीन 
परिभाषेतील समीक्षा नव्याने अंवंतरते आहे. 
त्याचे श्रेय अर्थात ' गोडऱ्यांनांच' दिले पाहिजे 
आणि सौंदर्याच्या (मंग ते. सौंदयें मानवनिमित 
असो, वा. निसगेनिमित असो)' आस्वादकांनी आणि 
समीक्षकांनीही त्याचा योग्य तो परामशेंही धेतला 
पाहिजे. कारण सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे गोंडसे 
यांनी * लोकधाटी ' आणि '“मांतावळ” यांच्या 
लेखनात टिपणा-टाचणांचाच उपंयोग केला असला, 
तंरी त्यातुन लोकघाटी आविष्काराच्या भूल्यं- 
मापनाचा विवक्षित सिंद्धांतंच व्यक्‍त होतो आहे. 
गोडंऱ्यांचे : मराठी 'समीक्षाक्षेत्रातील वेंगेळेपंणांद्री 


त्यातच आहे. मोन 
न्न गं. ब. ] 


रामकृष्ण आणि विवेकानन्द: एक देन: 
ले..डॉ. वि. रा. करेंदीकरे;: पुणे, कॉँरिनेंटलं प्रका. 
जन, १९६२; पृ. २१५७८; कि. २. ६०/-. 

 ८समकृष्ण आणि. विवेकानुंद ; एक ब्रिहंगमदर्णन' 
या विषयावर कै. प्रभाकर 'पाध्ये :यांच्या सूचनेवरून 
ब्रि. ३े ते.७ नोव्हें. १९७६ रोजी पुण्यातील लोंक- 


५४ 


मान्य टिळक स्मारक मंदिरात दिल्या गेलेल्या पाच 
व्याख्यानांनी नटलेला हा सहाझले पानांचा ग्रंथ ! 
ञ्याख्याने देऊन झाल्यावर ती प्रकाशकापर्यंत मुद्रण- 
अ्रत होऊन जाईपर्यंत मध्ये काही वर्षे लोटली, पण 
डॉ. करंदीकरांच्या जिद्दीने * हाती घ्याल ते तडीस 
न्या ' या सवयीमुळे ते काम परिपुण होऊन ७ मे 
१९८९२ (बुद्ध पौणिमा) या दिवशी प्रसिद्ध झाले. 
श्री. रामकुष्णचरणी अपंण केलेल्या ग्रंथाचे लेखन 
करताना डॉ. करंदीकर हे रामकृष्ण व विवेकानंद 
यांच्या जीवनाचे व विचारांचे चितन करण्यात दोन- 
तीन वर्षे गुंग होऊन जणू काही परमहंसांचे सश्रद्ध 
भक्‍त बनले होते. त्यामुळे त्यांना- * आपल्या मनाचे 
उन्नयन होत असल्याचा अनुभव माला. - हे या 
विषयांत रमणाऱ्या कोणाही व्यक्‍तीचे वैशिष्ट्यच 
समजले गेले पाहिजे. 

महाराष्ट्रात भारतात आणि भारताबाहेरील 
जगातही ठिकठिकाणी रामकृष्णमठ स्थापन झालेले 
आहेत. रामकृष्ण परमहंसांच्या विचारांचा फैलाव व 
आचार त्यामुळे बराच वाढला आहे. मराठीमधून 
रामकृष्णांची व विवेकानंदांची समग्र माहिती मिळ- 
विण्यास हा ग्रंथ अत्यंत उपयुक्त असा ठरावा, या- 
साठी जेवढे अथक परिश्रम करायला हवेत, तेवढे 
डॉ. करंदीकरांनी जरूर केले आहेत, हे प्रत्येक पानो- 
पानी नजरेस पडते. रामकृष्ण व विवेकानंद यांचा, 
दोन वेगवेगळी परिशिष्टे जोडून दिलेला जीवनपट 
निष्ठावंत वाचकाला मार्गंदर्शकच ठरेल. पृ. ५४२ ते 
५६३ या एकवीस पृष्ठांत खचाखच भरलेला व्यक्‍्ति- 
परिचय-रामकृष्ण व विवेकानंद यांचे जीवनदशेन 
घडविताना ज्या ज्या व्यक्तींचा उल्लेख आलेला 
आहे, त्यांची संपुण माहिती देऊन जातो. तसेच ज्या 
पुस्तकांच्या आधारे डॉ. करंदीकरांनी या व्यास्या- 
नांची जडण-घडण मढवली, त्यांचीही यादी कझ्षेवटी 
५६४ पृ. वर दिली आहे. या आधारभूत ग्रंथांत 
भारतीय ग्रंथकार आहेत. तसेच -मॅक्‍्समुल्लर, 
रोमांरोला, मेरी. लुइस बुके या मान्यवर पाश्‍चात्त्य 
ग्रंथकारांचे ग्रंथही डॉ. करंदीकरांच्या विवेचक व 
चिकित्सक बुद्धीतुन सुटलेले नाहीत. 

गरदाधरचा ( रामकृष्ण परमहंसांचे मूळ नाव ) 
जन्म १८ फेब्रु. १८३६ व १५ ऑगस्ट १९८६ मध्ये 
आतिसाराने मृत्यू-फक्त ५०॥| वर्षांची जीवनयात्रा ! 


नवभारत 


जुले, १९८५ 


तर मृत्यूपुर्वी चार-पाच महिनेच अगोदर माचे 
१८८६ मध्ये परमहंसांनी विवेकानंदांना (पूर्वाश्रमीचे 
नरेन्द्र दत्त) प्रत्यक्ष देवीचे दर्शन घडवून समाधि- 
अवस्था प्राप्त करून दिली. नरेन्द्राचा जन्म १२ 
जाने. १८६३ तर मृत्यू ४ जुल १९०२ रोजी बेलूर- 
मठात ! म्हणजे वयाच्या तेविसाव्या वर्षी विवेका- 
नंदांना ती दिव्यदृष्टी प्राप्त झाली. तेथपासून १५ वर्षे 
अखंड परिश्रम करून विवेकानंदांनी रामकृष्णांच्या 
तपस्येचा, प्रभाव संपुणे भारतभर तर पाडलाच; 
पण भारताबाहेरही यूरोप, अमेरिकादी विज्ञान- 
दृष्टीने अद्ययावत असलेल्या देशांतही पारंपरिक 
भक्‍्ति-श्रद्धेचा झेंडा रोवण्यात आणि माणसांमध्ये 
सेवाभाव निर्माण करण्यात अभूतपूर्व यश मिळविले, 
हीच खरं म्हणजे गुरु-शिष्यांच्या कार्याची रोख 
पावती आहे, असेसमजलेपाहिजे. 

गदाघरचे वडील बयाच्या सातव्या वर्षीच वारले. 
त्यांचे लक्ष शोळेत रमलेच नाही. शालेय शिक्षण 
न मिळालेल्या या मुलाचा तीव्र ओढा ईश्‍्वरविषया- 
कडे होता. तो ओढा शेवटपर्यंत कायंम टिकला. 
त्यांचे लग्न मे १८५९ मध्ये वयाच्या तेविसाव्या वर्षी 
पाच वर्षे वय असलेल्या, जयराम भाटीच्या क्षारदा 
मुखर्जी या, एकोणीस वर्षांनी लहान असलेल्या मुलीशी 
लावण्यात आले. गदाघरचे सारे लक्ष कालिमातेच्या 
द्षंनात रममाण झालेले असल्याने त्याला मूलबाळ 
काही झाले नाही. आधुनिक अर्थाने रामकृष्णांचे 
शिक्षण झाले नव्हते, पण अध्यात्मामधील त्यांचा 
स्वानुभव व रोकड' दाखले देऊन 
अशिक्षित लोकांना आध्यामिक ज्ञानाची ओळखल 
करून देण्याची त्यांची रीत विझ्षेष होती. प्रपंच 
करताना वृत्ती कशी निष्काम ठेवावो, याचा त्यांनी 
दिलेला दाखला : 

“आपलं काम करीत असावं. बायका, पोरं, आई- 
बाप, सार्‍्यांचं सारं करावं, पण मनाज्षी पक्की खूण- 
गाठ बांधून ठेवावी की, ते आपले कुणीच नाहीत. 

म घरची मोलकरीण मालकाचा सारा 
कामधदा उरकते, पण तिचं मन मात्र गुंतलेलं असतं 
तिच्या स्वत:च्या घरच्या माणसांत. मालकाच्या 
मुलाला ती “माझ्या सोन्या ! म्हणून कुरवाळील, 
गोंजारील; पण तिला पक्कं माहीत असतं की, ही 
माणस आपली कुणी नव्हत. ' 


अनुक्रमणिका 


अक्षरवेध. 


प्रपंच करावा, कर्तव्यबुद्धीने त्यातील. सारी कामे 
करावी, पण कशातही आपले मन गुंतवू नये, म्हणजे 
सारे काही करत असता मनाने असक्त असावे... : 

रामकृष्णांचे पहिले गुरू चंद्र आणि गिरिजा. 
यांची अधिक माहिती करंदीकरांनी दिली नाही. ते 
तंत्रमार्गातील पूर्वबंगालमध्ये राहणारे. तिसरा. मह- 
त्वाचा गुरू म्हणून त्यांच्या आयुष्यात आलेली 
“ भैरवी ब्राह्मणी ' हीहीं तंत्रमार्गाचाच अवलंब 
करणारी. रामकृष्णांपेक्षा वयाने मोठी असल्याने तिने 
अंवळजवळ ६ वर्षे रामकृष्णाला जणू आपल्या 
कह्यातच ठेवले होते. अद्वैतमार्गाचा अस्सल उपदेश 
देऊन संन्यासदीक्षा देवविणारा : महत्त्वाचा पुरुष 
म्हणजे ' तोतापुरी '. लुधियाना येथील नागासंप्र- 
दायातील तो एक साधुपुरुष ! दक्षिणेश्‍वर मंदिरा- 
तील नगारखान्यात रात्रीच्या वेळी त्याने 'राम- 
कृष्णाला संन्यासाची दीक्षा दिली, असे पृ. ५२ वर 
प्हटले आहे; तर “हा विधी पंचवटीतील एका कुटी- 
तत पार पडला आहे, असे पृ.५३ वर म्हटले आहे, 
म्रानेच त्याला रामकृष्ण असे नाव दिले, असे पृ. ५२ 
बर म्हटले आहे; तर पू. ५२ वर मथुराबाबूंनी या 
भावाचा प्रथम उच्चार केला, असे म्हटले आहे. ..... 
करंदीकरांना व्याख्यानाच्या ओघात आपण एकदा 
क्राय म्हटले आणि नंतर काय म्हणतो, याचा कधी- 
फ़धी विसर पडतो. उदा, पृ. २०९ वर ते म्हण- 
तात-- ' आपल्या शिष्यांनी रीतसर संन्यास ग्रहण 
क्वेला, याचा रामक्ृष्णांना आनंद वाटला हेखरे! 
पण विवेकनंदांनी दतर १२ जणांसह संन्यास घेतला, 
तो रामकृष्णांच्या निर्वाणानंतर- जाने. १८८७ साली. 


[च्या जीवनाचे थोडक्यात सार- प्रथम 


मातेच्या दर्शनासाठी केवळ आक्रोश, व्याकुळता, 
नंतर तिचे प्रकाशमय दर्शन, हळूहळू अधिक दशेने, 
तिंचे सततचे साल्रिध्य, तिच्या 
असल्याची नित्याची जाणीव, 
आंगमन, तिच्या मार्गदर्शनाखाली साकाराच्या उपा- 
सनेतील विविध साधना, मंत्रशास्त्रातील साधना, 
त्यातील नाना अनुभव, अखेर ुटोमाचिकिळचया 
दर्नाखाली निराकाराचा वुध पया 
क्रमाने जीवनातील पू्णेतेचा सोपान 


"पायरीपायःरीन्े :चढत गेले, असे सांगता येईल. 


ष्ष्‌ 


 भावखुखी रहा-' हा रामदृष्णांचा संदेश 
डॉ. करंदीकरांच्याच शब्दांत- ' याचा अर्थ असा 
की, सर्व भावांचा, अनुभवांचा जेथे एका अह्वैतांच्या 
भावात किंवा अनुभवात केवळ लोप होऊन जातो, 
तेथे दुसरे असे काहीच उरत नाही. किंबहुना एकच 
आहे असे सांगणारेही कुणी राहात नाही, किंवा तसे 
सांगण्यासारखी अवस्था असत नाही. त्या अवस्थेत 
न राहता ह्वैताने नटलेल्या या जगात अनेक अनुभकं 
घेत राहा, म्हणजेच हा सारा जगताचा पसारा हा 
त्या एकाचाच विलास आहे, असा अनुभव घेत राहा. 
या आदेश्याचा खराखुरा अथ पत्करावयाचा असेल 
तर त्याच्याशी सुसंगत असा, आपल्या इंद्रियांना 
भासमान होणार्‍या या विश्‍वाच्या स्वरूपाचा तात्त्विक 
उलगडा करावा लागेल. या आदेशाशी सुसंगत असा 
विश्वस्वख्पविषयक सिद्धांत पत्करावा लागेल व 
तसा तो रामकृष्णांनी पत्करला होता- 


* निखळ अद्वैताचा अनुभव पुरेसा मिळाल्यावर 
या जगाच्या व्यवहारात विदेष भावांचा, रसांचा 
अनुभवांचा ' आस्वाद घेत राहा ', असाही संदेश 
रामकुष्णांनी दिलेला आढळतो. वस्तुतः निरा- 
काराच्या-अद्वताच्या अनुभवानंतर रामकृष्णांची 
साधना समाप्त झोली ( पृ. ६१). हे म्हणणे 
स्वामींच्या उत्तरआयुष्याकडे पाहिले असता पटते. 


डॉ. करंदीकर रामकुष्ण-विवेकानंदांवर भक्‍्ति- 
भावांने इतके फिदा झाले आहेत की, काही ठिकाणी 
त्यांनी केलेली तुलनां सुजाण मनाला खटकेल, असे 
वाटते - उदा., पृ. ५१५ वर '* ध्मरतामध्ये कित्येक 
झतकांत अश्या प्रकारे धर्माला सेवेची, अध्यात्मात 
ऐहिकेची, भक्तीला ज्ञानाची आणि ज्ञानाला कर्माची 
जोड देण्याचा प्रयत्न एवढा प्रभावीपणे कोणी केला 
नव्हता '; किंवा “ज्ञानेश्‍वर आणि रामकृष्ण हे दोघे 
आध्यात्मिक धारणेच्या आणि संवेदनशीलतेच्या 
दृष्टीने एकाच पातळीवर वावरणारे समानशील पुरुष 
मानता येतील.” आणखी एक उदाहरण-अभंगांतील 
सगुणभक्तीची आतंता व मांधुये आणि त्याचबरोबर 
निर्गृण निविकल्पाशी तदात्म, होणारे ज्ञानदेव, अनुभ- 
बामुतातील अमृतरूप अनुभंव- त्याच्याशी तंद्रूपे 
झालेले ज्ञानदेव, आध्यात्मिक अनुभूतीच्या त्या निरंतर 
स्पर्शाने ज्यांचे. मन सदैव एका अपाथिव पातळीवर 


अनुक्रमणिका 


५६ 


वावरत आंहे- अश्या ”-- ज्ञांनेश्‍वरांशी-- रामकृष्णांची 
तुलना करण्याचा त्यांचा मोह अनावर होतो. 

:“* तसं. प्राहिलं तर, रामकृष्ण आणि विवेकानंदः हे 
भिन्न प्रकृतीचे पिंड आहेत. विवेकानंदांनी रामकृष्णांचे 
क्षिष्यत्व. पत्करले; पण ते त्या केवळ, भवसमाधीत 
चिकटून राहिले नाहीत. त्यांची दृष्टी समाजाभिमुख 
आंणि अधिक सेवाभावी होती. म्हणूनच ते अखंड 
हिंडत -राहिळे. मिशनचे देशव्यापी कार्य हाती घेऊन 
ते. मार्गी लावणारी सेवाभावी शिष्यपरंपरा . 'त्यांनी 
त्तिर्माण केली. त्यांनी दिलेले 'संदेश कालाशी सुसंगती 
साधणारे: 'होतेः :ते म्हणतात, “लाखो स्त्रीपुरुष 
पावित्र्याच्या' तेजस्वी मंत्राची . दीक्षा. घेऊन आणि 
ईइवराब्वरील दृढ श्रद्धेचे कवच धारण करून, पंतित व 
पददळित 'अ्ा लोकांविषयी. वाटणाऱ्या सहानुभूती- 


तून'निर्माण झालेल्या सिहसदृशं प्रेरणेने समग्र भार- 


तात भ्रमण करोत आणि मुक्‍ती, सेवा तज्षीच समा- 


जाची उन्नती आणि समता यांचा मंगलमय संदेश 


घरोधर पोचवोत " ( पृ. ४१३ री 

या .. सामाजिक . उन्नतीच्या. जाणीवेबरोबरच 
जाज्वल्य देशभक्तीचे त्यांचे उद्गारही रामकृष्णांपेक्षा 
पृथक्त्व दाखवितात.- “तुमच्या हृद्यात तळमळ आहे 


न॑वभारत 


जुले, १९८५ 


बंनले-आहेत, हे बघून तुमच्या हृदयाला पीळ पंडतो 
काय ? कोट्यावधी लोक आज. भुकेने तडफडत 
आहेत, आजः नव्हे, शेकडो वर्षांपासून ते तसे 
तडफंडत आहेत, हे पाहून तुमच्या हृदयाला घरे 
पंडतांत कांय ? आपला देश अज्ञानाच्या काळ्याकुट्ट 
मेघांनी भरून. गेला आहे, हे बघून तुमचे हृदय 
पिळवटून जाते काय ? त्यांमुळे तुम्ही अस्वस्थ झाला 
आंहात काय ?..तुमची झोप उडाली आहे काय? 
देशाच्या. दुदेशेच्या या चितेने आपला नावलौकिक, 
आपली बायकामुले, आपली धनदौलत, एवढेच नव्हे 
तर, आपले स्वतःचे. शरीर, याचा तुम्हाला विसर 
पडला आहे काय? देशभक्त होण्याची ही पहिली 
पायरी आहे (पृ. ४१४). . 
"' निवृत्ती बाजूला ठेऊंन विवेकानंदांना प्रवृत्तीच्या 
प्रदेशात उतरावे लागले. आणिः आपल्याबरोबंरे 
आपल्या .गुरुबंधूंनाही तोच. मार्ग कसा श्रेयस्कर, हे 
गळी उतरवावे लागले, यांतच विवेकानंदांचा ' रामः 
कृष्णांपेक्षा वेगळा. मार्ग. ठळकपणे नजरेत भरवो. 
डॉ. वि. रा. कंरंदीकरांनी अपार परिश्रम घेळंत 
सिद्ध केलेल्या. या. संहितेबद्दल मराठी भाषारसिक 
त्यांचे संदेव उतराईच राहतील ! 


कायं ? देवतांत्रे आणि क्रषींचे वंशज आज पणुतुल्य “ना. बा. मराठे 
७ ७.७ 

चाद-संवाद 

संपादक, “ला'ब'बा? हो अक्षरे छापलेली- आहेत.. ही 

£नक्चभास्त दोन्ही. अक्षरे पोटजातीवाचक आहेत. * ला:? अक्षर 

स. त. वि. वि: 


आपण माझा * घंमोतरपूर्व महारांच्या. विवाहा- 
तील हा लेख (माचे १९५५) प्रसिद्ध केल्याबद्दल 
भनूर्वक 'धन्यवाद. .भापण पाठविलेल्या लेखाच्या 
छापील प्रती व॑ पाठोपाठ अंकदेलील प्राप्त झाला. : 
.. ठखात. प्रत्येक गीताच्या शेवटी * ला” व “बा ' 
असे. शब्द: टाकलेले “आहेत. त्याचा खुलासा चुकून 
राहिला, तो शक्‍य असल्यास पुढील अंकात छापावा : 
<धर्शतररपुचे महारांच्या. विवाहातील सोहळे * या 
:कलीत समाविष्ठ: ;केळेल्या .प्रंत्येक . गीताच्या, हेवदी 


, लाडवन ” पोटजातीकरिता वः “बा? हे. अक्षर 
/ बावने.”" पोटजातीकरिता . समजावे. म्हणजे ते गीत 
त्या पोटजातीचे समजावे. लाडवन जातीची गीते 
ही बारके-व॒ झाडेबावने: याही पोटजाती गातः असत. 
मात्र बावने.. पोटजातीची गीते अन्य पोटजातींत 
प्रचलित नव्हती. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी ठेवलेल्या 
नोंदींच्या आधारे हा लेख.तयार करण्यात आल्यामुळे 
चोखंदळ वांचकांनी.. यातील चुका नजरेस . आणूत 
दिल्यास “लेखक त्याचे स्वागत करेल, ! 
आपल्ा- 


'बर्खत- मून 


वाद-संवाद 


संपादक, ' नवभारत ', वाई. 

सप्रेम नमस्कार, 

धर्मांतरपूवे महारांच्या विवाहातील सोहळे ( ले. 
वसंत मूत ) या “नवभारता'तील ( मार्च ८५ ) 
लेखाच्या तळटीपेत महार समाजातील फक्त आठ 
पोटजातींची नावे निदिष्ट केली आहेत. 

माझ्या माहिंतीप्रमाणे महारातील १२३- पोटजाती 
पुढीलप्रमाणे ; 


५७ 


१) सोमवंशी, २) लाडवण, ३) आंधवण, 
४) तिळवण, ५) बावणे, ६) झाडण्या, ७) पोचऱ्या, 
८) बलयी, ९) बनकर, १०) आंडकुळ्या, 
११) कटई, १२) व्हलर आणि ( १२६- ) ढेऱ्या. 
ढेऱ्या ही संख्येने फ़ार कमी आहे; म्हणून तिला 
अर्धी जात मानतात. 
कळावे. 


-सतीश कुलकर्णी 
७ 


भोपाळ दुघंटना : एक .काव्यरूप प्रतिक्रिया . . - 


आता त्याच त्याच 

कोटकांना. मारायचे 

म्हणून थोडा बदल झाला 

येवढेच ! 

कोणी म्हणाले, त्या 
मल्टीनॅशनलवाल्यांना हे 
शात्रोच्या गाढ झोपेतलें लोकच 
कोटक वाटले 

* एका टाकोतुन एका तासात 

१ टन वाय सोडला तर 

५००० हनार माणसे मरतात 

ब १ लाख जखमांना तात्पुरते उपचार 
करून पाठवितात 

तर मेलेल्यांचे जखमी झालेल्यांशी 
गणोतर प्रमाण किती ? 
आयर्षेदाचाय म्हणाले 

६ झोपाळच्या शरोरात वायूचा 


आपल्या रयतेतोल काही हजार :माणसांस 
घसमटल्याने देवाज्ञा झाल्याचे कळले 
ईश्वरी इच्छेपुढे इलाज चालत नसतो. 
आपणास इजा झाली नाहो हे ऐकून समाधान वाटर 
सोबत अंगारा पाठविला आहे 
कळावे ७७००० (य | 
शेभर होल्डर म्हणाले, 
* आम्ही रोजच्या व्यवहारास जबाबवार. नाही 
लाभांड व चढउतार यापलीकडे आसचा 
यात संबंध नाही 
तरोही त्यातले काही 
आचाय मनिसागरांकडे गेले. 
वापाच्या दायित्वाबद्दल क्षमायाचना करू लागे 


* हा कारखाना हलवा यंथून 
तर ते मल्ट 
: याद राखा तुमची हुवा बंद करीन 
झ्ेवटी बहुमताने 
त्या जागेवर विज्ञानाचे 
स्मारक बांधायचे ठरले 
- अशोक नापणगात्रकर 


निधर्मी राज्याचे काही उन्मेष 

,. १) सुलेखा बिबी ही भारतीय नागरिक केरळ 
राज्यातील बीमापल्ली ह्या खेड्यात राहते. ती 
धर्माने मुसलमान आहे. तिचा नवरा वहीद हा 
नोकरीच्या निमित्ताने अबू दाबी येथे असतो. 


एप्रिल महिन्यात बीमापल्लीच्या जमातीने, म्हणजे 
मुसलमानांच्या पंचायतीने, सुलेखा बिबीने व्यभिचार 
केला आहे आणि दारू पिण्याचे. दुष्कृत्य केले आहे, 


ह्या आरोपांखाली तिला १०१ फटके द्यावे, आणि . 


तिचे केस भादरांवे अशी शिक्षा फर्माविली. ह्या- 
शिवाय तिने दंडही भरायचा होता. हे आरोप 
सुलेखा बिंबीने नाकारले. आपली बायको निर्दोष 
आहे, अशी वहीदचीही खात्री होती. तिला शिक्षा 
फर्माविण्यात आली आहे, ही बातमी त्याला. समजली 
तेव्हा तो भारतात परतला. सुलेखा बिबीने शिक्षा 
भोगण्याचे नाकारले, ह्याबद्दल जमातने तिच्या 
कुटुंबगवर- सामाजिक बहिष्कार घालण्याचा आदेक 
द्लि. . 

वतंमानपत्रांनी ह्या बातमीला प्रसिद्धी दिली. 
जमातचे सचिव श्री. जाफर हे कनिष्ठ पोलिस 
अधिकीरी आहेत. भारताच्या निधर्मी कायद्यांची 
अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य ते पार पाडीत 
असतात, ह्या गोष्टीवर भर देण्यात आला. सरका- 
रच्या दृष्टीने ह्या बातमीला मिळालेली प्रसिद्धी 
फार अडचणीची होती. जमातने चालविलेल्या 
उप-सरकारचे काय करणार हा त्यांच्या पुढचा 
प्रश्‍न होता. बीमापल्लीचे आणि आजूबाजूच्या प्रदे- 
शाचे जनमतही सुलेखा बिबीच्या बाजूचे होते. तेव्हा 
जमातने पुर्वी फर्माविलेलीं शिक्षा सौम्य करण्याचे 
ठरविले. पण सुलेंखो बिबी आणि तिचा नवरा 
ह्यांची मागणी शिक्षा रद्द करावी आणि सुलेखा 
बिबीची सावंजनिक रीतीने. क्षमा मागण्यात यावी 
अशी होती. आणि तिच्यापासून हूंटायला ते तयार 
निबदेते!' भर्खेरीस बप्थाच वाटाधाटीनंतर वह्दीद यांनी 


जमातला अशी विनंती केली की, तिने सुलेखा 
बिबीला फर्माविलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करावा. 
जमातने एक समिती नेमून सुलेखा बिबीवरील 
आरोपांचा फेरविचार करविला. ते निराधार 
आहेत असा समितीने निर्णय दिला. जमातने पूर्वी 
फर्माविलेली शिक्षा रद्द केली. ह्या आक्षयाचे पत्र 
श्री, जाफर ह्यांनी, बातमीदारांना प्रसि्ठीसाठी 
दिले. 

ज्याचा शेवट गोड ते सवे गोड असे म्हणता 
येईल. पण ह्या बातमीचे तात्पयं असे की,. जमातने 
ह्यावेळेळा पड खाल्ली तरी तिचे उपसरकार 
अबाधित राहिले. 


२) गेल्या एप्रिल २४ ला भारताच्या वरिष्ठ 
न्यायालयाने क्रिमिनल प्रोसीजर कोडाच्या १९५ 
कलमाखाली घटस्फोटित मुसलमान बायकोला तिच्या' 
पुर्वीच्या नवऱ्याकडून पुरेशी पोटगी मिळण्याचा हक्‍क: 


' आहे, असा निणंय दिला. ह्या निर्णयाचा निषेध कर- 


ण्यासाठी शनिवार, ता. २२ जून. रोजी मुंबईतील' 
मुसलमान व्यापार्‍यांनी “ बंद! पाळला. क्रॉफडे माकट 
ते जे. जे. हॉस्पिटल ह्या विभागातील मुसलमानांची' 
दुकाने बंद होती. 

* अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा 
मंडळ ह्या संघटनेचे सचिव श्री. अब्दुस सत्तार 
युसुफ शेख ह्यांनी हा निर्णय म्हणजे मुसलमानांच्या 
कायद्यामध्ये- झरियतभध्ये- ढवळाढवळ करण्याचा 
स्पष्ट प्रयत्न आहे अशी तक्रार केली. क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोडाच्या १२५ कलमात बदल करण्यांत 
यावा आणि भारतीय घटनेच्या ४४ ठ्या. कॉलमॉ- 
पासून-म्हणजे समान नागरी कायद्यापासून-मुसलमा- 
नांना वगळण्यात यावे, अशी श्री. शेख ह्यांनी मागणी 
केली आहे. थोडक्यात ह्या मागणीचा अथे असा. की, 
भारतीय मुसलमानांना भारतीय कायदे लांगू: कर 
ण्यात येऊ नयेत, त्यांना फक्तं पारंपरिक मुस्लिम 
कायदे लागू करण्यात यावेत, 


अनुक्रमणिका 


सार-संकलन 


भारतीय अणुदास्त्रेः एक पाकिस्तानी 
रष्टिकोण 

“जून महिन्यापासून श्री. राजीव गांधी ज्या मुला- 
खती देत आहेत, किंवा 'वार्ताहर-परिषदांत व अन्यत्र 
जी विधाने करीत आहेत, त्यांवरून भारताने अणु- 
शस्त्रे बनविण्याचा निर्णय घेतला आहे, हे स्पष्ट 
झाल्यासारखे आहे. राजीव गांधी करीत असलेली 
विधाने म्हणजे भारत अणु-शस्त्रे बनविणार आहे, हे 
जाहीर करण्याचा एक अनधिकृत मार्ग आहे, असे 
म्हणता येईल. 

उपचार म्हणून श्री. गांधी असे म्हणत आहेत की, 
पाकिस्तानने अणु-बाँब बनविला तरी आहे किंवा 
अणुर्बांब बनविण्याच्या खटपटीत ते आहे आणि त्यात 
त्याला कधीही यक्ष येण्याची शक्‍यता आहे. तेव्हा 
अमेरिकेते ताबडतोब आवश्यक ते उपाय योजून 
पाकिस्तानला अणु-सत्ता बनण्यापासून प्रतिबंध केला 
पाहिजे. जर पाकिस्तानने अणु-बांब बनविला तर, 
£ खेळाचे सवव नियम बदलतील. ह्या गोष्टींचा 
आपण काळजीपूर्वक विचार केला पाहिजे... जर 
'इस्लामाबादने बाँब बनविला तर भारताला आपल्या 
सवे धोरणांचा पुनविचार करावा लागेल ... .(भार- 


-ताने अणुदृस्त्रे ब्रजञविण्याचा निर्णय घेतला तर). 


"काही .आठवडय़ांत किवा महिन्यांत भारत अणु-सत्ता 
:बनेळ, . , इ.” ह्या वक्तव्यापासुन मिळणारा संदेश 
स्पब्ट आहे. 

भसेरिकेकडून ह्या संदेशाला इष्ट तो प्रतिसाद 
-मिळाळेला .दिसत नाही. अणु-अस्त्रे बनविण्यापासून 
पाकिस्तानला परावृत्त करण्याची इच्छा तरी अमे- 
रिकेला नाही किंवा कुवत तरी नाही, असेच म्हणावे 
लागते. तेव्हा भारत थोड्याच काळात अणु-सत्ता 
जगातील सहावी ्रणु-सत्ता, बनेल असे दिसते. 

.ह्यामुळे भारताचा काय फायदा होणार आाहे.? 
समजा भारंताने अणु-झस्त्रे बनविली, तर भारत- 
पाकिस्तान संबंधावर त्यांचे काय परिणाम घडून 
येतील ? पाकिस्तानमधील भारताविरुद्ध ' कडक, 
धोरणाचा अवलंब करावा म्हणून युक्तिवाद कर- 
णारी. नेहमीची. मंडळी. म्हणतील की, आम्ही तुम्हाळा 
सांग्रतच.होतो.. भारत आता अणुसत्ता बनला आहे. 
आपल्याळा अणु-शस्त्रे बनविण्यावाचून गत्यंतर 


0 1: 


नाही. “ तेव्हा आज पाकिस्तान जे करीत आहे असा 
भारताला संशय आहे, ते पाकिस्तान निर्धाराने करीळ. 
आणि भारत आपला शत्रू आहे ही भावना 'पाकिस्तू- 
नात बरीच पसरलेली असल्यामुळे सरकारच्या ह्म 
घोरणाला व्यापक पाठिंबा राहील. झारत जे, जे 
करील ते ते पाकिस्तानने केलेच पाहिजे, ट्री भूमिक्रत 
अमान्य करणारे बरेच लोक पाकिस्तानात आहेत 


परंतु एकदा अणु-झस्त्रांची स्पर्धा दोन्ही देश्रांत सुरू 


झाली की, तिला विरोध करणे अध्विकाधिक्र कुढीश 
जाईल. ति 

समजा, पाकिस्तानकडे गुप्तपणे अगोदरच काही 
अणुबाँब. आहेत. ह्यामुळे भारताच्या . दृष्टीने क्राय 


फरक पडतो ? चीनकडेही बरीच वर्षे अणु-आस्त्र 


आहेत. आणि भारत व. चीनंमध्ये कत्रुत्वाचे .नातते 
बराच काळ आहे, ( आता ते काहीसे सौम्य हेतते 


' आहे. ) हे सवें असताना भारताने अणु-अस्त्रे म 


बनविण्याच्या आपल्या धोरणात. बदल. केला नव्हत्म. 
मंग पाकिस्तानकडे काही अणुर्बांब आहेत, असी फळि- 
स्थिती निर्माण झाल्यामुळे भारंताच्या दृष्टीने. झसा 
काय बदल झालेला. असेल, की ज्याच्यामुळे अर 
ताला अणु-इस्त्रे बनविणे भाग.पडावे ? 
पाकिस्तानने जरी काही अणुर्बांब बनविले तंरी 
आवढद्यक ती , “ वितरण-व्यवस्था ' - बाँबवाहू 
विमाने, क्षेपणास्त्रे, इ.- निर्माण करण्याची कुवंत 
पाकिस्तानमध्ये नाही. किवा अणु-शस्त्रांच्या नि्मि- 
तीचा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी ओ वैज्ञानिक व 
अभियांत्रिक पाया लागतो, तो पाकिस्तानकडे नोही. 
तेव्हा पाकिस्तानने काही अणु-बॉँब बनविले म्हणून 


“भारताला दहशत वाटण्याचे कारणं काय? हे बॉब 


पांकिस्तानकडे आहेत म्हणून पाकिस्तान मागेल ते 


'भारताला निमूटपणे द्यावे लागेल अश्ली परिस्थिती 


निर्माण होईल का? शि) 
समजा भारताने अणू-ास्त्रे .विर्माण केली. 
ह्यामुळे भारताची प्रतिष्ठा ब्राढली असेही ,मानूया. 


'ह्या वाढलेल्या प्रतिष्ठेचे गमक काय? उदा. श्रीलंका, 


ह्या वाढलेल्या भारतीय प्रतिष्ठेमुळे, लगेच -भार- 
ताच्या इच्छेप्रमाणे, वागू लागेल का? ज्रांगळा देव 
कमी त्रासदायक ठरेल का? पाकिस्तानचे परराष्ट्र 


' घ्रोरण आपोआप भारताला अनुकूल होईल का? 


अनुक्रमणिका 


प ठ 


भारताने अणु-शस्न बनवावी असा आग्रह धर- 
'णारे अनेक भारतीय आंहेत. अणुदस्त्रांच्या निमि- 
तीच्या बाजूचा एक युक्तिवाद असा की, ह्या वैज्ञा- 
निक-तंत्रज्ञानात्मक कायंक्रमामुळे देशात उच्च तंत्र- 
ज्ञानाचा विकास होतो, ह्या तंत्रज्ञानावर आधारलेले 
अनेक उद्योगधंदे वाढतात आणि ह्यामुळे आथिक 
-विकासाला जोराची चालना मिळते. पण ह्या युक्ति- 
वादात एक महत्त्वाचा तकेदोष आहे. कारण, उच्च 
तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे हे उद्योग जर अणु- 
शस्त्रांच्या निमितीसाठी लागणारी साधनसामग्री 
प्रामुख्याने बनवीत असले, तर ते चालू ठेवण्यासाठी 
अणु-झस्त्रांची निभितीही सातत्याने चालू ठेवावी 
लागेल. म्हणजे नागरीजीवनासाठी त्यांचा फायदा 
होणार नाही, उद्योगांच्या ह्या विकासाचे. फळ अणु- 
शस्त्रांचा वाढता साठा ह्या स्वरूपातच लोकांच्या 
पदरात पडेल. उलट स्वतंत्रपणे उच्च तंत्रज्ञानाचा 
वापर करणारे उद्योग विकसित करण्याच्या आड 
कुणीही येऊ शकत नाही. आणि अश्या स्वतंत्ररीतीने 
ते विकसित केले तर नागरिकांना अधिक सुखसोयी 
-पुरविण्याच्या कामी ते लावण्यात येतील. 
भारताने अणुदस्त्रे बनविली तर, शेजारच्या 
देशांना भारताची धास्ती वाटायला लागेल ह्यात 
शंका नाही. ह्या परिस्थितीत परस्पर सहकाये आणि 
सामंजस्य ह्या गोष्टी संपुष्टात येतील. ह्या प्रदे- 
_ शातील देश्यांनी शांततेने, परस्परांना साहाय्य करून 
असला सामूहिक व वैयक्तिक विकास साधावा, ह्या 
वृत्तीने एकमेकांशी वागावे हे स्वप्न कायमचे भंगेल. 
राष्ट्राला अणु-अस्त्रे निर्माण करता आली तरी 
त्यांच्यावर अमाप पैसा खर्च करावा लागत असला 
तरी, त्याच्या बदल्यात राष्ट्राला सुरक्षितता लाभते 
असा जो विचार आहे तो भ्रामक आहे. कारण अणु- 
अस्त्रांचा वापर हा अंतिम उपाय आहे, त्याचा 
वापर करण्याची पाळी शक्‍यतो येऊ नये ह्यासाठी 
* पारंपरिक * शस्त्रास्त्रांची आणि मोठ्या संन्याचीही 
सिद्धता ठेवावी लागते. म्हणजे अण-अस्त्रांवर खरचं 
व्हायचा तो होतोच आणि नेहमीच्या संन्यांवरचा 
आणि इस्त्रांवरचा खर्चे कमी होत नाही. 
आणखी एका प्रश्‍नाचा विचार केला पाहिजे. 
कोणत्याही देशात दास्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढावे, 
नवीन झस्त्रे निर्माण करावी ही मागणी लष्कर 


नवभारतं 


जुले, १९८५ 


आणि उद्योग यांच्या युतीकडून होते. ही युती जर 
फार बलिष्ठ झाली तर तिच्यापासून लोकशाहीला 
धोका संभवतो. जर लोकझ्याहीने समाजात घट्ट मूळ 
धरलेले नसेल तर हा धोका.अधिकच तीत्न असतो. 
ह्या संदर्भात अणुशस्त्रे बनविण्याच्या समथंते- 
पासून पाकिस्तान अजून खूप दूर आहे असे अमे- 
रिकन अधिकाऱ्यांनी भारतीय पुढाऱ्यांना आश्वासन 
दिले आहे असे समजते. श्री. राजीव गांधी ह्यांनी 
आपल्या अलीकडच्या अमेरिका-भेटीत अमेरिकेकडून 
पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर अत्याधुनिक 
ास्त्रास्त्रांच्या होणाऱ्या पुरवठ्याचा प्रश्‍त वारंवार 
उपस्थित केला होता. पाकिस्तान अणु-शस्त्रनिमि- 
तीच्या प्रयत्नात असताना त्याला अशी रस्त्रास्त्रांची 
मदत करणे अमेरिकन कायद्याच्या विरुद्ध आहे, हा 
मुद्दा भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन पुढार्‍यांपुढे 
उपस्थित केला होता. पाकिस्तान अणुदास्त्र बन- 
विण्याच्या उंबरठ्यापयंत येऊन पोचल्यामुळे अणु- 
हास्त्रांची निमिती भारत सरकारने हाती घ्यावी 
ह्यासाठी त्याच्यावर देशातील अंतर्गत दडपण वाढत 
आहे ही अडचणही ह्या अधिकाऱ्यांनी अमेरिकन 
नेत्यांपुढे मांडली होती. | 
पाकिस्तानच्या अणु-वैज्ञानिकांनी आपणं कोण- 
त्याही क्षणी अणु-बाँब बनवायला सिद्ध माहोत असे 
जाहीर केले आहे. तथापि अमेरिकन अधिकार्‍यांनी 
भारतीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या माहितीप्रमाणे 
पहाता पाकिस्तान ह्या सिद्धतेच्या जवळपासही 
आलेले नाही असे म्हणावे लागते. भारतीय अधि- 
कारी ह्या माहितीचे मूल्यमापन करीत आहेत. 


कामे करणारे सरकार 


आपले सरकार केवळ कामे पार पाडणारे आहे 
असे नव्हे, तर ते जलद गतीने कामे उरकणारे 
सरकार आहे असा दावा पंतप्रधानांनी केला आहे. 
ह्या दाव्याच्या संदर्भात पुढील माहिती उद्‌ंबोधक 
ठरेल : पंतप्रधान परदेशाच्या दौऱ्यावर असताना 
एके दिवशी त्यांच्या सोबत परदेशी गेलेले मंत्री 
सोडून आणखी दहा मंत्री राजधानीबाहेर होते. 
पंतप्रधानांच्या गैरहजेरीत मंत्री तर राजधानीबाहेर 
गेले होतेच पण निदान तीन सचिवांनी थंड हवेच्या 
ठिकाणी जाण्यासाठी ही वेळ साधली होती. 


अनुक्रमणिका 


सांर-संकलंन 


पंतप्रधान दिल्लीला परतल्यावर त्यांचे स्कागत 
करण्यासाठी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती राजधानीत 
दाखल झाल्या होत्य. हर्याणाचे मुख्यमंत्री, महारा- 
ष्ट्राचे शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर, उत्तरप्रदेशाचे 
मुख्यमंत्री हे डेरेदाखल झाले होते. अन्न आणि पुर- 
वठा मंत्री राव बीरेन्द्रसिंग, माहिती आणि प्रसारण 
खात्याचे मंत्री, दळणवळण मंत्री, संसदीय कामका- 


१ 
जाचे मंत्री, उद्योग मंत्री, आरोग्य आणि कुटुंबनियो- 
जन मंत्री, हे सर्वे पंतप्रधानांच्या आगमनाच्या 
आदल्या दिवशी राजधानीला परतले. 

एका प्रमुख पुष्पविक्रेत्याने असे सांगितले की, 
त्याच्याकडून २४ पुष्पगुच्छ मागविण्यात आले होते. 
“ प्रत्येक मंत्री काता देत्त पुण्ण्ल्त्क, मरल्तत्ततत. 
एक राजीकसाऊी क डुकरर सगेजिदर्ाठे: धत 


७, 


७२७%८/०>८"७/५%८”००७"७५१०८”०८ ७%८/००७"७%८”००>०"७९७८/०२>०८"७/४%८/२०७१३४४८”२ ७"७०"७/७८”० 


नवे महत्त्वपूर्ण प्राज्ञ प्रकाशन ! 


भारतीय दासप्रथा व सामंतप्रथा आणि त्यांची तत्त्वज्ञाने यांच्या उगमांची अन्वीक्षा करणारा ग्रंथ 


( खंड १, 


पृष्ठे : डेमी ५०६ 


र 
| 
दास-शूट्ांपी ळापीरी | 
र 
र 


किंमत : २५ रुपये 


भाग १) 


टपाल खर्चे : ५ रुपये 


_ चिटणीस, प्रा्षपाठशाळा मंडळ, 
३१५ गंगापुरी, वाई ४१२८०३ (जि. सातारा ) 


"(८.»०-०९०-»%«..?०-/५५९-? ९..००५*-०0 


र 
णत. 
र 


. 9 लेखक : शरद पाटील 
; 


/»%२*..?९..०७*.? (९..2००४९-2 (९.०७ ..? (>..>(9*. ० न 


द्र 


0.3 


जेरज<ज 33९3636363 3९303९363633363636जरजत्जश्जेर्जत्जश्जेर्जत्जतजितजिरजेर्जत्जेर्जेरजिेतजत्जिरजत्जेरजत्जेत्जेत्जे 


८9.3 


-- 3 -€ अ € >£ > 3 .&. 3 & -&£ 36 6 6 66 6 6 6-6... "6 "केल 


नवभारतं जुले, १९८५ 


आपल्या ग्रंथालयात अवऱ्य हवीत भशी 
प्राज्ञााठशाळामंडळ ग्रंथमाळेची 


संग्राह्य वेचारिक मराठी प्रकाशने 


वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० रु. 
हिंदुधर्माची समीक्षा (तृतीयावृत्ती) व सर्वंधर्मसमीक्षा (प्रथमावृत्ती) 

- तकंतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ३० झु, 
अद्वतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध) । ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 
क्रोचेचे सोंदयशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर १० रु. 
पुरोहितवगेवचेस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास । डॉ० सुमंत मुरंजन ८ रु. 
गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५ रु. 
लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा ४ रु. 
भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श । सो० कमल पाध्ये ट 1 
हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 
महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर २ रु. 
श्री» यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ २० रु. 
संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोशी * १२ रु. 
ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) । डॉ. वसंत स० जोशी २० रु. 
आनंदाचा डोह । प्रा० रा० ग० जाधव ८ रु. 
भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराजकृत) बालकांड १२ रु. 
तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे प्र 
आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । क्रग्वेदी २० न 
वागीश्वरी । डॉ० गो० के० भट १० रु 
नवमानवतावाद व मानवाचा आदश १२ रु. 
प्रस्थानभेद (प्राचीन १४ विद्यांची माहिती) पुनर्मुद्रण । गं० वा० लेले चक 
बौद्धधर्माचा अभ्युदय भाणि प्रसार (पुनर्मुद्रण) । प० ल० वैद्य ण म 
चार्वाक : इतिहास आणि तत्त्वज्ञान (आवृत्ती दुसरी) । सदाल्षिव आठवले र्ष न 
गिर्यारोहण परिचय । अच्युत खोडवे * 
दास-शूद्रांची गुलामगिरी । शरद पाटील क. व 


संपर्क : चिटणीस, प्राक्षपाठशाळामंडळ, 
वाह ( जि. सातारा ). 
पिन ४१२ ८०३ 


जॅ 


अँ जेर डर वेर जेर शेर मेर वेर अर मॅल्जॅर्जेरन्ेरजे(जजेरजर444जजेत्जेरजत्कजेरजेत्जरतेश्य 


अशजर्जत्जेरजश्जत्जर्जश्जेत्जत्जर्जरजर्जतजरजर्जरजरजेरजजर्जेरजरजेरजेरजेरवेत्जेर्जेर्जेर्जेर जेरजित्जेर वेर जेरजेर्जेरजेतजेरजेत्जेरतेरजेर 


र्जे 


राज्य मराठी विकास संरय्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नंवभारत । जुले १९८५ 
उट्ह्ठांनंगदतं १०. 58% -19 &त ल्या ०80 (0 ०४ फ्रॉ0५0प ७0-09891101-1.06108 ऐए०. 6 


त 0८6 ९0००७१४॥॥८॥८(8 ॥016-- 


718९ 47 ॥पगादड एश्‍वशत्यह0प 
र्ण ८०ग०श्वबता/९ &तपात2 
शया ॥न. 


ह 

१ 

१ 

2 

₹ 

१ 

१ 

१ 7. 
शै ती 
ह 1 
१ 

९ 

र 

९ 


शः, ४. ७. एएप्पाप 
एका व्े१2्टाा0्ठ 9) ८लठा 


॥!, 1, प, 08१1, 
| - _ ए&ठ्या! 

हे मासिक श्री. ग. दीक्षित यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून 

भे. पुं. रेगे यांनी प्राशषेपाठंशांळा मंडळ, वाई यांच्याकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


